लिली डे सिल्वा 


एम.ए., पीएच.डी 


विपश्यना विशोधन विन्यास 


प्रारभिक पाली 


(पाली प्रायमरचा मराठी अनुवाद) 
लिली डे सिल्वा, एम. ए., पीएच. डी. 


विचश्यना विशोधन विन्यास 
धम्मगिरि, इगतपुरी 


॥॥26 - प्रारभिक पाली 


(8 विपश्यना विशोधन विन्यास 
सर्वाधिकार सुरक्षित 


प्रथम आवृत्ती : एप्रिळ २०१५ 


191310 978-81-7414-369-3 


प्रकाशकः 
विपश्यना विशोधन विन्यास 
धम्मगिरि, इगतपुरी - ४२२ ४०३ 
जिला- नाशिक, महाराष्ट्र 
फोन: ०२५५३-२४४०७६, २४४०८६, २४४१४४, 
२४४४४०; फैक्स: ९१-२५५३-२४४१७६ 
णाचा]: 1901111 (00081119.160.111 
॥100 (७ ा1.019111.4.0 
१/७७५॥(८: ७७॥७.५॥0॥191111..00 


मुद्रकः 

अपोलो प्रिंटिंग प्रेस 

जी-२५९, सीकाफ लिमिटेड, ६९ एम. आय. डी. सी., 
सातपुर, नाशिक-४२२००७, महाराष्ट्र 


पृष्ठ क्र. 


१४.... 


१७.... 


२.१८७७०७ 


२.५.७७७ 


२९८०७७ 


३२.... 


प्रारभिक पाली 


विषयानुक्रमणिका 

समर्पण 

प्रस्तावना 

मुळाक्षरे 

पाठ - १ अकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे - पठमा 
विभक्ति (कर्ता) 

पाठ - २ अकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे दुतिया 
विभक्ति (कर्म) 

पाठ - ३ अकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे ततिया 
विभक्ति (करण) 

पाठ - ४ अकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे चतुत्थी 
विभक्ति (संप्रदान) 

पाठ - ५ अकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे पञ्चमी 
विभक्ति (अपादान) 

पाठ - ६ अकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे छट्टी 
विभक्ति (संबंध) 

पाठ - ७ अकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे सत्तमी 
विभक्ति (अधिकरण) 

पाठ - ८ अकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति ख्पे 
आलपन (संबोधन) 

पाठ - ९ क्रियापद - पूर्वकालिक अव्यय रूपे 

पाठ - १० क्रियापद - निमित्तार्थक अव्यय रूपे 

पाठ - ११ वर्तमान काळवाचक धातुविशेषण रूप पुल्लिंगी 

पाठ - १२  क्रियापदाची रूपे - वर्तमानकाळ कर्तरी प्रयोग 

पाठ - १३  क्रियापदाची रूपे - वर्तमानकाळ कर्तरी प्रयोग 


पाठ - ९४ 


(भाग - दुसरा) 
भविष्यकाळ 


६२.... 


६५९७०५० 
६.८२ 
(७५७०७८४ 
७४.... 


9९.2 


८२.,... 
८9५०५ 
८९७३३ 
९२५३०२ 
९५.७५ 


र. २..७३३ 
१०२.... 


१०५.... 


१०९७३७६ 


११२... 
११६.... 
११९.... 


१२६.... 
१३०.... 
१३७.... 


पाठ - १५ 
पाठ - १६ 
पाठ - १७ 
पाठ - १८ 
पाठ - १९ 
पाठ - २० 
पाठ - २१ 
पाठ - २२ 
पाठ - २३ 
पाठ - २४ 
पाठ - २५ 
पाठ - २६ 
पाठ - २७ 
पाठ - २८ 
पाठ - २९ 
पाठ - ३० 
पाठ - ३१ 
पाठ - ३२ 


क्रियापदाची हेतू - फल (संभावना) किंवा 
संकेतार्थी रूपे 

क्रियापदाची आज्ञार्थी रूपे 

भूतकाळ 
आकारान्त स्त्रीठिंगी नामाची विभक्ति रूपे 
भूतकाळवाचक धातुसाधित विशेषण रूप 
(कृदन्त) 

इकारान्त व ईकारान्त स्त्रीलिंगी नामाची विभक्ति 
रपे 

वर्तमानकाळ वाचक धातुविशेषण रूप - स्त्रीठिंगी 
भविष्यकाळ वाचक कर्मणि धातुसाधित 
प्रयोजक( प्रेरर्णाथक ) क्रियापद 

उकारान्त स्त्रीठिंगी नामांची विभक्ति रूपे 
इकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे 


ईकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे 
उकारान्त व ऊकारान्त पुल्लिंगी नामाची 
विभक्ति ख्पे 

“उ'/'अर' -कारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति 
ख्पे 

“ह' व 'उ'कारान्ती नपुंसकठिंगी नामाची विभक्ति 
रपे 

'वन्तु' व 'मन्तु' अन्त विशेषणांची विभक्ति रूपे 
पुरुष् सर्वनामांची विभक्ति रूपे 
सर्वनामांची विभक्ति रूपे -संबंधी सर्वनामे', 
“दर्शक सर्वनामे' व 'प्रश्‍नार्थक सर्वनामे' 


पाली शब्दार्थ (क्रियापदे) 


पाली शब्दार्थ 


शब्दार्थ (मराटी-पाली) 


समर्पण 
माझ्या शैक्षणिक वाटचालीत माझे मार्गदर्शक 
दिवंगत पूज्य श्री. ज्युलियस बेरूगोडा यांच्या स्मृतीस 
सादर अर्पण. 
॥ नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स || 


प्रस्तावना 


प्रस्तावना 


हे पुस्तक खूप पूर्वीच ठिहिळे गेळे पाहिजे होते. माझे पाली भाषेचे प्रथम 
शिक्षक दिवंगत पूज्य श्री. ज्युलियस बेरूगोडा यांनी अनेक वर्षापूर्वीच असे पुस्तक 
मी संकलीत करावे किवा त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचा अनुवाद करावा अशी 
इच्छा प्रकट केली होती. त्यांच्या हयातीत हे पुस्तक मी पुरे करू न शकल्याचा 
मला खेद आहे; परंतु आजही मी एक मोठी जबाबदारी पार पाडत असल्याची 
भावना माझ्या मनात आहे. 

या पुस्तकातील शिकविण्याच्या पद्धतीचे श्रेय माझ्या गुरूचे आहे. जेव्हा 
१९४९ मधे मी त्यांना प्रथम भेटले तेव्हा पाठी भाषेत किती विभक्ती प्रत्यय 
असतात याची मी विचारणा केली. लॅटिन प्रमाणेच मठा नाम आणि धातूची रूपे 
पाठ करावी लागतील अशी भीती वाटत होती. त्यांनी मोठ्या चतुराईने उत्तर 
दिठे, को पाठीत विभक्ती प्रत्यय नाहीत. आश्‍चर्य आणि कुतूहलाने मी त्यांना 
पाठ सुरू करण्याची विनंती केली. आम्ही लगेचच वाक्ये बनविण्यास सुरूवात 
केळी, जी पाठागणिक मोठी, जटिळ आणि उत्सुकता वाढविणारी होत गेली. 
हे सराव सोडविताना मळा फारच आनंद मिळाला व मला पाली भाषा आवडू 
लागली. मला शिकविण्यासाठी श्री. ज्युलियस बेरूगोडा यांनी सिंहठळीमधे “पाली 
सुबोधिनी' नावाचे पाळी व्याकरणाचे एक पुस्तक संकलीत केठे, जे १९५० च्या 
दशकाच्या पूर्वार्धात प्रकाशित झाळे. आज हे पुस्तक उपलब्ध नाही व माझ्यापाशी 
देखील त्याची प्रत नाही. 

१९८० च्या दशकाच्या पूर्वार्धात श्री. ज्युलियस बेरूगोडा यांनी सिंहठीमधे 
पाली व्याकरणाचे दुसरे पुस्तक संकलीत केले. त्यांच्या मते ही 'पाळी सुबोधिनी'ची 
विकसित आवृत्ती होती व मी त्याचा इंग्रजी अनुवाद करावा अशी त्यांची इच्छा 
होती. सिंहली विभागाचे प्रो. पी. बी. मीगसकुम्बुरा यांच्या मदतीने मी या 
पुस्तकाचा अनुवाद केला, परंतु यातील पाठांच्या रचनेबद्दल मी समाधानी नव्हते. 
त्यांनी उत्साहपूर्वक केलेल्या सुधारणा या पुस्तकाकरीता हानिकारक होत्या असे 
माझे मत होते, परंतु माझे हे परखड मत मी त्यांना सांगू शकठे नाही. निधीच्या 
अभावामुळे हे पुस्तक प्रकाशित होऊ शकळे नाही. 


व्याकरण शिकविण्यासाठी सदर पुस्तकामधे वाक्यरचनेच्या त्याच पद्धतीचा 
नव्याने प्रयोग करण्यात आला आहे. पाली भाषेमधे वारंवार उपयोगात येणाऱ्या 
रूपांवर आधारीत क्रमश: विस्तृत होणार्‍या शब्दसंग्रहाचा येथे प्रयोग करण्यात 
आला आहे. सुरूवातीला केवळ अ- कारान्त पुल्लिंगी नामे वापरून विभक्ती 
प्रत्ययांची ओळख करून देण्यात आली आहे. तसेच वाक्‍्यांमधे अ-कारान्त धातूंची 
वर्तमान कालवाचक तृतीय पुरुषी एकवचनी रूपे वापरण्यात आली आहेत. पाली 


[८] प्रारंभिक पाली 


भाषेत ज्यांचा वारंवार उपयोग होतो अशा पूर्वकालिक व निमित्तार्थक अव्ययांचा 
परिचय यानंतर करून देण्यात आला आहे, जेणे करून विद्यार्थी अधिकमोठी व 
जटिल वाक्ये बनवू शकतील. या पायाभूत रचनेत विद्यार्थी तरबेज झाल्यानंतर 
व्याकरणातील इतर रूपे क्रमशः शिकविण्यात आली आहेत. असे करतानाही 
पूर्वी शिकलेल्या रूपांशी मिळतीजुळती रूपे प्रथम शिकविण्याचे तत्त्व अनुसरण्यात 
आले आहे. पालीतून आणि पालीत भाषांतर करण्याचा सराव हा प्रत्येक पाठाचा 
अविभाज्य घटक आहे. 


हे पुस्तक नवीन विद्यार्थ्यासाठी पाळी व्याकरण परिचय पुस्तक आहे. ए. 
के. वॉर्डर यांच्या 'इन्ट्रोडक्शन टु पालि' सारख्या प्रगत पुस्तकाचा अभ्यास 
करण्यासाठी विद्यार्थ्याना उपयोगी पडेळ अशा तर्‍हेने या पुस्तकाची रूपरे 
बनविण्यात आली आहे. 

भिक्षु ए.पी. बुद्धदत्त यांच्या “न्यू पालि कोर्स, भाग - १' या पुस्तकातून 
मी शब्दसंग्र. संकलीत केला आहे; त्याबद्दल मी त्यांची क्रणी आहे. माझे 
विश्‍वविद्यालयातील गुरू प्रो. एन. ए. जयविक्रम यांनी या पुस्तकाचा पहिला 
आराखडा काळजीपूर्वक तपासून केलेल्या बहुमूल्य सूचनांबद्दल मी त्यांची मन:पूर्वक 


आभारी आहे. 
लिली डी सिल्वा 


मुळाक्षरे 


पाली भाषेची स्वतःची लिपी होती का याची माहिती उपलब्ध नाही. 
ज्या देशात पालीचा अभ्यास केला जातो, त्या देशातील लिपी ही पाली भाषा 
लिहिण्यासाठी वापरतात. भारतात देवनागरी, श्रीलंकेत सिंहली, ब्रम्हदेशात बर्मी, 
थायलंडमध्ये कंबोज इ. ठिपी वापरल्या जातात. पाली टेक्स्ट सोसायटी लंडन, 
पाली लिहिण्यासाठी रोमन लिपीचा वापर करते आणि आता त्यास आंतरराष्ट्रीय 
मान्यता मिळाली आहे. 


पाळीत एकूण मुळाक्षरे ४१ आहेत. यात ८ स्वर, ३२ व्यंजने आणि १ 
निग्गहित आहेत. 


स्वर 
अ आइ ई उ ऊ ए ओ 
व्यंजने 
क ख ग घ  डः 
च फछ जज झ जञ 
ट॒ तठ लड ळल ण 
त  थ द ध न 
प फ ब भ म 
य र ल व स ह ळ 


निग्गहित (अनुनासिक ) 
ञं 
अ, इ, उ हे स्वर र्‍हस्व असून; आ, ई, ऊ हे स्वर दीर्घ आहेत. ए, ओहे 
स्वर मध्यम स्वरुपाचे आहेत (ना र्‍हस्व ना दीर्घ). जोडाक्षराच्या आधी आल्यास 
त्यांचा उच्चार र्‍हस्व होतो. 
उदा. मेत्ता, खेत्त, कोट, सोत्थि आणि इतर वेळी दीर्घ होतो उदा. देव, 
सेना, लोक, ओदन. 


ठीप- *ढळुद्ध तक्षागत इ. शब्दांचे शर्णातर करताना आदरार्थी बहवचनाचा 
वाफ्र करण्यात आतर आहे. 


पाठ - १ 


पाठ - १ 


१. शब्द संग्रहः- 
अकारान्त पुल्लिंगी नामेः- 


बुद्ध/तथागत/सुगत - बुद्ध 
मनुस्स - मनुष्य, मानव 
नर/पुरिस - नर, पुरुष, माणूस 
कस्सक - कृषक, शेतकरी 


ब्राह्मण - ब्राम्हण 
पुत्त - पुत्र 

मातुल - मामा 

कुमार - मुलगा 

वाणिज - वाणी, व्यापारी 
भूपाळ - राजा 


सहाय/सहायक/मित्त - मित्र, सहायक 


क्रियापदे (वर्तमानकाळ, तृतीय पुरुष, 
एकवचन) :- 

भासति - बोलतो 

पचति - शिजवतो 
कसति - कसतो, नांगरतो 
भुञ्जति - खातो, जेवतो 
सयति - झोपतो 

पस्सति - पाहतो, बघतो 
छिन्दति - कापतो, तोडतो 
गच्छति - जातो 
आगच्छति - येतो 
धावति - धावतो, पळतो 


२.अकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपेः- 


पठमा विभक्ति (कर्ता) :- 


नामाच्या शेवटी 'ओ' प्रत्यय लावून नामाची प्रथमा विभक्ति एकवचन होते 
आणि “आ प्रत्यय लावून नामाची प्रथमा विभक्ति अनेकवचन होते. अशाप्रकारे 
वाक्यात प्रथमा विभक्तिचा 'कर्ता' म्हणून प्रयोग होतो. 


एकवचन 
का ला -"-ओ - नरो 
मातुल -- ओ - मातुळो 
कस्सक - ओ > कस्सको 


अनेकवचन 
नर - आ च नरा 
मातुल -- आ - मातुला 
कस्सक ५" आ 3 कस्सका 


[१२] प्रारंभिक पाली 


३. वर्तमानकाळ तृतीय पुरुष - एक आणि अनेक वचनी क्रियापदे:- 

वरील क्रियापदांमधे भास, पच, कस इत्यादि क्रियापदांचे मूळ धातू असून 
शेवटी लावलेले 'ति' हे प्रत्यय वर्तमानकाळ तृतीय पुरुष एकवचनातील आहेत. 
तसेच मूळ धातूच्या शेवटी *न्ति' हे प्रत्यय लावून वर्तमानकाळ तृतीय पुरुष 
अनेकवचन होते. 

एकवचन अनेकवचन 

हे: - (तो) बोलतो. भासन्ति - (ते) बोलतात, (ती) बोलते. 
पचति - (तो) शिजवतो. पचन्ति - (ते) शिजवतात, (ती) शिजवते. 
कसति - (तो) कसतो, शेती करतो. | कसन्ति - (ते) शेती करतात (कसतात) 


(ती) कसते, शेती करते. 


४. वाक्‍य प्रयोगाची उदाहरणेः- 


एकवचन 
(१) नरो भासति | - मनुष्य बोलतो. 
(२) मातुळो पचति | - मामा शिजवतो. 


(3) कस्सको कसति | - शेतकरी शेती करतो. 


अनेकवचन 

(१) नरा भासन्ति | - माणसे बोलतात. 

(२) मातुला पचन्ति | - मामा शिजवतात. 

(३) कस्सका कसन्ति | - शेतकरी शेती करतात. 

सराव - १ 

५. मराठीत भाषांतर करा 

१. भूपालो भुञ्जति | ७. ब्राह्मणा भासन्ति | 
२. पुत्ता सयन्ति | ८. मित्ता गच्छन्ति | 
३3. वाणिजा सयन्ति | ९. कस्सका पचन्ति | 
४. बुद्धी पस्सति | १०. मनुस्सो छिन्दति | 
५. कुमारो धावति | ११. पुरिसा धावन्ति | 
६. मातुलो कसति | १२. सहायको भुञ्जति | 


१३. तथागतो भासति | 
१४. नरो पचति | 


६. पालीत भाषांतर करा 


. मुठे धावतात. 

. मामा पाहतो. 

. बुद्ध येतात*. 

. मुळे खातात. 

. व्यापारी जातात. 
. मनुष्य झोपतो. 

. राजे जातात. 

. ब्राम्हण कापतो. 


पाठ शू [१३] 


१५. सहाया कसन्ति | 
१६. सुगतो आगच्छति | 


९, मित्र बोलतात. 

१०. शेतकरी शेती करतो. 
११. व्यापारी येतो. 

१२. पुत्र कापतात. 

१३. मामा बोलतात. 

१४. मुलगा धावतो. 

१५. मित्र बोलतो. 

१६. बुद्ध पाहतात.* 


पाठ - २ 


१.शब्द संग्रहः- 
अकारान्त पुल्लिंगी नामेः- क्रियापदेः- 
धम्म - सिद्धान्त, स्वभाव, हरति - नेतो, घेऊन जातो 

सत्य, सदाचार, शिकवण 

भत्त - भात, तांदूळ, भोजन आहरति  - आणतो 
ओदन  - शिजवलेला भात आरुहति - चढतो, वर जातो 
गाम - गाव ओरुहति - उतरतो, खाली येतो 
सुरिय - सूर्य याचति  "- मागतो, याचना करतो 
चन्द - चंद्र खणति - खणतो, खोदतो 
कुक्‍्कुर विज्झति  - (बाणाने) वेधतो, वेध घेतो 
/सुनख/सोण - कुत्रा 
विहार - विहार पहरति - प्रहार करतो, मारतो 
पत्त - पात्र, भांडे रक्‍्खति  - रक्षितो, रक्षण करतो 
आवाट - खड्डा 
पब्बत - पर्वत, डोंगर 
याचक  - याचक, भिकारी 
सिगाळ  - कोल्हा 
स्क्ख - वृक्ष, झाड 


२. अकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे (क्रमशः) 


दुतिया विभक्ति (कर्म) :- 

नामाच्या शेवटी 'अं' हा प्रत्यय लावून नामाची दुतिया विभक्ति एकवचन 
होते आणि नामाच्या शेवटी 'ए' हा प्रत्यय लावून नामाची दुतिया विभक्ति 
अनेकवचन होते. अशाप्रकारे वाक्यात दुतिया विभक्तिचा 'कर्म' म्हणून प्रयोग 
होतो. दुतिया विभक्तीने गतीचे अंतिम लक्ष्य देखील व्यक्‍त होते. 


पाठ - २ [१५] 


एकवचन अनेकवचन 
सहा ल स टणक. --ञं नरं नर -- ए ऱ नरे 
मातुल -- अं म मातुलं मातुल -- ए॒  मातुठे 
कस्सक * अं - कस्सकं कस्सक - ए > कस्सके 


३ .वाक्य प्रयोगाची उदाहरणे:- 


एकवचन 

१. पुत्तो नरं पस्सति | - पुत्र मनुष्याला पाहतो. 

२. ब्राह्मणो मातुलं रक्‍खति | - ब्राम्हण मामाला रक्षितो.(रक्षण करतो) 
३. वाणिजो कस्सकं पहरति | - व्यापारी शेतकऱयाला मारतो. 


अनेकवचन 

१.पुत्ता नरे पस्सन्ति | - पुत्र मनुष्यांना पाहतात. 

२.ब्राह्मणा मातुठे रक्‍खन्ति | - ब्राम्हण मामांना रक्षितात. (रक्षण करतात) 
३.वाणिजा कस्सके पहरन्ति | - व्यापारी शेतकर्‍यांना मारतात. (प्रहार करतात) 


सराव - २ 
४. मराठीत भाषांतर करा 
१. तथागतो धम्मं भासति | १४. सिंगाला गामं आगच्छन्ति | 
२. ब्राह्मणा ओदनं भुञ्जन्ति | १५. ब्राह्मणा सहायके आहरन्ति | 
३. मनुस्सो सुरियं पस्सति | १६. भूपाला सुगतं वन्दन्ति | 
४. कुमारा सिगाठे पहरन्ति | १७. याचका सयन्ति | 
५. याचका भत्तं याचन्ति | १८. मित्ता सुनखे हरन्ति | 
६. कस्सका आवाटे खणन्ति | १९. पुत्तो चन्दं पस्सति | 
७. मित्तो गामं आगच्छति | २०. कस्सको गामं धावति 
८. भूपालो मनुस्से रक्‍खति | २१. वाणिजा रुक्खे छिन्दन्ति | 
९. पुत्ता पब्बतं गच्छन्ति | २२. नरो सिगालं विज्झति 
१०. कुमारो बुद्ध वन्दति | २३. कुमारो ओदनं भुञ्जति | 
११. वाणिजा पत्ते आहरन्ति | २४. याचको सोणं पहरति 
१२. पुरिसो विहारं गच्छति | २५. सहायका पब्बते आरुहन्ति | 


१३. कुक्‍्कुरा पव्बतं धावन्ति | 


[१६] प्रारंभिक पाली 


५, पालीत भाषांतर करा 
१. पुरुष विहाराकडे जातात. 
२. शेतकरी पर्वत चढतात. 
3. ब्राम्हण भात खातो. 

४. बुद्ध मुलांना पाहतात.* 
ष्‌ 

ट्‌ 

9 

ल 


. मामा पात्रे नेतात. 

. पुत्र कुत्र्यास रक्षितो. 

. राजा बुद्धांना वंदन करतो.” 
. व्यापारी मुलास आणतो. 


९. मित्र ब्राम्हणास नमस्कार करतात. 


१०. याचक भात मागतात. 

११. व्यापारी कोल्ह्यांना वेधतात. 
१२. मुठे पर्वत चढतात. 

१३. शेतकरी गावाकडे धावतो. 


. व्यापारी भात शिजवतो. 
. मुठे मामास वंदन करतात. 
. राजे मनुष्यांना रक्षितात. 
. बुद्ध विहाराकडे येतात.* 
. पुरुष उतरतात. 

. शेतकरी खड्डे खणतात. 
. व्यापारी धावतो. 

. कुत्रा चंद्रास पाहतो 

. मुले झाडे चढतात. 

. ब्राम्हण पात्र आणतो. 

. याचक झोपतो. 

. राजा बुद्धांना पाहतो. 


पाठ - ३ 


शब्द संग्रहः- 
अकारान्त पुल्लिंगी नामेः- 
र्थ - रथ स्‌ग्ग - स्वर्ग 
सकट - गाडी अस्स - अश्‍व, घोडा 
ह्त्थ - हात मिग - मृग, हरिण, पशु 
पाद - पाय सर - शर, बाण, तीर 
मग्ग - मार्ग पासाण - खडक, दगड 
दीप - ट्वीपांबेट, दिवा ककच - करवत 
सावक - शिष्य खग्ग - खड्ग, तलवार 
समण - श्रमण, परीव्राजक चोर - चोर 


पण्डित - विद्ठान, ज्ञानी 
अकरान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे (क्रमशः) 


ततिया विभक्ति (करण) :- 

नामाच्या शेवटी “एन' हा प्रत्यय लावून नामाची ततिया विभक्ति एकवचन 
होते आणि नामाच्या शेवटी 'एहि' हा प्रत्यय लावून नामाची ततिया विभक्ति 
अनेकवचन होते. काही वेळा 'एभि' हा पारंपरिक प्रत्यय सुद्धा लावला जातो. 
अशाप्रकारे बनवठेली रूपे 'तर्फे', 'सह', 'द्वारा' हे अर्थ प्रकट करतात. 


एकवचन 

नर -- एन > नरेन (नराने) 

मातुल -- एन - मातुठेन (मामासह) 

कस्सक -- एन २. कस्सकेन (शेतकऱ्यातर्फे) 
अनेकवचन 

नर -- एहि - नरेहि/नरेभि (नरांनी) 
मातुल -- एहि - मातुठेहि/मातुळेंभा  (मामांसह) 
कस्सक -- एहि -्‌ कस्सकेहि/कस्सकेभि (शेतकऱ्यांतर्पे) 


सढ्िं/ सह - (सह/बरोबर) हे शब्द देखील ततिया विभक्तिसाठी वापरले जातात. 
हे शब्द निर्जीव वस्तूंसाठी सहसा वापरले जात नाहीत. 


[१८] प्रारंभिक पाली 


३. वाक्य प्रयोगाची उदाहरणे:- 


एकवचन 

१. समणो नरेन सद्धिं गामं गच्छति | 
श्रमण माणसाबरोबर गावाला जातो. 

२. पुत्तो मातुठेन सह चन्दं पस्सति | 
पुत्र मामाबरोबर चंद्र पाहतो. 

३. कस्सको ककचेन रुक्खं छिन्दति | 
शेतकरी करवतीने वृक्ष कापतो. 

अनेकवचन 

१. समणा नरेहि सद्धिं गामं गच्छन्ति | 
श्रमण माणसांबरोबर गावी जातात. 

२. पुत्ता मातुठेहि सह चन्दं पस्सन्ति | 
पुत्र मामांबरोबर चंद्र पाहतात. 

३3. कस्सका ककचेहि रुक्खे छिन्दन्ति | 
शेतकरी करवतींनी झाडे कापतात. 

सराव - ३ 


४. मराठीत भाषांतर करा 

१. बुद्धो सावकेहि सढ्धिं विहारं गच्छति | 

२. पुरिसो पुत्तेन सह दीपं धावति | 

३. कस्सको सरेन सिगालं विज्झति | 

४. ब्राह्मणा मातुठेन सह पब्बतं आरुहन्ति | 
ष्‌ 

द्‌ 


. पुत्ता पादेहि कुक्कुरे पहरन्ति | 

. मातुलो पुत्तेहि सद्धिं रथेन गामं आगच्छति | 
७. कुमारा हत्येहि पत्ते आहरन्ति | 
८. चोरो मग्गेन अस्सं हरति | 
९. कस्सको आवाटं ओरुहति | 
१०. भूपाला पण्डितेहि सह समणे पस्सन्ति | 
११. पण्डितो भूपाठेन सह तथागतं वन्दति | 
१२. पुत्ता सहायेन सद्धि ओदनं भुञ्जन्ति | 


2०; 


१९. 


शज. 


पाठ - ३ 


. वाणिजो पासाणेन मिगं पहरति | 

. सुनखा पादेहि आवाटे खणन्ति | 

. ब्राह्मणो पुत्तेन सह सुरियं वन्दति | 

. कस्सको सोणेहि सळ्िं रुक्खे रक्‍खति | 


सुगतो सावकेहि सह विहारं आगच्छति | 


. याचको पत्तेन भत्तं आहरति | 


पण्डिता सग्गं गच्छन्ति | 


. कुमारा अस्सेहि सद्धि गामं धावन्ति | 
). चोरो खग्गेन नरं पहरति | 


वाणिजो सकटेन दीपे आहरति | 


. अस्सा मग्गेन धावन्ति | 
. सिगाला मिगेहि सऴ्िं पब्बतं धावन्ति | 
. भूपालो पण्डितेन सह मनुस्से रक्‍खति | 


५. पालीत भाषांतर करा 
. श्रमण मित्रासह बुद्धांना पाहतो .* 
. शिष्य बुद्धांबगोबर विहाराकडे जातात.* 
. घोडा कुत्र्यांसह डोंगराकडे धावतो. 


. व्यापारी बाणांनी हरणांना मारतात. 
. शेतकरी हातांनी खड्डे खणतात. 


शै 
२ 
३ 
४. मुलगा दगडाने दिव्यास मारतो. 
ष्‌ 
ट्‌ 


७. मुळे मामाबरोबर रथाने विहाराकडे जातात. 


८. ब्राम्हण मित्रासह भात शिजवतो. 


९. राजा विद्ठानांसह टीप रक्षितो. 


१०. 
९२. 
रर 
१३. 
शट, 
१५. 
१६. 


राजे पुत्रांसह श्रमणांना वंदितात. 
चोर ट्ीपास घोडे आणतात. 

शिष्य माणसांसह डोंगर चढतात. 
व्यापारी शेतकऱ्यांसह झाडे तोडतात. 
याचक मित्रासह खड्डा खणतो. 
ब्राम्हण मामांसह चंद्र पाहतो 

चोर तलवारीने घोड्यास मारतो. 


[१९] 


[२०] प्रारंभिक पाली 


१७. पुत्र पात्राने भात आणतो. 

१८. मुळे कुत्र्यांसह डोंगराकडे धावतात. 

१९. व्यापारी शेतकऱ्यांसह गाड्यांनी गावाला येतात. 
२०. मामा पुत्रांसह रथांनी विहाराकडे येतात. 

२१. कोल्हे रस्त्याने डोंगराकडे धावतात. 

२२. कुत्रे पायांनी खड्डे खणतात. 

२३. मनुष्य हाताने करवत नेतो. 

२४. श्रमण स्वर्गास जातात. 

२५. बुद्ध शिष्यांसह गावास येतात.* 


पाठ - ४ 


१ शब्द संग्रहः- 
अकारान्त पुल्लिंगी नामेः- क्रियापदेः- 
तापस  - तपस्वी रोदति - रडतो 
आचरिय - आचार्य हसति - हसतो 
वेज्ज  - वैद्य लभति - मिळवितो, प्राप्त करतो 
सीह - सिंह पविसति - प्रवेश करतो 
लुह्क  - शिकारी ददाति - देतो 
अज - बकरा आददाति - घेतो 
वानर/मक्कट - वानर/माकड कीळति  - खेळतो 
लाभ - लाभ, नफा, फायदा नहायति - आंघोळ करतो, 
मञ्च - पलंग स्नान करतो 
कुद्ठाळठ  - कुदळ आकड्टति - ओढतो, खेचतो 


पजहति  - त्यागतो, वर्जित करतो 


२. अकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे (क्रमशः) 


चतुत्थी विभक्ति (संप्रदान):- 
नामाच्या शेवटी “आय/स्स' प्रत्यय लावून नामाची चतुत्थी विभक्ति 

एकवचन होते आणि नामाच्या शेवटी “आनं' प्रत्यय लावून चतुत्थी विभक्ति 
अनेकवचन होते. 

एकवचन 

१. नर - आय/स्स > नराय/नरस्स (नरासाठी, नरास) 

२. मातुल - आय/स्स > मातुलाय/मातुलस्स (मामासाठी, मामास) 

३. कस्सक -- आय/स्स २ कस्सकाय/कस्सकस्स (शेतकऱ्यासाठी, शेतकऱ्यास, 

शेतकऱर्‍याकरीता) 


अनेकवचन 

१. नर - आनं -्‌ नरानं (नरांसाठी, नरांना) 

२. मातुल - आनं > मातुलानं (मामांसाठी, मामांना) 

३. कस्सक - आनं २ कस्सकानं (शेतकर्‍यांसाठी, शेतकर्‍यांना, शेतकर्‍यांकरीता) 


[२२] प्रारंभिक पाठी 


३. वाक्य प्रयोगाची उदाहरणे:- 

एकवचन 

१. धीवरो नराय मच्छं आहरति | 
मच्छीमार माणसासाठी मासा आणतो. 

२. पुत्तो मातुलस्स ओदनं ददाति | 
पुत्र मामासाठी भात देतो. 

३. वाणिजो कस्सकस्स अजं ददाति | 
व्यापारी शेतकऱयास बकरा देतो. 

अनेकवचन 

१. धीवरा नरानं मच्छे आहरन्ति | 
मच्छीमार माणसांसाठी मासे आणतात. 

२. पुत्ता मातुलानं ओदनं ददन्ति | 
पुत्र मामांसाठी भात देतात. 

३. वाणिजा कस्सकानं अजे ददन्ति | 
व्यापारी शेतकर्‍यांना बकरे देतात. 


सराव - ४ 


४. मराठीत भाषांतर करा 

१. वाणिजो रजकस्स साटकं ददाति | 
२. वेज्जो आचरियस्स दीपं आहरति | 
३. मिगा पासाणम्हा पव्बतं धावन्ति | 
४. मनुस्सा बुद्धेहि धम्मं लभन्ति | 
५. पुरिसो वेज्जाय सकटं आकड्टति | 
द्‌ 

७9 

ह 

९ 


. दारको हत्थेन याचकस्स भत्तं आहरति | 

. याचको आचरियाय आवाटं खणति | 

. र॒जको अमच्चानं साटके ददाति | 

. ब्राह्मयो सावकानं मञ्चे आहरति | 
१०. वानरो रुक्‍्खम्हा पतति, कुक्‍्कुरो वानरं डसति | 
११. धीवरा पिटकेहि अमच्चानं मच्छे आहरन्ति | 
१२. कस्सको वाणिजाय रुकक्‍्खं छिन्दति | 


पाठ - ४ [२३] 


१३. चोरो कुद्ठाठेने आचरियाय आवाटं खणति | 

१४. वेज्जो पुत्तानं भत्तं पचति | 

१५. तापसो ठुद्वकेन सद्धिं भासति | 

१६. ठुद्यको तापसस्स दीपं ददाति | 

१७. सीहा मिगे हनन्ति | 

१८. मक्‍्कटो पुत्तेन सह रुक्खं आरहति | 

१९. समणा उपासकेहि ओदनं लभन्ति | 

२०. दारका रोदन्ति, कुमारो हसति, मातुलो कुमारं पहरति | 
२१. वानरा पब्बतम्हा ओरुहन्ति, रुक्खे आरुहन्ति | 

२२. चोरा रथं पविसन्ति, अमच्चो रथं पजहति | 

२३. आचरियो दारकाय रुक्खम्हा सुके आहरति | 

२४. ठुद्यको पब्बतस्मा अजं आकड्ूति | 

२५. तापसो पब्बतम्हा सीहं पस्सति | 

२६. वाणिजा कस्सकेहि लाभं लभन्ति | 

२७. ठलुहको वाणिजानं वराहे हनति | 

२८. तापसो आचरियम्हा पव्हे पुच्छति | 

२९. पुत्तो मञ्वम्हा पतति | 

३०. कुमारा सहायकेहि सद्धिं नहायन्ति | 

५. पालीत भाषांतर करा 

१. व्यापारी मंत्र्यांसाठी घोडे आणतात. 

२. शिकारी व्यापार्‍यासाठी बकरा मारतो. 

३. मनुष्य शेतकऱ्यासाठी करवतीने झाड कापतो. 
४. हरणे सिंहापासून पळतात. 
ष्‌ 
द्‌ 


. राजा उपासकांबरोबर बुद्धांना पूजतो. 
. चोर गावांकडून डोंगरांकडे धावतात. 
७. धोबी राजासाठी कपडे धुतो. 
८. मच्छीमार शेतकऱयांसाठी टोपल्यांनी मासे आणतो. 
९. आचार्य विहारात(दु.वि.) प्रवेश करतो, श्रमणाना पाहतो 
१०. साप माकडास चावतो. 
११. मुठे ब्राम्हणासाठी पलंग ओढतात. 


[२४] प्रारंभिक पाली 


१२. चोर माणसांसह महालात प्रवेश करतात. 

१३. शेतकरी मच्छीमारांकडून मासे मिळवितात. 
१४. डुकरे द्वीपाहून डोंगराकडे जातात. 

१५. राजा प्रासाद त्यागतो, पुत्र विहारात (दु.वि.) प्रवेश करतो. 
१६. सिंह झोपतो, माकडे खेळतात. 

१७. आचार्य कुत्र्यापासून पुत्रांना रक्षितो. 

१८. शिकारी मंत्र्यांसाठी बाणांनी हरणे मारतात. 
१९. मुठे मामाकडून भात इच्छितात. 

२०. वैद्य तपस्व्याला वस्त्र देतो. 

२१. व्यापारी आचार्यासाठी गाडीने बकरा आणतो. 
२२. पुत्र डोंगरावरून चंद्र पाहतात. 

२३. विठ्ठान लोक धर्मापासून लाभ मिळवितात. 
२४. माकडे गाव सोडतात. 

२५. पुत्र मित्रासाठी डोंगरावरून पोपट आणतो. 
२६. वैद्य विहारात प्रवेश करतो. 

२७. कोल्हा रस्त्याने गावातून डोंगराकडे धावतो. 
२८. गाडी रस्त्यावरून पडते, मूल रडते. 

२९. मंत्री जिना चढतात, वैद्य जिना उतरतो 

३०. विठ्ठान ठोक बुद्धांना प्रश्‍न विचारतात.* 


पाठ - ५ 


१. शब्द संग्रहः- 

अकारान्त पुल्लिंगी नामेः- क्रियापदेः- 

धीवर - मासेमार, कोळी पतति  - पडतो 

मच्छ - मासा धोवति - धुतो 

पिटक - टोपली इच्छति - इच्छितो 

अमच्च - मंत्री, अमात्य डसति  - चावतो, डसतो 

उपासक - उपासक पुच्छते - विचारतो 

पासाद  - महाल, प्रासाद पक्‍्कोसति - बोलावतो 

दारक - मूल खादति - खातो 

साटक - वस्त्र हनति  - ठार मारतो 

रजक - धोबी ओतरति - उतरतो 

स्‌प्प - सर्प निकक्‍्खमति - निघतो, 

बाहेर पडतो 

पञ्ह - प्रश्‍न सोपान "जिना 

सुक/सुव - पोपट 


२. अकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे (क्रमशः) 


पञ्चमी विभक्ति (अपादान) :- 

नामाच्या शेवटी 'आ'/म्हा'/स्मा' हे प्रत्यय लावून नामाची पंचमी विभक्ति 
एकवचन होते. नामाच्या शेवटी 'एहि' हा प्रत्यय लावून नामाची पंचमी विभक्ति 
अनेकवचन होते. पारंपरिक 'एभि' प्रत्यय सुद्धा लावतात. 


एकवचन 

१. नर > आ/म्हा/स्मा > नरा/नरम्हा/ नरस्मा (पुरुषापासून) 

२. मातुल --आ/म्हा/स्मा > मातुला / मातुलम्हा / मातुलस्मा (मामापासून) 

३. कस्सक “ आ/ म्हा / स्मा - कस्सका / कस्सकम्हा / कस्सकस्मा (शेतकर्‍यापासून) 


अनेकवचन 

१. नर “- एहि (एभि) - नरेहि/नरेभि (पुरुषांकडून) 

२. मातुल -- एहि (एभि) २ मातुलेहि/मातुठेभि (मामांकडून) 

३. कस्सक * एहि (एभि) २ कस्सकेहि/कस्सकेभि (शेतकर्‍यांकडून) 


[२६] प्रारंभिक पाली 


३. 


वाक्‍य प्रयोगाची उदाहरणेः- 


एकवचन 


९. 


याचको नरम्हा भत्तं याचति | 
याचक माणसाकडून भात मागतो. 


. पुत्तो मातुलम्हा पव्हं पुच्छति | 


पुत्र मामास प्रश्‍न विचारतो. 


, कस्सको रुक्खस्मा पतति | 


शेतकरी झाडावरून पडतो. 


अनेकवचन 


१. 


७ ७ -ला. - «> /५७ -७ ८ & 


याचका नरेहि भत्तं याचन्ति | 
याचक माणसाकडून भात मागतात. 


. पुत्ता मातुठेहि पञ्हे पुच्छन्ति | 


पुत्र मामांना प्रश्‍न विचारतात. 


. कस्सका रुक्खेहि पतन्ति | 


शेतकरी झाडांवरून पडतात. 
सराव - ९ 


. मराठीत भाषांतर करा 

. चोरा गामम्हा पब्बतं धावन्ति | 

. दारको मातुलस्मा ओदनं याचति | 

. कुमारो सोपानम्हा पतति | 

. मातुला साटके धोवन्ति | 

. धीवरा पिटकेहि मच्छे आहरन्ति | 

. उपासका समणेहि सढ्धिं विहारस्मा निक्खमन्ति | 
. ब्राह्मयो ककचेन रुक्खं छिन्दति | 

. कुमारा मित्तेहि सह भूपाल पस्सन्ति | 

र, 


वाणिजो अस्सेन सठ़िं पब्बतस्मा ओसरुहति | 


१०. याचको कस्सकस्मा सोणं याचति | 
११. सप्पा पब्बतेहि गामं ओतरन्ति | 
१२. अमच्वा सरेहि मिगे विज्झन्ति | 


पाठ - ९ [२७] 


१३. चोरो गामम्हा सकटेन साटके हरति | 

१४. भूपाळो अमच्चेहि स्धिं रथेन पासादं आगच्छति | 
१५. सूकरा पादेहि आवाटे खणन्ति | 

१६. कुमारो सहायकेहि सह साटके धोवति | 

१७. समणा गामम्हा उपासकेहि सळ्धिं निक्खमन्ति | 
१८. कुक्‍्कुरो पिटकम्हा मच्छं खादति | 

१९. मित्तो पुत्तम्हा सुनखं याचति | 

२०. बुद्धो सावके पुच्छति | 

२१. अमच्चा पण्डितेहि पव्हे पुच्छन्ति | 

२२. रजको सहायेन सह साटकं धोवति | 

२३. मच्छा पिटकम्हा पतन्ति | 

२४. चोरा पासाणेहि वराहे पहरन्ति | 

२५. अमच्चो पासादम्हा सुवं आहरति | 

५. पालीत भाषांतर करा 

१. घोडे गावाकडून डोंगराकडे धावतात. 

२. व्यापारी उपासकांसह दीपाकडून विहाराकडे येतात. 
३. चोर बाणांनी डुकरांना मारतात. 

४. उपासक समणास धर्माविषयी प्रश्‍न विचारतो. 
ष्‌ 

ट्‌ 


. मूल मित्रासह खडकावरून पडते. 
. कुत्रा मुलास चावतो. 
७. मंत्री राजासह प्रासादातून निघतात. 
८. मनुष्य ट्ीपाहून हरिण आणतो. 
९. शेतकरी झाडावरून उतरतो. 
१०. कुत्रे घोड्यांबरोबर रस्त्यावरून धावतात. 
११. मुठे व्यापार्‍यांकडून दिवे नेतात. 
१२. चोर जिन्यावरून उतरतो. 
१३. व्यापारी डोंगरावरून पोपट आणतात. 
१४. घोडा पायाने सापास मारतो. 
१५. मामा मित्रांसह डोंगरांवरून श्रमणांना बघतो. 
१६. व्यापारी द्ीपाहून प्रासादाकडे घोडे आणतात. 


[२८] प्रारंभिक पाली 


१७. 
१८. 
१९, 
२०. 
१ 
२२. 
२३. 
२४, 
२५. 
२६. 
२७, 
२८, 
२९. 
३०. 


मंत्री चोराला (प्रश्‍न) विचारतो. 
शेतकरी धोब्याबरोबर भात खातो. 

मूल जिन्यावरून पडते. 

मच्छीमार मामासह पर्वत चढतो. 
याचक कुत्र्यासोबत झोपतो. 

राजे मंत्र्यांसह द्वीपांना रक्षितात. 

राजा प्रासादातून बुद्धांना वंदन करतो.* 
माणूस तलवारीने सर्प मारतो. 
मच्छीमार गाड्यांमधून गावाकडे मासे आणतात. 
डुकरे गावाकडून डोंगराकडे पळतात. 
उपासक विद्ठानाला प्रश्‍न विचारतात. 
पुत्र झाडावरून पोपट आणतो. 

विठ्ठान विहाराकडे जातात. 

श्रावक रस्त्यावरून गावाकडे जातात. 


पाठ - ६ 


१. अकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे (क्रमशः) 


छट्टी विभक्ति (संबंध) :- 

छट्टी विभक्तिचे प्रत्यय हे बरेचसे चतुत्थीच्या प्रत्ययांसारखे असतात. 
नामाच्या शेवटी “स्स' हे प्रत्यय लावून छट्टी विभक्तिचे एकवचन होते. तसेच 
“आनं' हे प्रत्यय लावून अनेकवचन होते. 


एकवचन 

१. नर > स्स - नरस्स (मनुष्याचा) 

२. मातुल > स्स 3 मातुलस्स (मामाचा) 

३3. कस्सक -- स्स -ू कस्सकस्स (शेतकर्‍याचा) 
अनेकवचन 

१. नर - आनं - नरानं (मनुष्यांचा) 

२. मातुल -- आनं -्‌ मातुलानं (मामांचा) 

३. कस्सक -- आनं 2२ कस्सकानं (शेतकर्‍यांचा) 


२. वाक्‍य प्रयोगाची उदाहरणेः- 


एकवचन 
१. नरस्स पुत्तो भत्तं याचति | 
मनुष्याचा पुत्र भात मागतो. 
२. मातुलस्स सहायको रथं आहरति | 
मामाचा मित्र रथ आणतो. 
३. कस्सकस्स सूकरो दीपं धावति | 
शेतकऱ्याचे डुक्कर ट्वीपाकडे धावते. 
अनेकवचन 
१. नरानं पुत्ता भत्तं याचन्ति | 
मनुष्यांचे पुत्र भात मागतात. 
. मातुलानं सहायका रथे आहरन्ति | 
मामांचे मित्र रथांना आणतात. 
३. कस्सकानं सूकरा दीपे धावन्ति | 
शेतकर्‍यांची डुकरे ट्टीपांकडे धावतात. 


५) 


[३०] प्रारंभिक पाली 


९्॥ 


७ ७ -." ८ ०७ /८७ “७ ० 


र 


२ 


सराव - ६ 


. मराठीत भाषांतर करा 

. कस्सकस्स पुत्तो वेज्जस्स सहायेन सद्धिं आगच्छति | 
. ब्राह्मणस्स 
. मिंगा आवटेहि निक्खमन्ति | 
. वाणिजानं 
. मातुलस्स 
अमच्वो भूपालस्स खग्गेन सप्पं पहरति | 


स्स कुद्ठाळो हत्थम्हा पतति | 


गजा नं अस्सा कस्सकस्स गामं धावन्ति | 
तुलस्स मित्तो तथागतस्स सावके वन्दति | 


वाणिजा गामे मनुस्सानं पिटकेहि मच्छे आहरन्ति | 


. चोरो वेज्जस्स सकटेन मित्तेन सह गामम्हा निक्खमति | 


उपासकस्स पुत्ता समणेहि सह विहारं गच्छन्ति | 
१०. याचको अमच्चस्स साटकं इच्छति | 

११. 
शर. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२९. 
२२. 
२३. 
. पासाणम्हा मिगो पतति, ठुहको हसति, सुनखा धावन्ति | 
२५. 
२६. 
२७. 
व्होट... 
२९. 


मित्तानं मातुला तापसानं ओदनं ददन्ति | 

धीवरस्स ककचेन चोरो कुक्कुरं पहरति | 

भूपालस्स पुत्तो अमच्वस्स अस्सं आरुहति | 

पण्डितस्स पुत्ता बुद्धस्स सावकेन सह विहारं पविसन्ति | 
सुरियो मनुस्से रक्‍खति | 

वेज्जस्स सुनखो आचरियस्स सोपानम्हा पतति | 

रजका रुक्खेहि ओरुहन्ति | 

याचकस्स दारका रोदन्ति | 

लुहकस्स पुत्ता चोरस्स दारकेहि सद्धिं कोळन्ति | 
तापसो तथागतस्स सावकानं ओदनं ददाति | 
समणा आचरियस्स हत्येन साटके लभन्ति | 
चोरो वाणिजस्स सहायकस्मा अस्सं याचति | 
उपासका तथागतस्स सावकेहि पज्हे पुच्छन्ति | 


--]] 


3] 


वेज्जस्स पत्तो पुत्तस्स हत्थम्हा पतति | 

कुमारो मातुलानं पुत्तानं हत्येन ओदनं ददाति | 

सरा ठुद्दकस्स हत्येहि पतन्ति, मिगा पब्बतं धावन्ति | 
भूपालस्स पुत्तो अमच्वेहि सद्धि पासादस्मा ओसुहति | 
वेज्जस्स सोणो कस्सकस्स सूकरं डसति | 


३० 


पॉल > हे [३१] 


. धीवरो मनुस्सानं मच्छे आहरति, लाभं लभति | 


. पालीत भाषांतर करा 

. ब्राम्हणाचे पुत्र मंत्र्याच्या मुलासह ओआघोळ करतात. 
. मामाचा मित्र शेतकर्‍याच्या मुलासह भात शिजवतो. 
. मच्छीमार राजाच्या प्रासादाकडे मासे आणतो. 

. राजा मंत्र्यांच्या पुत्रांना प्रासादातून बोलावतो. 

. वाण्याचा रथ डोंगरावरून पडतो. 

. राजाचे मंत्री घोड्यांसह प्रासादातून निघतात. 

. ब्राम्हणाचा वैद्य तपस्व्यांना वस्त्रे देतो. 

. शिकाऱ्याचे कुत्रे डोंगराकडून गावाकडे धावतात. 

. व्यापारी वैद्याच्या मुलासाठी पठंग आणतो. 


. हरणे डोंगराकडून गावाकडे धावतात. 

. आच्चार्याचा मुलगा शेतकऱ्याच्या झाडावरून पडतो. 

. कुत्रा मच्छीमाराच्या टोपलीतून मासे खातो. 

. बुद्धांचे श्रावक विहारातून डोंगराकडे जातात.* 

. शिकारी मंत्र्याच्या मित्रांसाठी बाणाने डुक्कर मारतो. 
. मुलगा आचार्याच्या हातांतून दिवा मिळवतो. 

. वैद्यांचा शिक्षक मुलाच्या मामास बोलावतो. 

. मुलगा श्रमणासाठी पात्राने भात आणतो. 

. माणसे उपासकांच्या गावाला जातात. 

. डुकरे कोल्ह्यांपासून पळतात. 
. माकडे हरणांसह खेळतात. 
. विद्ठान व्यापार्‍यांसह राजाच्या बेटास येतो. 
. शेतकऱ्याची मुठे मामांच्या रथांनी डोंगराकडे जातात. 
. व्यापार्‍यांच्या गाड्यांमधून वस्त्रे पडतात. 

. श्रमण राजाच्या हस्ते पात्र मिळवतो. 

. धोबी मनुष्याच्या मामासाठी वस्त्रे आणतो. 

. राजाचे मंत्री आचार्याच्या मित्रांसह भात खातात. 

. राजांची बेटे चोरांपासून विद्ठान रक्षितात. 

. मुठे शेतकऱ्यांकडून मच्छीमारांसाठी टोपल्या आणतात. 
. शेतकर्‍याचा घोडा वैद्याचे वाहन रस्त्यापासून खेचतो. 

. श्रमण आचार्याच्या गावी प्रवेश करतात. 


पाठ - ७ 


१. शब्द संग्रहः- 
अकारान्त पुल्लिंगी नामेः- क्रियापदेः- 
नाविक - नाविक, नावाड आहिण्डति - हिंडतो 
आकास - आकाश चरति - चालतो, फिरतो 
समुद्द - समुद्र, सागर निसीदति  - बसतो 
देवासुर - देव/देवता/सुर सन्निपतति - एकत्र होतो, जमा होतो 
लोक - जग विहरति - राहतो, विहार करतो 
आलोक - प्रकाश वसति - वसतो, राहतो 
सकुण - पक्षी जीवति - जगतो 
काक - कावळा तिट्टति - उभा राहतो 
निवास - निवास, घर उप्पतति - उडतो, उडी मारतो 
सप्पुरिस - सत्पुरुष, सदाचारी तरति - ओलांडतो, 
अस्सप्पुरिस - दुष्टपुरुष, पार करतो (पाणी) 
दुराचारी उत्तरति - बाहेर येतो (पाण्यातून) 
काय - काया, शरीर पसीदति - आनंदित होतो, प्रसन्न 
होतो 
दूत - दूत, संदेशवाहक 
गोण - वैल 


२. अकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे (क्रमशः) 


सत्तमी विभक्ति (अधिकरण) :- 
नामाच्या शेवटी “ए', 'म्हि', 'स्मि' हे प्रत्यय लावून नामाची सत्तमी विभक्ति 

एकवचन होते. नामाच्या शेवटी “एसु' हा प्रत्यय लावून नामाची सप्तमी विभक्ति 
अनेकवचन होते. 

एकवचन 

१. नर - ए/म्हि) स्मिं - नरे, नरम्हि, नरस्मिं (माणसात, माणसावर) 

२. मातुल -- ए/म्हि/ स्मिं २ मातुठे, मातुलम्हि, मातुलस्मिं (मामात, मामावर) 
३. कस्सक -- एम्हि/ स्मिं * कस्सके, कस्सकम्हि, कस्सकस्मिं 

(शेतकर्‍यावर, शेतकर्‍यामधे ) 


पाठ - ७ [३३] 


अनेकवचन 

१. नर -- एसु - नरेसु (नरांच्या आत / वर ) 

२. मातुल -- एसु > मातुलेसु (मामांच्या/ आत / वर ) 

३. कस्सक - एसु > कस्सकेसु (शेतकर्‍यांच्या आत/ वर ) 


३. वाक्य प्रयोगाची उदाहरणे:- 


एकवचन 

१. सप्पो नरस्मि पतति | - साप माणसावर पडतो. 

२. पुत्तो मातुलम्हि पसीदति | - पुत्र मामावर प्रसन्न होतो. 

३. वाणिजो कस्सकस्मिं पसीदति | - व्यापारी शेतकर्‍यावर खूष होतो. 
अनेकवचन 

१. सप्पा नरेसु पतन्ति | - साप माणसांवर पडतात. 

२. पुत्ता मातुठेसु पसीदन्ति | - पुत्र मामांवर प्रसन्न होतात. 


३. वाणिजा कस्सकेसु पसीदन्ति | - व्यापारी शेतकर्‍यांवर खूष होतात. 
सराव - ७ 


४. मराठीत भाषांतर करा 

१. ब्राह्मयो सहायकेन सढळ्धिं रथम्हि निसीदति | 
२. असप्पुरिसा चोरेहि सह गामेसु चरन्ति | 

३. वाणिजो कस्सकस्स निवासे भत्तं पचति | 
४. भूपालस्स अमच्चा दीपेसु मनुस्से रक्‍खन्ति | 
ष्‌ 

द्‌ 


. सुगतस्स सावका विहारस्मिं वसन्ति | 
. मक्‍्कटो रुक्खम्हा आवटस्मिं पतति | 
७. सुरियस्स आठोको समुद्वम्हि पतति | 
८. कस्सकानं गोणा गामे आहिण्डन्ति | 
९. वेज्जस्स दारको मञ्चस्मिं सयति | 
१०. धीवरा समुद्दम्हा पिटकेसु मच्छे आहरन्ति | 
११. सीहो पासाणस्मि तिठ्ठति, मक्कटा रुक्खेसु चरन्ति | 
१२. भूपालस्स दूतो अमच्वेन सळ्िं समुद्दं तरति | 
१३. मनुस्सा लोके जीवन्ति, देवा सग्गे वसन्ति | 
१४. मिगा पब्बतेसु धावन्ति, सकुणा आकासे उप्पतन्ति | 


[३४] प्रारंभिक पाली 


१५. अमच्वो खग्गं भूपालस्स हत्थम्हा आददाति | 

१६. आचरियो मातुलस्स निवासे मञ्वम्हि पुत्तेन सह निसीदति | 

१७. तापसा पब्बतम्हि विहरन्ति | 

१८. उपासका समणेहि सद्धिं विहारे सनिपतन्ति | 

१९. काका रुक्खेहि उप्पतन्ति | 

२०. बुद्धो धम्मं भासति, सप्पुरिसा बुद्धम्हि पसीदन्ति | 

२१. असप्पुरिसो खग्गेन नाविकस्स दूतं पहरति | 

२२. पुरिसो सरेन सकुणं विज्झति, सकुणो रुक्खम्हा आवाटस्मि पतति | 
२३. मनुस्सा सुरियस्स आठोकेन लोकं पस्सन्ति | 

२४. कस्सकस्स गोणा मग्गे सयन्ति | 

२५. गोणस्स कायस्मि काको तिटठ्ठति | 

२६. मिगा दीपस्मिं पासाणेसु निसीदन्ति | 

२७. सकुणो नाविकस्स हत्थम्हा आवाटस्मि पतति | 

२८. सप्पुरिसो नाविकेन सह समुद्दम्हा उत्तरति | 

२९. कुहालो ठुद्वकस्स हत्थम्हा आवाटस्मिं पतति | 

३०. सुरियस्स आठोकेन चन्दो भासति (प्रकाशतो) | 

५. पालीत भाषांतर करा 

१. सिंह डोंगरातील खडकावर उभा राहतो. 

२. चोर शिक्षकाच्या घरी प्रवेश करतात. 

३. मुठे मित्रांसह रस्त्यावरून समुद्राकडे धावतात. 

४. मामाचे बैल रस्त्यावर फिरतात. 
ष्‌ 
ट्‌ 


. पक्षी झाडावर बसतात. 
. वैल पायाने बकर्‍याला मारतो. 
७. कोल्हे डोंगरावर राहतात. 
८. राजा मंत्र्यांसह बुद्धांच्या चरणांना वंदन करतो.* 
९. मामा पुत्रासह पलंगावर झोपतो. 
१०. मच्छीमार शेतकऱ्याच्या घरात भात खातो. 
११. राजाचे घोडे बेटावर राहतात. 
१२. सत्पुरुष तपस्व्यासाठी दिवा आणतो. 
१३. वैद्य आचार्याच्या घरी वस्त्र आणतो. 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८; 
१९. 
२०. 
२९. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९, 
३०. 


पाठ - ७ [३५] 


माकड कुत्र्याबरोबर खडकावर खेळते. 

वस्त्र शेतकर्‍याच्या अंगावर पडते. 

शिकारी टोपलीत (अनेक)बाण नेतो. 

बुद्धांचे श्रावक विहारामधे जमतात.* 

धोबी मंत्र्यांचे कपडे धुतो. 

पक्षी आकाशात उडतात. 

सत्पुरुष नाविकाबरोबर समुद्रातून बाहेर येतो. 
देवता बुद्धांच्या शिष्यांवर प्रसन्न होतात.* 
व्यापारी नाविकांसह समुद्र पार करतात. 
सत्पुरुष सापापासून कुत्र्यास रक्षितो. 

कावळे पर्वतावरील झाडांवरून उडतात. 
डुक्कर मच्छीमाराच्या टोपलीतून मासा ओढते. 
सूर्याचा प्रकाश जगातील माणसांवर पडतो. 
देवता आकाशातून (त.वि.) जातात. 

मुळे रस्त्यावर कुत्र्यासोबत खेळतात. 

दुराचारी माणूस माकडाला झाडावरून ओढतो. 
राजाचा दूत घोड्यावरून उतरतो. 


पाठ - ८ 


१. अकारान्त पुल्लिंगी नामाची रूपे (क्रमशः) 

आलपन (संबोधन) :- 

एकवचनामध्ये प्रत्यय लागत नाही. 'आ' हा प्रत्यय शेवटी लावून अनेकवचन 
आळलपन होते. 

एकवचन १ कका जाव अनेकवचन ______ 


१. नर - (हे माणसा) । नर - आ 3 नरा (हे माणसांनो) 
२. मातुल - (हे मामा) मातुळ - आ > मातुला (हे मामांनो) 


३. कस्सक - (हे शेतकऱ्या) | कस्सक - आ २ कस्सका (हे शेतकर्‍यांनो) 
२. अकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपे 
नर - पुरुष, माणूस 


विभक्ति एकवचन अनेकवचन 
ह. आदा, नरो नरा 

दुतिया नरं नरे 

ततिया नरेन नरेहि, नरेभि 
चतुत्थी नराय, नरस्स नरानं 
पञ्चमी नरा, नरम्हा, नरस्मा नरेहि, नरेभि 
छ्टटी नरस्स नरानं 

सत्तमी नरे, नरम्हि, नरस्मिं नरेसु 
आलपन नर, नरा नरा 


३. अकारान्त नपुंसकलिंगी नामाची विभक्ति रूपे 


फल - फळ 
विभक्ति एकवचन अनेकवचन 
हक्रया फलं फला, फलानि 
दुतिया फलं फठे, फलानि 
आलपन फल फलानि 


ततिया ते सप्तमी विभक्तिची रूपे अकारान्त पुल्लिंगी नामासारखीच होतात. 


पाठ - ८ [३७] 


४. शब्द संग्रहः- 

अकारान्त नुपुंसकलिंगी नामे :- क्रियापदे :- 

नयन/लोचन - डोळा विवरति - उघडतो 
उदक/जल - पाणी नच्चति - नाचतो 
अरञ्ञ/वन - जंगल निक्‍्खिपति - ठेवतो 
पुप्फाकुसुम - फूल, पुष्प उठ्डहति - उठतो 
गेह/घर - घर फुसति - स्पर्श करतो 
आसन - आसन अनुसासति - शिकवतो 
पण्ण - पान ओवदति - सल्ला देतो, 
तिण - तृण, गवत उपदेश करत 
खीर -र्‍ दूध संहरति - जमा करतो 
नगर - नगर आसिञ्चति - शिंपडतो 
उय्यान - उद्यान, बाग अक्कोसति - रागवतो 

खेत्त - शेत भिन्दति - तोडतो, फोडतो 
भण्ड - सामान, भांडी पिवति/पिबति - पितो 

सील - शील द्वार - दार, दरवाजा 
दान - दान व्त्थ - वस्त्र, कपडे 
र्प - वस्तू 


सराव - ८ 


५. मराठीत भाषांतर करा 

१. उपासको पुप्फानिे आहरति | 

२. अरञ्ञे मिगा वसन्ति, रुक्‍्खेसु मक्कटा चरन्ति | 
३. गोणा तिणं खादन्ति | 

४. मनुस्सा नयनेहि पस्सन्ति | 

ष्‌ 

द्‌ 


. समणो विहारस्मिं आसने निसीदति | 
. रुक्खम्हा पण्णानि पतन्ति | 
७. वाणिजा गामम्हा खीरं नगरं हरन्ति | 
८. भूपालो कुमारेन सद्धिं उय्याने चरति | 


[३८] प्रारंभिक पाली 


९. कस्सको खेत्तम्हि कुद्ठाठेने आवाटे खणति | 


१० 


4 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१३. 
२०. 
२९. 
२२. 
२३. 
२४. 
रुणु; 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


. मातुलो पुत्तस्स भण्डानि ददाति | 
., उपासका समणानं दानं ददन्ति, सीलानि रक्‍खन्ति | 


दारका मित्तेहि सद्धिं उदकस्मिं कोळन्ति | 

कस्सका वाणिजेहि वत्थानि लभन्ति | 

कुमारो उय्यानम्हा मातुलस्स कुसुमानि आहरति | 
ब्राह्मणस्स अजा गोणेहि सह वने आहिण्डन्ति, तिणानि खादन्ति | 
सीहो वनस्मिं रुक्खमूळे निसीदति | 

रजका उदकेन आसनानि धोवन्ति | 

अमच्वो दूतेन सदि रथेन अरञ्ञं पविसति | 
याचकस्स पुत्तो उदकेन पण्णानि धोवति | 

वाणिजा भण्डानि नगरम्हा गामं आहरन्ति | 
तथागतस्स सावका असपुरिसानं पुत्ते अनुसासन्ति | 
उपासका उदकेन पुप्फानि आसिञ्चन्ति | 

कुमारो पत्तं भिन्दति, मातुठो अक्कोसति | 

लुहकस्स पुत्तो मिगस्स कायं हत्थेन फुसति | 

गोणो खेत्ते पासाणम्हा उट्टहति | 

रजकस्स पुत्तो साटके मञ्वस्मिं निकक्‍्खिपति | 
सुगतस्स सावको विहारस्स द्वारं विवरति | 

वेज्जस्स दारका गेहे नच्वन्ति | 

पण्डितो असप्पुरिसं ओवदति | 

चोरो आचरियस्स सकटं पब्बतस्मिं पजहति | 


. पालीत भाषांतर करा 
. मुले कुत्र्याबरोबर पाण्यात खेळतात. 
. दुराचारी पुरुष झाडावरून पाने तोडतो. 


. राजे मंत्र्यांबरोबर रथांनी उद्यानाकडे जातात. 

. व्यापारी सामानासोबत शहरातून निघतात. 

. सत्पुरुष श्रमणांना दान देतात. 

. बुद्धांचे श्रावक उपासकांसोबत उद्यानात जमतात.* 


. चोर जंगलातील झाडावरून उतरतो. 


पाठ - ८ [३९] 


८. दुष्ट माणसे झाडावरील माकडांना दगडांनी मारतात. 


९. वैद्याचा घोडा बैलळाबरोबर रस्त्यावर गवत खातो. 


१०. 
११. 
१ 
१३. 
१४. 
र. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१९. 
र्र. 
२३. 
२ 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
र्र्‌. 
३०. 


कोल्हे जंगलांमधे राहतात, कुत्रे गावांमधे राहतात. 

ब्राम्हण विद्ठानाच्या घरी आसनांवर बसतात. 

नाविक घराची दारे उघडतो. 

मच्छीमारांची मुठे मित्रांसह बागेत नाचतात. 

व्यापारी टोपल्यांमध्ये मासे ठेवतो. 

जगाला सूर्यापासून प्रकाश मिळतो. 

नाविक आसनांवरून उठतात. 

वैद्याचा मित्र पायाने कुत्र्याच्या अंगाला स्पर्श करतो. 

बुद्ध शिष्यांना विहारात सूचना देतात.* 

मुळे उद्यानातून फुळे गोळा करतात, उपासक पाण्याने शिंपडतात. 
पोपट नाविकाच्या घरातून आकाशात उडतो. 

चोर करवतीने झाड कापतो, शेतकरी ओरडतो. 

विद्ठान मनुष्य व्यापार्‍याला सूचना देतो, व्यापारी विद्ठानावर प्रसन्न होतो. 
राजाचा दूत नाविकाबरोबर समुद्रातून बाहेर येतो. 


. व्यापारी नगरातून शेतकर्‍यांसाठी कपडे आणतात. 


देव सत्पुरुषांना रक्षितात, सत्पुरुष शीलांचे रक्षण करतात. 
सूर्याच्या प्रकाशाने माणसे डोळ्यांनी वस्तू पाहतात. 
झाडांवरून पाने रस्त्यावर पडतात. 

उपासक पुष्पासनांवर फुले ठेवतात. 

बकरे शेतातील खड्यांतून पाणी पितात. 

सिंह झाडाखालील खडकावरून उठतात. 


पाठ - ९ 
क्रियापदः- 


१. पूर्वकालिक अव्यय रूपेः- 

क्रियापदाच्या मूळ धातूला किंवा विकरण चिन्ह लावून तयार झालेल्या त्याच्या 
धातुसाधित रूपाला 'त्वा' हा प्रत्यय लावून क्रियापदाचे पूर्वकाठिक अव्यय रूप तयार 
होते. कधीकधी 'इ' हा स्वर 'त्वा' प्रत्ययापूर्वी जोडलेला असतो. 

मागे पुढे प्रत्यय नसलेल्या क्रियापदाच्या मूळ रूपाला “धातू' म्हणतात. धातूच्या 
शेवटी प्रत्यय जोडून धातुसाधित रूप तयार होते. 


उदा. पच्‌ हा धातू - पच हे धातुसाधित रूप, 
खादू हा धातू - खाद हे धातुसाधित रूप, 
भुज्‌ हा धातू - भुञ्ज हे धातुसाधित रूप, 
गम्‌ हा धातू - गच्छ हे धातुसाधित रूप 


“त्वा हा प्रत्यय लावून क्रियापदाचे पूर्वकालिक अव्यय रूप तयार होते. 


पच्‌॒*इ- त्वा २ पचित्वा - शिजवून (शिजवल्यानंतर) 
खाद्‌*इ- त्वा २ खादित्वा - खाऊन (खाल्ल्यानंतर) 
गम्‌त्वा न गन्त्वा - जाऊन (गेल्यानंतर) 
हन्‌->त्वा ऱऱ्हन्त्वा - मारून (मारल्यानंतर) 


क्रियापदाच्या मूळ धातूला कधीकधी “आ? “अव? हा उपसर्ग आणि “य? हा प्रत्यय 
लागतो. 


आ५*-गम्‌"-य २: आगम्म (एकरूपता) - येऊन (आल्यानंतर) 
आ--दा-य > आदाय - घेऊन (घेतल्यानंतर) 
आ--सुहू- य >: आरय्ह (अदलाबदल) - चढून (वढल्यानंतर) 
अव -- रुहू - य २ ओरय्ह (अदलाबदल) - उतरून (उतरल्यानंतर) 
२. खालील विशेष रूपे लक्षात घ्यावीतः- 


भुञ्जति - भुज्जित्वा, भुत्वा 
आगच्छति - आगन्त्वा, आगम्म 
हनति - हनित्वा, हन्त्वा 


ददाति - ददित्वा, दत्वा 


पाठ - ९ [४१] 


नहायति - नहायित्वा, नहात्वा 
तिट्टति - ठत्वा 
निक्‍्खमति - निक्‍्खमित्वा, निक्खम्म 
पजहति - पजहित्वा, पहाय 
पस्सति - पस्सित्वा(परंतु पस्सित्वा ऐवजी दूश या धातू 
पासून तयार झालेले 'दिस्वा' हे रूप सामान्यत: वापरले जाते.) 
उट्टहति - उट्डहित्वा, उद्डाय 


३. वाक्‍य प्रयोगाची उदाहरणेः- 
१. कस्सको खेत्तम्हा आगन्त्वा भत्तं भुञ्जति | 
शेतकरी शेतातून येऊन भात खातो. 
२. वानरा रूक्खं आरुय्ह फलानि खादन्ति | 
वानरे झाडावर (दु. विभ.) चढून फळे खातात. 
३. दारको भत्तं यावित्वा रोदति | 
मुलगा भात मागून रडतो. 
४. समणो बुद्ध पस्सित्वा वन्दति | 
श्रमण बुद्धांना पाहून वंदन करतो.* 


सराव - ९ 


. मराठीत भाषांतर करा 

. उपासको विहारं गन्त्वा समणानं दानं ददाति | 

. सावको आसनम्हि निसीदित्वा पादे धोवति | 

. दारका पुप्फानि संहरित्वा मातुलस्स दत्वा हसन्ति| 

. याचका उय्यानम्हा आगम्म कस्सकस्मा ओदनं याचन्ति | 
. लुद्यको हत्येन सरे आदाय अरञ्ञं पविसति | 

. कुमारा कुक्कुरेन सळ्धिं कोठित्वा समुह्दं गन्त्वा नहायन्ति | 
. वाणिजो पासाणस्मि ठत्वा कुह्वाळेन सप्पं पहरति | 

. सप्पुरिसो याचकस्स पुत्ते पक्‍्कोसित्वा वत्थानि ददाति | 
९. दारको आवाटम्हि पतित्वा रोदति | 

१०. भूपालो पासादम्हा निक्खमित्वा अमच्चेन सद्धिं भासति | 
११. सुनखो उदकं पिवित्वा गेहम्हा निक्खम्म मग्गे सयति | 


७ ७ -ला. .- «> /५७ -७ ८ & 


[४२] प्रारंभिक पाली 


यी 
१३. 


शड 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
श्र 
२०. 
आर. 
२२. 
२३. 
२. 
री 
२६. 
२७. 
देळ, 
ही 
३०. 
. पालीत भाषांतर करा 

. शेतकरी घरातून निघून शेतात प्रवेश करतो. 

. बुद्ध धम्मप्रवचन देऊन विहारात प्रवेश करतात. 

. राजा बुद्धांवर प्रसन्न होऊन राजवाडा त्यागून विहाराकडे जातो.* 
. मुलगा जिन्यावरून उतरून हसतो. 

. सापाला दगडाने मारून मुलगा घरात पळतो. 

. मनुष्य जंगलात जाऊन झाड चढून फळे खातो. 

. पाण्यात कपडे धुवून धोबी ते घरी आणतो. 

. सिंह बकरा मारून खडकावर बसून खातो. 


र 
१० 


समणा भूपालस्स उय्याने सन्निपतित्वा धम्मं भासन्ति | 

पुत्तो नहात्वा भत्तं भुत्वा मज्वं आरुय्ह सयाति | 

. वाणिजा दीपम्हा नगरं आगम्म आचरियस्स गेहे वसन्ति | 
रजको वत्थानि धोवित्वा पुत्त॑ पक्कोसति | 

वानरा रुक्खेहि ओरुय्ह उय्याने आहिण्डन्ति | 

मिगा वनम्हि आहिण्डित्वा पण्णानि खादन्ति | 

कुमारो नयनानि धोवित्वा सुरियं पस्सति | 

नाविकस्स मित्ता नगरस्मा भण्डानि आदाय गामं आगच्छन्ति | 
दारको खीरं पिवित्वा गेहम्हा निक्खम्म हसति | 

सप्पुरिसा दानानि दत्वा सीलानि रक्खित्वा सग्गं गच्छन्ति | 
सूकरो उदकम्हा उत्तरित्वा आवाटं ओरुय्ह सयति | 

तापसो तथागतस्स सावकं दिस्वा वन्दित्वा पव्हं पुच्छति | 
असप्पुरिसो याचकस्स पत्तं भिन्दित्वा अक्कोसित्वा गेहं गच्छति | 
सकुणा गामे रुक्‍्खेहि उप्पतित्वा अरञ्ञं ओतरन्ति | 

पण्डितो आसनम्हा उठ्ठहित्वा तापसेन सद्धि भासति | 

दारको गेहा निक्‍्खम्म मातुलं पक्कोसित्वा गेहं पविसति | 
देवा सप्पुरिसेसु पसीदित्वा ते रक्‍खन्ति | 

कुमारस्स सहायका पासादं आरुय्ह आसनेसु निसीदन्ति | 
गोणा खेत्तम्हि आहिण्डित्वा तिणं खादित्वा सयन्ति | 


वैद्य व्यापार्‍यांच्या वस्तू पाहून नगरातून निघतो. 
. घर फोडून चोर जंगलाकडे पळतात. 


९०१८ 
१२. 
९३. 
१४. 
१७. 
९६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२९. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


२८. 
९. 
३०. 


पाठ ९ [४३] 


शेतात हिंडून डुक्कर खड्यात पडते. 

मच्छीमार शेतकऱ्यांसाठी समुद्रातून मासे आणतो. 
शिक्षक नगराहून वस्तू घेऊन घरी येतो. 

शिकारी डोंगरावर उभा राहून बाणांनी पक्ष्यांना मारतो. 
बैल बागेत गवत खाऊन रस्त्यावर झोपतात. 

राजा रथातून उतरून शेतकऱ्यांबरोबर बोलतो. 

मनुष्य घर त्यागून विहारात प्रवेश करतो. 

मच्छीमार व्यापार्‍यांना मासे देवून लाभ मिळवितात. 
उपासक श्रमणास प्रश्‍न विचारून आसनावर बसतो. 
बुद्धांचे शिष्य दुष्ट पुरुषांना पाहून अनुशासित करतात.* 
ब्राम्हण मुलास रागावून मारतो. 

देवता बुद्धांना प्रश्‍न विचारून आनंदीत होतात.* 

कुत्रा शिक्षकाच्या पायास चावून घराकडे पळतो. 
माकड बकर्‍यासोबत रस्त्यावर खेळून झाडावर चढते. 
तपस्वी वनातून येऊन सत्पुरुषाकडून वस्त्र मिळवितो. 
पाणी पिऊन मुलगा पात्र फोडतो. 

शेतकऱ्यांच्या मुलांना उपदेश देवून, आसनांवरून उठून श्रमण विहाराकडे 
जातात. 

नाविक समुद्र ओलांडून बेटावर जातो. 

मुलगा मामांना बोलावून घरात नाचतो. 

शेतकरी कपडे धुवून, आघोळ करून पाण्याबाहेर येतो. 


पाठ - १० 


१. क्रियापदः- 


निमित्तार्थक अव्यय रूपेः- 
“तुं ' हा प्रत्यय क्रियापदाच्या मूळ धातूस किवा धातुसाधित रूपास (कधी कधी 'इ' 
स्वरासह) लावून क्रियापदाचे निमित्तार्थक अव्यय रूप बनते. 


पच्‌*-इ-तुं २ पपचितुं - शिजवण्यासाठी 
खाद्‌॒- इ: तुं * खादितुं - खाण्यासाठी 

गम्‌ तुं ऱ्गन्तुं - जाण्यासाठी 

दा- तुं ऱ्ऱ्दातुं - देण्यासाठी 

ठा तुं >* ठो - उभे राहण्यासाठी 
पा-- तुं - पातुं/ पिवितु - पिण्यासाठी 


२. वाकय प्रयोगाची उदाहरणेः- 
१. कस्सको खेत्तं कसितुं इच्छति | 

शेतकरी शेत नांगरण्याची इच्छा करतो. 
२. दारको फलानि खादितुं रुक्खं आरुहति | 

मुलगा फळे खाण्यासाठी झाडावर चढतो. 
३. मनुस्सा समणेहि पज्हे पुच्छितुं विहारं गच्छन्ति | 

माणसे श्रमणांना प्रश्‍न विचारण्यासाठी विहाराकडे जातात. 
४. कुमारा कोळितुं मित्तेहि सह समुददं गच्छन्ति | 

मुळे खेळण्यासाठी मित्रांसह समुद्राकडे जातात. 

सराव - १० 


. मराठीत भाषांतर करा 

. कुमारा वनम्हि मित्तेहि सह कोळित्वा भत्तं भुज्जितुं गेहं धावन्ति | 
. मिगा तिणं खादित्वा उदकं पातुं पब्बतम्हा उय्यानं आगच्छन्ति | 
. वाणिजस्स पुत्तो भण्डानि आहरितुं रथेन नगरं गच्छति | 

. याचको मातुलस्स कुद्ठाठेन आवाटं खणितुं इच्छति | 

. अमच्वा भूपालं पस्सितु पासादम्हि सन्निपतन्ति | 


“८ ७ /५७ ९) ७०७ /५७ 


पाठ - १० 


. गोणा उय्याने आहिणि्डित्वा कस्सकस्स खेत्तं आगच्छन्ति | 
. उपासका समणानं दानं दातुं विहारं पविसन्ति | 

. रथेन नगरं गन्तु पुरिसो गेहस्मा निक्खमति | 

. ब्राह्मणो वेज्जेन सदि नहायितुं उदक ओतरति | 


१०. चोरो अमच्चस्स गेहं पविसितुं उय्याने आहिण्डति | 
११. सीहो पब्बतम्हि सवित्वा उठ्डाय मिगं हन्तु ओरुहति | 


२: 
१३. 


उदकं ओतरित्वा वत्थानि धोवितुं रजको पुत्तं पककोसति | 
तथागतं पस्सित्वा वन्दितु उपासको विहारं पविसति | 


१४. खेत्तं कसितुं कस्सको कुहवालं आदाय गेहा निक्खमति | 


१५. 
१६. 


सरेहि मिगे विज्झितुं लुहका सुनखेहि सह अरञ्ञं पविसन्ति | 
नरा गामम्हा निक्खमित्वा नगरे वसितुं इच्छन्ति | 


१७. सकुणे पस्सितुं अमच्चा कुमारेहि सह पब्बतं आरुहन्ति | 


१८ 
शट. 
२०. 
2९. 
२२. 
२३. 
२४ 


. पब्बतस्मा रुक्खं आकहितुं वाणिजेन सह कस्सको गच्छति | 
फलानि खादितुं मक्‍्कटा रुक्खेसु चरन्ति | 

पण्डितो सुगतस्स सावकेहि सदि भासितुं इच्छति | 

समुहदं तरित्वा दीपं गन्त्वा वत्थयानि आहरितुं वाणिजा इच्छन्ति | 
पुप्फानि संहरित्वा उदकेन आसिज्चितुं उपासको कुमारे ओवदति | 
अजस्स कायं हत्येहि फुसितुं दारको इच्छति | 

. ब्राह्मणस्स गेहे आसनेसु निसीदितुं रजकस्स पुत्ता इच्छन्ति | 


२५. पातुं उदक यावित्वा दारको रोदति | 


ठ्. 


पालीत भाषांतर करा 


. बकरे पाने खावून पाणी पिण्यासाठी बागेत हिंडतात. 


बकरे पाने खाण्यासाठी आणि पाणी पिण्यासाठी बागेत हिंडतात. 


. दुष्ट माणूस कुत्र्यास पायाने मारण्याची इच्छा करतो. 

. मित्र कुत्र्यांबगोबर खेळण्यासाठी बागेत जातात. 

. उपासक घरी येऊन मुलांना सूचना देण्याची इच्छा करतो. 

. देव विहारास जाऊन बुद्धांबरोबर बोलू इच्छितो.* 

. सद्गुणी माणूस शील सांभाळून दान देण्यासाठी इच्छा करतो. 
. डुकरे जंगलात प्रवेश करण्यासाठी गावातून धावतात. 

. शेतकरी शेतात खड्डे खणण्यासाठी वाण्याकडून कुदळ मागतो. 


[४५] 


[४६] प्रारंभिक पाली 


९. बुद्धांना वंदन करण्यासाठी उपासक विहारात एकत्र जमतात.* 


१०. 


९. 


र: 
१३. 
श्हॅ. 
१९. 
१९६. 
९9, 
2८ 
१९, 
२०. 
२९. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 


मामा कोळ्यास बोलवण्यासाठी घरातून बाहेर येतो. 

शेतकरी बैल मिळवण्याची इच्छा करतात, वाणी घोडे मिळवण्याची इच्छा 
करतात. 

राजा प्रासाद सोडण्याची इच्छा करतो. 

माणसे टोपल्या घेऊन मुलांसाठी फळे गोळा करण्यासाठी वनाकडे जातात. 
शेतकरी बैलांसाठी गवत कापण्यासाठी वनात हिंडतात. 

माणसे मुलांसह शहरातील घरांत राहण्याची इच्छा करतात. 

खडकावर उभे राहून, मुलगा झाडांवरील फुले पाहतो. 

आचार्याकडून वस्त्र प्राप्त करून वैद्य आनंदित होतो. 

शिकारी जंगलातून बकरा ओढण्यासाठी मित्राला बोलवितो. 

नाविक व्यापार्‍यांना समुद्र ओलांडण्यासाठी बोलवितो. 

आसनावरून उठून सत्पुरुष श्रमणासोबत बोलण्याची इच्छा करतो 

मुठे पाण्यात उतरून आंघोळ करण्याची इच्छा करतात. 

जंगलात जावून हरणे वेधण्यासाठी मंत्री घोड्यावर स्वार होतो. 

कुमार मामाच्या मित्रांसाठी भात शिजवण्याची इच्छा करतो. 

कोल्हे शेतकर्‍यांच्या शेतात शिरण्याकरिता जंगलातून निघतात. 
सूर्यप्रकाशाद्वारे माणसे डोळ्यांनी वस्तू पाहण्याची इच्छा करतात. 


पाठ - ११ 


१. शब्द संग्रहः- 
अकारान्त नपुंसकलिंगी नामेः- क्रियापदेः- 
आपण - दुकान, बाजार परियेसति  - शोधतो 
पुञ्ञ - पुण्य आरभति  - सुरूवात करतो 
पाप - पाप, दुष्कृत्य उस्सहति  - प्रयत्न करतो 
कम्म - कर्म, कृत्य उपसड्टरमति - जवळ जातो 
कुसठल - कुशल, चांगले अधिगच्छति - समजतो, प्राप्त करतो, 
अकुसल - वाईट मिळवितो 
धन - धन, संपत्ती गायति - गातो 
धञ्ञ - धान्य आमसति - थोपटतो, स्पर्श करतो 
बीज - बी, बियाणे भायति - भितो, घाबरतो 
द्स्स - कपडा चवति - मरतो 
चीवर - चीवर उप्पज्जति - जन्मतो, उत्पन्न होतो 
मूल - धन खिपति - फेकतो 
रुक्‍्खमूल - वृक्षमूळ, झाडाखाली | वपति - पेरतो 
तुण्ड - चोच आकर्ठतिे  - आशा करतो 
वेतन - पगार सिव्बति - (कपडा इ.) शिवतो 
पदुम - कमळ 
गीत - गीत, गाणे 
सुवण्ण/हिरञ्ञ - सोने 
सच्च - सत्य 
पानीय - पिण्याचे पाणी 
चित्त - चित्त, मन 


२. वर्तमान काळवाचक धातुविशेषण रूपः- 


क्रियापदास 'न्त'/ 'मान' हे प्रत्यय लावून क्रियापदाचे वर्तमान काळवाचक 
धातुविशेषण रूप होते. असे रूप हे नामाच्या विशेषणासारखे काम करते आणि 


त्याचे ठिंग, वचन व विभक्ति प्रत्यय हे नामाच्या ठिंग, वचन आणि विभक्ति 
प्रत्ययांप्रमाणे असतात. पुल्लिंग व नपुंसकलिंगामध्ये त्यांची विभक्ति रूपे अकारान्ती 


नामांप्रमाणे तयार होतात. 


[४८] प्रारंभिक पाली 


(या पाठापर्यन्त स्त्रीलिंगी नामांचा परिचय आलेला नाही, वर्तमान काळवाचक 
धातुविशेषणाची स्त्रीलिंगी रूपे पाठ २१ मध्ये सांगितली जातील.) 


पच -- न्त/ मान २ पचन्त/ पचमान - शिजवत असलेला/शिजवणारा 
गच्छ -“- न्त/ मान २ गच्छन्त/ गच्छमान - जात असलेला/जाणारा 

भुञ्ज -- न्त/ मान > भुञ्जन्त/ भुञ्जमान - खात असलेला/खाणारा 

तिठ्ठ “ न्त/ मान २ तिइन्त/ तिठ्रमाना  - उभे असलेला 

विहर -- न्त/ मान २ विहरन्त/ विहरमान - राहत असलेला/राहणारा 


३. वाक्य प्रयोगाची उदाहरणे:- 


एकवचन 

१. भत्तं पचन्तो/पचमानो पुरिसो हसति | (पठमा) 
भात शिजवत असलेला माणूस हसतो. 

२. वेज्जो भत्तं पचन्तं/पचमानं पुरिसं पक्कोसति | (दुतिया) 
भात शिजवित असलेल्या माणसाला वैद्य बोलावतो. 

३. वेज्जो भत्तं पचन्तेन/पचमानेन पुरिसेन सह भासति |(ततिया) 
भात शिजवणार्‍या माणसासोबत वैद्य बोलतो. 


अनेकवचन 
१. भत्तं पचन्ता/पचमाना पुरिसा हसन्ति | (पठमा) 
भात शिजवत असलेली माणसे हसतात. 
२. वेज्जो भत्तं पचन्ते/पचमाने पुरिसे पक्कोसति | (दुतिया) 
भात शिजवित असलेल्या माणसांना वैद्य बोलावतात. 
३. वेज्जो भत्तं पचन्तेहि/पचमानेहि पुरिसेहि सह भासति|(ततिया) 
भात शिजवणार्‍या माणसांसोबत वैद्य बोलतो. 
वरील प्रमाणे, वर्तमान काळवाचक धातुविशेषण रूप नेहमी आपल्या विशेषणाच्य 
विभक्तीतच असते. 


सराव - ११ 


४. मराठीत भाषांतर करा 
१. पानीयं याचित्वा रोदन्तो दारको मञ्चम्हा पतति | 
२. वत्यानि लभितु इच्छन्तो वाणिजो आपणं गच्छति | 


पाठ - ११ [४९] 


३. उपासको पदुमानि आदाय विहारं गच्छमानो बुद्ध दिस्वा पसीदति | 

४. सकुणो तुण्डेन फलं हरन्तो रुकखस्मा उप्पतति | 

५. चीवरं परियेसन्तस्स समणस्स आचरियो चीवरं ददाति | 

६. अरञ्ञे आहिण्डन्तो ठुद्यको धावन्तं मिगं पस्सित्वा सरेन विज्झति | 

७. उय्याने आहिण्डमानम्हा कुमारम्हा ब्राह्मणो पदुमानि याचति | 

८. रथेन गच्छमानेहि अमच्चेहि सह आचरियो हसति | 

९. दानं ददमाना सीलानि रक्‍खमाना मनुस्सा सग्गे उप्पजन्ति | 

१०. धञ्ञं आकड्ठून्तस्स पुरिसस्स धनं दातुं वाणिजो इच्छति | 

११. गोणे हनन्ता रुक्खे छिन्दता असप्पुरिसा धनं संहरितुं उस्सहन्ति | 
१२. विहारं उपसड्डमानो बुद्धो धम्मं भासमाने सावके पस्सति | 

१३. रुक्खमूळे निसीदित्वा गीतानि गायन्ता कुमारा नच्वितु आरभन्ति | 
१४. सुवण्णं लभितुं उस्सहन्ता मनुस्सा पब्बतस्मि आवाटे खणन्ति | 

१५. उदकं पातुं इच्छन्तो सीहो उदकं परियेसमानो वनम्हि चरति | 

१६. वेतनं लभितु आकड्ठमानो नरो रजकाय दुस्सानि धोवति | 

१७. समणेहि भासन्ता उपासका सच्चं अधिगन्तुं उस्सहन्ति | 

१८. मग्गे सयन्तं सुनखं उदकेन सिज्चित्वा दारको हसति | 

१९. सीलं रक्‍खन्ता सप्पुरिसा मनुस्सठोका चवित्वा देवळोके उप्पज्जन्ति | 
२०. धनं संहरितु उस्सहन्तो वाणिजो समुद्दं तरित्वा दीपं गन्तुं आरभति | 
२१. गोणे परियेसमानो वने आहिण्डन्तो कस्सको सीहं दिस्वा भायति | 
२२. रुक्खेसु निसीदित्वा फलानि भुञ्जमाना कुमारा गीतं गायन्ति | 

२३. चित्तं पसीदित्वा धम्मं अधिगन्तुं उस्सहन्ता नरा सग्गे उप्पज्जन्ति | 
२४. तुण्डेन पिटकम्हा मच्छं आकड्डितुं इच्छन्तो काको सुनखम्हा भायति | 
२५. खेत्तं कसित्वा बीजानि वपन्तो कस्सको धञ्ञं लभिन्तुं आकरठ्वति | 
२६. सुरियस्स आलोकेन लोचनेहि रूपानि पस्सन्ता मनुस्सा लोके जीवन्ति | 
२७. रुक्खमूले निसीदित्वा चीवरं सिब्बन्तेन समणेन सदि उपासको भासति | 
२८. रुक्खमूठे सयन्तस्स याचकस्स काये पण्णानि पतन्ति | 

२९. वाणिजस्स मूलं दत्वा अस्से लभितुं अमच्चो उस्सहति | 

३०. खौरं पिवित्वा हसमानो दारको पत्तं मञज्वस्मि खिपति | 

५. पालीत भाषांतर करा 

१. कपडे धुवत असणारा मनुष्य रस्त्यावर जात असणार्‍या मुलासोबत बोलतो. 


[५०] प्रारंभिक पाली 


»॥. /»८ ७. /५७ ९) 


> 

१० 
११ 
१२ 
१२ 
श्ठ 
श्ष 


१६ 
१७ 


श्ट 
१९ 
२० 
२९ 
२२ 


२३ 


२. 
र. 


. ब्राम्हण पाणी पिण्यासाठी जंगलातून येत असणार्‍या हरणाला पाहतो. 

. बागेत बकरे झाडावरून पडत असणारी पाने खातात. 

. दुष्ट माणसे हरणे मारत असलेठे शिकारी पाहण्यासाठी इच्छितात. 

. शेतकरी शेतात बिया खात असणार्‍या पक्ष्यांना पाहतो. 

. शहरात प्रवेश करत असणारे श्रमण विहारात राहत असणार्‍या बुद्धांना वंदन 


करण्यासाठी इच्छितात." 


. जिन्यावर उभा असलेला मुलगा झाडावर बसलेली माकडे पाहतो. 
. मुले पाण्यात फिरत असणाऱ्या माशांना भात देतात. 


समुद्र ओलांडण्याची इच्छा करत असणारा नाविक राजाकडून पैसे मागतो. 

. माणसे डोळ्यांनी समुद्रावर पडत असलेल्या चंद्राच्या प्रकाशाला पाहतात. 

. उपासक विहारात राहत असलेल्या श्रमणांना चीवर देण्यासाठी प्रयत्न करतात. 

. पुण्याची इच्छा करत असणारे सत्पुरुष श्रमणांना दान देतात, शीळ पाळतात. 

. माणूस जंगलात झाडांवरून पडत असणार्‍या पानांवर चालतो. 

. मामा फुळे शोधत असलेल्या मुलासाठी कमळ देतो. 

. भिकाऱ्यास थोडेसे धान्य देऊन मच्छिमार घरात प्रवेश करतो. 

. मंत्री शेत नांगरत असलेल्या शेतकर्‍यांना बियाणे देतो. 

. कुत्रा (त्याच्या) शरीरास स्पर्श करत असणार्‍या माणसाच्या हाताला चावण्याचा 

प्रयत्न करतो. 

. बुद्धांचे शिष्य रस्त्यावर रडत असलेल्या मुलाला विचारतात." 

. मामाचा मित्र झाडाखाली बसून गाणी गाणाऱ्या मुलांना बोलावतो. 

. सत्पुरुष घरांकडे येत असणाऱ्या श्रमणांना भात देतात. 

. स्वर्गात जन्म घेण्याची इच्छा करत असणारे सज्जन लोक शील पाळतात. 

. गावाकडे येत असलेल्या कोल्ह्याला पाहून शेतकरी त्याला दगडाने मारण्यासाठी 
प्रयत्न करतो. 

. सत्य बोलत असणारे उपासक धर्म समजण्याचा प्रयत्न करतात. 

पाण्याने पात्र धुवून, तपस्वी पिण्याचे पाणी शोधतो. 

शील पालन करणारे विद्ठान सत्य प्राप्त करण्यासाठी सुरूवात करतात. 


पाठ - १२ 


१. क्रियापदाची रूपेः- 


वर्तमानकाळ कर्तरी प्रयोग 
आतापर्यंत वर्तमानकाळ कर्तरी प्रयोग, तृतिय पुरुषी एकवचन व अनेकवचन यांचा 
परिचय करून देण्यात आला. या पाठामध्ये क्रियापदाची सर्व रूपे देत आहोत. 


हाड (ग रवलसा तम सावला पचति * तो शिजवतो । (ते) प्चन्ति * ते शिजवतात 
(त्व) पचसि * तू शिजवतोस | (तुम्हे) पचथ तुम्ही शिजवता 
(अहं) पचामि च मी शिजवतो | (मयं) पचाम च आम्ही शिजवतो 


२. वाक्‍य प्रयोग 
एकवचन 

१. सो भत्तं पचति > तो भात शिजवतो 

२. त्वं भत्तं प चसि २ तू भात शिजवतोस/शिजवतेस 


3. अहं भत्तं पचामि २ मी भात शिजवतो/शिजवते 


अनेकवचन 
१. ते भत्तं पचन्ति --्‌ ते भात शिजवतात 
२. तुम्हे भत्त पचथ  £ तुम्ही भात शिजवता 
३. मयं भत्तं पचाम २ आम्ही भात शिजवतो 
सराव - १२ 
३. मराठीत भाषांतर करा 
१. त्व॑ मित्तेहि सळिं रथेन आपणम्हा भण्डानि आहरसि | 


. अहं उदकम्हा पदुमानि आहरित्वा वाणिजस्स ददामि | 

. तुम्हे समणानं दातुं चीवरानि परियेसथ | 

. मयं सग्गे उप्पज्जितुं आकड्ममाना सीलानि रक्‍खाम | 

. ते धम्मं अधिगन्तुं उस्सहन्तानं समणानं दानं ददन्ति | 

. सो अरञ्ञम्हि उप्पतन्ते सकुणे पस्सितुं पब्बतं आरुहति | 


»॥. /»८ ७ /५७ ९) 


[५२] प्रारंभिक पाली 


७. मयं सुगतस्स सावके वन्दितुं विहारस्मि सन्निपताम | 

८. आगच्छन्तं तापसं दिस्वा सो भत्तं आहरितुं गेहं पविसति | 

९. अहं उदकं ओरुय्ह ब्राह्मणस्स दुस्सानि धोवामि | 

१०. त्वं गेहस्स दारं विवरित्वा पानीयं पत्तम्हा आदाय पिवसि | 

११. अहं हिरञ्ञं परियेसन्तो दीपम्हि आवाटे खणामि | 

१२. फलानि खादन्ता तुम्हे रक्खेहि ओरुहथ | 

१३. पासाणस्मि ठत्वा त्व॑ चन्दं पस्सितुं उस्सहसि | 

१४. मयं मनुस्स लोकम्हा चवित्वा सग्गे उप्पज्जितुं आकड्लाम | 

१५. तुम्हे अरञ्ञे वसन्ते मिगे सरेहि विज्झितुं इच्छथ | 

१६. मयं उय्याने चरन्ता सुनखेहि सद्धिं कीळन्ते दारके पस्साम | 

१७. त्वं रुक्खमूठे निसीदित्वा आचरियस्स दातुं वत्थं सिब्बसि | 

१८. मयं पुञ्ञं इच्छन्ता समणानं दानं ददाम | 

१९. तुम्हे सच्चं अधिगन्तु आरभथ | 

२०. त्व॑ गीतं गायन्तो रोदन्तं दारके रक्‍खसि | 

२१. मयं हसन्तेहि कुमारेहि सह उय्याने नच्चाम | 

२२. सो पानीयं पिवित्वा पत्त भिन्दित्वा मातुलम्हा भायति | 

२३. पासादं उपसड्रमन्तं समणं दिस्वा भूपालस्स वित्तं पसीदति | 

२४. मयं अरञ्ञं पविसित्वा अजानं पण्णानि संहराम | 

२५. खेत्तं रक्‍खन्तो सो आवाटे खणन्ते वराहे दिस्वा पासाणेहि पहरति | 

४. पालीत भाषांतर करा 

१. कुत्र्याच्या शरीराला स्पर्श करत असलेल्या मुलाला मी बोलावतो. 

२. विहारात जमलेल्या श्रमणांसह बोलत असणारे आम्ही, सत्य शिकण्याचा प्रयत्न 
करतो. 

. बागेत बसलेले तुम्ही, मित्रांसह फळे खाता. 

. तू आसनावर बसून दूध पितोस. 

. आम्ही वनात जाऊन, फिरत असलेली हरणे पाहण्यासाठी घरातून निघतो. 

. मी धर्म जाणण्याची इच्छा करतो. 

७. डोंगरावर उभे राहून, आम्ही समुद्रावर पडत असलेला चंद्राचा प्रकाश पाहतो. 

८. मी शेतकर्‍याची गाडी रस्त्यापासून खेचतो. 

९. तुम्ही आसनांवर बसता, मी घरून पिण्याचे पाणी आणतो. 


-॥. .-& 9» “८७ 


१०. 
१९. 
९२. 
१३. 
शह. 


१५. 
१६. 
१७. 
शट. 
१९. 
२०. 
२९. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 


ह. [५३] 


बिया खात असणाऱया पक्ष्यांना पाहत असलेले आम्ही शेतांमधे फिरतो. 
मी डुकरे मारत असलेल्या दुष्ट पुरुषाला सल्ला देतो. 

घराजवळ येत असलेल्या सापाला पाहून तू घाबरतोस. 

वनातून निघत असलेल्या माणसांना मी प्रश्‍न विचारतो. 

रडत असलेल्या मुलाला पाहून, आम्ही रस्त्यावरून जात असलेल्या वैद्यास 
बोलावतो. 

शीलांचे रक्षण करणारा, श्रमणांना दान देणारा मी मुलांसह घरी राहतो. 
पापकर्माना (करण्यासाठी) घाबरत असणारे सत्पुरुष स्वर्गात जन्म घेतात. 
लाभ मिळविण्याची इच्छा करत असणारे आम्ही, शहरातून वस्तू आणतो. 
झाडाखाली उभे राहून आम्ही फुले पाण्याने शिंपडतो. 

मी पाण्याने पात्रे धुवून वैद्याला देतो. 

सत्याला शोधात असणारा मी, घर सोडून विहारात प्रवेश करतो. 
श्रमणांना पाहण्याची इच्छा करत असणारे, तुम्ही बागेत जमा होता. 

मी कावळ्याच्या चोचीतून पडत असलेले फळ पाहतो. 

तू समुद्र ओलांडून बेटावरून घोडा आणतोस. 

मी बाजारातून दिवा आणण्यासाठी घरातून निघतो. 

मी टोपली घेऊन धान्य जमविण्यासाठी शेताकडे जातो. 


पाठ - १२३ 


१. क्रियापदाची रूपेः- 


वर्तमानकाळ कर्तरी प्रयोग (भाग - दुसरा) 
ज्या क्रियापदाच्या शेवटी 'ए' असतो ती क्रियापदे आतापर्यंत पाहिलेल्या क्रियापदांपेक्षा 
थोडे वेगळे रूप घेतात. त्यांची दोन धातुसाधित रूपे असू शकतात; एक शेवटी 
“ए'कार असलेले तर दुसरे 'अय' हा प्रत्यय असलेले. 
जसे 'चोरेति' आणि 'चोरयति'. 

धातुसाधित - चोरे - चोरणे 


की हली ला अनेकवचन 
पठम पु. (सो) चोरेति (ते) चोरेन्ति 
मज्झिम पु. (त्व) चोरेसि (तुम्हे) चोरेथ 
उत्तम पु. (अहं) चोरेमि (मयं) चोरेम 
धातुसाधित - चोरय - चोरणे 
एकवचन अनेकवचन 
ह काड पु. (सो) चोरयति (ते) चोरयन्ति 
मज्झिम पु. (त्वं) चोरयसि (तुम्हे) चोरयथ 
उत्तम पु. (अहं) चोरयामि (मयं) चोरयाम 
२. वरील प्रमाणे चालणारी काही क्रियापदे येथे दिली आहेत. 
देसेति - उपदेश करतो मन्तेति - चर्चितो, चर्चा करतो, 
चिन्तेति - चिंतितो, विचार करतो । आमन्तेति - (उद्देशून) बोलतो, संबोधतो 
पूजेति - पूजतो, अर्पितो, निमन्तेति - निमंत्रण देतो 
आदर करतो ओलोकेति  - (व्या कडे) बघतो 
पूरेते - भरतो जाठलेति - पेटवतो, जाळतो 
पीळेति - दमन करतो, त्रास देतो | छादेति - आच्छादितो, लपवतो, 
कथेति - सांगतो झाकतो 
उड्डेति - उडतो मारेति - मारतो 
उदेति - (सूर्य किंवा चंद्र) उगवतो | नेति - नेतो, घेऊन जातो 


रोपेति - रोपण करतो परिवज्जेति  - परिवर्जित करतो, टाळतो 


पाठ - १३ [५५] 


आनेति - आणतो ओभासेति  - प्रकाशित करतो 
ठपेति - ठेवतो देति (ददाति) - देतो 
पातेति - पाडतो मंत्रणा करतो 
पालेति - राज्य करतो, 
प्रशासतो, पाठन करतो 


३. टीप: वरील क्रियापदांची पूर्वकाठिक आणि निमित्तार्थक रूपे तयार करताना 
शेवटचा “ए' तसाच राहतो. 


पूर्वकालिक रूपे - देसेत्वा, चिन्तेत्वा, पूजेत्वा, पूरेत्वा इ. निमित्तार्थक रूपे - 
देसेतुं, चिन्तेतुं, पूजेतुं, पूरेतुं इत्यादी . 


४. ज्या क्रियापदांचा शेवट “ना? किंवा “णा? ने होतो त्यांची रूपे खालील प्रमाणे 
होतात. 


धातुसाधित - किणा - विकत घेणे 


एकवचन अनेकवचन 
हाण टाक ठसका पु. (सो) किणाति (ते) किणन्ति 
मज्झिम पु. | (त्वं) किणासि (तुम्हे) किणाथ 
उत्तम पु. (अहं) किणामि (मयं) किणाम 
५. वरील प्रमाणे चालणारी काही क्रियापदे खाली दिली आहेत. 
विक्किणाति - विकतो जानाति - जाणतो 
सुणाति  - ऐकतो जिनाति - जिंकतो 
मिनाति  - मोजतो पापुणाति/पप्पोति - पोहचतो 
गण्हाति  - घेतो, ग्रहण करतो | ओविनाति - वेचतो, गोळा करतो 
उग्गण्हाति - शिकतो पहिणाति - पाठवतो 


टीप: कृपया येथे लक्षात घ्यावे, की क्रियापदाचे वर्तमानकाळाच्या शेवटी लागणारे 
प्रलय तसेच राहतात. फक्त मूळ धातू आणि प्रत्यय यांच्यामधे लागठेळे विकरण 
चिन्ह बदल दाखवते. 


[५६] प्रारंभिक पाली 


६. खालील रूपांकडे विशेष लक्ष द्यावे. 


वर्तमानकाळ पूर्वकालिक निमित्तार्थक 
० वय क ञत्वा/जानित्वा ञातुं 

सुणाति सुत्वा/सुणित्वा सोतु'सुणितुं 
पापुणाति/पप्पोति पत्वा/पापुणित्वा पापुणितु/पप्पोतुं 
गण्हाति गहेत्वा/गण्हित्वा गहेतु/गण्णितुं 


७. 'भवति'/“होति' (होणे) आणि करोति (करणे) ही दोन क्रियापदे भाषेमधे नेहमी 
वापरली जातात. त्यांची पूर्वकाठिक आणि निमित्तार्थक रूपे येथे दिळी आहेत. 


पूर्वकालिक : - भवित्वा/हुत्वा, कत्वा 
निमित्तार्थक : - भवितुं/होतुं, कातुं 


“असू' धातूपासून झालेला 'अत्थि' (आहे) आणि 'कृ' धातूपासून झालेला 'करोति' 
(करतो) ही नेहमी येणारी विशेष क्रियापदे आहेत. त्यांची रूपे खालीलप्रमाणे असतात. 


एकवचन अनेकवचन 
याञा पु. अत्यि सन्ति 
मज्झिम पु. असि अत्थ 
उत्तम पु. अस्मि/अम्हि अस्म/अम्ह 
पठम पु. करोति करोन्ति 
मज्झिम पु. करोसि करोथ 
उत्तम पु. करोमि करोम 

सराव - १२३ 


८. मराठीत भाषांतर करा 

१. बुद्धो विहारस्मि सनिपतन्तानं मनुस्सानं धम्मं देसेति | 
२. बुद्ध पूजेतुं विन्तेन्तो उपासको पुप्फानि ओचिनाति | 
३. ते पत्ते पूरेन्ता गीतं गायन्ति | 
ठू 
ष्‌ 
ट्‌ 


. तुम्हे अरञ्ञे वसन्ते मिगे पीळेत्वा असप्पुरिसा होथ | 
. मयं आपणं गन्त्वा वाणिजेहि सद्धिं कथेत्वा धञ्ञं विक्किणाम | 
. त्वं उडेन्तं सुकं दिस्वा गण्हितुं इच्छसि | 

७. पब्बतम्हा उदेन्तं वन्दं पस्सितुं कुमारो घरम्हा धावति | 


पाठ - १३ [५७] 


८. अहं कस्सकेहि सह खेत्तस्मि रुक्खे रोपेमि | 

९. मयं अमच्चेहि सह मन्तेन्ता पासादस्मि आसनेसु निसीदाम | 

१०. तुम्हे तथागतस्स सावके निमन्तेत्वा दानं देथ | 

११. उपासका विहारं गन्त्वा दीपे जालेत्वा धम्मं सोतुं निसीदन्ति | 

१२. ठुद्दको सीसं दुस्सेन छादेत्वा निसीदित्वा सकुणे मारेतुं उस्सहति | 

१३. सो वने आहिण्डन्ते गोणे गामं आनेत्वा वाणिजानं विक्किणाति | 
१४. त्व॑ आपणेहि भण्डानि किणित्वा सकटेन आनेत्वा गेहे ठपेसि | 

१५. तुम्हे ककचेहि रुक्खे छिन्दित्वा पब्बतम्हा पातेथ | 

१६. धम्मेन मनुस्से पाठेन्ता भूपाला अकुसलं परिवज्जेन्ति | 

१७. सच्चं ञातुं इच्छन्तो अहं समणेहि पज्हे पुच्छामि | 

१८. दानं दत्वा सीलं रक्‍खन्ता सप्पुरिसा सग्गलोकं पापुणन्ति | 

१९. धञ्ञं मिनन्तो कस्सको आपणं नेत्वा धञ्ञं विक्किणितुं विन्तेति | 
२०. अहं पत्तेन पानीयं पिवन्तो द्वारस्मि ठत्वा मग्गं ओलोकेमि | 

२१. सो आपणम्हा खीरं किणितुं पुत्तं पहिणाति | 

२२. मयं धम्मं उग्गण्हितुं उस्सहन्ता पण्डितेन सह मन्तेम | 

२३. चोरेहि सळिं गेहे भिन्दित्वा मनुस्से पीळेन्ता तुम्हे असप्पुरिसा होथ | 
२४. अहं सुवण्णं परियेसमाने दीपम्हा आगच्छन्ते वाणिजे जानामि | 

२५. अहं आचरियो होमि, त्वं वेज्जो होसि | 

२६. त्व॑ असपुरिस, बुदधेन देसेन्तं धम्मं सुत्वा सप्पुरिसो भवितुं उस्सहसि | 
२७. अहं पण्डितेहि सद्धिं मन्तेतो धम्मेन दीपं पालेन्तो भूपालो अस्मि | 
२८. वराहे मारेन्ता चोरा कस्सके पीळेन्ता पापकम्मानि करोन्ति | 

२९. सीलं रक्‍खन्ता पुञ्ञकम्मानि करोन्ता मनुस्सा सग्गं पप्पोतु आकन्चन्ति | 
३०. अकुसलं पहाय पापं परिवज्जेत्वा विहरन्ता नरा सप्पुरिसा भवन्ति | 
९. पालीत भाषांतर करा 

१. तू झाडांवरून फळे गोळा करून बाजारास पाठवतो. 

. धर्म देत असलेल्या बुद्धांना ऐकून मी आनंदित होतो.* 

. धान्य जमवण्यासाठी विचार करत असलेला मी, शेतकर्‍यासह शेताकडे जातो. 
. गाणी गात असणारे तुम्ही, आकाशात उडत असणारे पक्षी पाहता. 

. गावात शेतकर्‍यांना पीडत असलेल्या दुष्ट मनुष्याला मी उपदेश करतो. 
. आम्ही बागेत झाडे लावण्यासाठी खड्डे खणतो. 


»). /»८ ७. /५७ ९) 


[५८] प्रारंभिक पाली 


७. आम्ही विहारात दिवे लावत असणार्‍या माणसाला ओळखतो. 
८. नाविकांसह बेटावर पोहचण्यासाठी तुम्ही समुद्र पार करतात. 
९, दीपावर शासन करत असणारा राजा जिंकतो. 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 


आम्ही गावात राहत असलेल्या श्रमणांकडून धर्म शिकण्यासाठी आरंभ करतो. 
सत्याला शोधात असणारा विद्वान नगराकडून नगराकडे जातो. 

झोपत असलेल्या कुत्र्याला पायाने टाळून मुलगा घरी धावतो. 

स्वर्गात जन्मण्यासाठी अपेक्षा करत असणारे विद्ठान, दुष्कृत्य करण्यासाठी 
घाबरतात. 


. मनुष्यळोक सोडून दुष्ट माणसे नरकात जन्मतात. 

. डोंगरातून तपस्व्याला आमंत्रित करून राजा चीवर देतो. 

. सत्य जाणण्यासाठी प्रयत्न करत असणारे उपासक श्रमण होतात. 

. धर्म देत असलेल्या श्रमणाला ऐकण्यासाठी इच्छा करत असणारे उपासक 


विहारात जमतात. 


. आम्ही डोळ्यांनी पाहतो, कानांनी ऐकतो, कायेने स्पर्श करतो. 

. मी द्वरीपांचे पालन करत असणारा राजा आहे. 

. चोरांशी चर्चा करत असणारे तुम्ही, दुष्ट माणसे आहात. 

. चांगली माणसे जगाचे रक्षण करण्यासाठी, झाडे लावण्यासाठी आरंभ करतात. 
. धर्म ऐकल्यानंतर चोर दुष्कृत्य टाळण्याची इच्छा करतो. 

. गावांकडून येत असणार्‍या शेतकऱयांना विकण्यासाठी व्यापारी दुकानांत कपडे 


ठेवतात. 


. आजारी माणूस मनुष्यलोकात देवांचा दूत आहे. 

. दुष्ट माणसांना अनुशासन करत असलेली सद्गुणी माणसे जगात आहेत. 

. पाण्यातून कमळे गोळा करून वैद्य धर्म ऐकण्यासाठी विहाराकडे जातो. 

. चोर बुद्धांना पाहून, आनंदी होऊन, बाण फेकून देतो.* 

. दुष्कृत्य टाळण्यासाठी इच्छा करत असलेला मी, शील पाळतो. 

. विहारातून येत असणार्‍या श्रमणांना दान देण्यासाठी आम्ही भात शिजवतो. 
. व्यापाऱ्यांबरोबर सोने शोधत असणारे तुम्ही, बेटावरून बेटाकडे जाता. 


पाठ - १४ 


१. भविष्यकाळः- 

भविष्यकाळात क्रियापदाच्या मूळ धातूस किंवा धातुसाधितास 'इ' स्वर 
जोडून किंवा न जोडता, 'स्स' हा प्रत्यय लावून त्यापुढे वर्तमानकाळाप्रमाणेच 
प्रत्यय जोडले जातात. 


धातुसाधित - पच - शिजवणे 


एकवचन 
काका पु. (सो) पचिस्सति - तो शिजवेल. 
मज्झिम पु. (त्वं) पचिस्ससि - तू शिजवशील. 
उत्तम पु. (अहं) पविस्सामि - मी शिजवेन. 

अनेकवचन 
तागा पु. (ते) पचिस्सन्ति - ते शिजवतील. 
मज्झिम पु. (तुम्हे) पविस्सथ - तुम्ही शिजवाल 
उत्तम पु. (मयं) पचिस्साम - आम्ही शिजवू. 


धातुसाधित - चोरे - चोरणे 


अट क हक अनेकवचन 
पठम पु. (सो) चोरेस्सति (ते) चोरेस्सन्ति 
मज्झिम पु. (त्वं) चोरेस्ससि (तुम्हे) चोरेस्सथ 
उत्तम पु. (अहं) चोरेस्सामि (मयं) चोरेस्साम 
धातूसाधित - किणा - खरेदी करणे, विकत घेणे 

आ क वकि अनेकवचन 
पठम पु. (सो) किणिस्सति (ते) किणिस्सन्ति 
मज्झिम पु. (त्व) किणिस्ससि (तुम्हे) किणिस्सथ 


उत्तम पु. (अहं) किणिस्सामि (मयं) किणिस्साम 


[६ 


०] प्रारंभिक पाली 


२. खालील रूपांकडे विशेष लक्ष द्यावे. 

गच्छति - गमिस्सति २ (तो) जाईल. 

आगच्छति - आगमिस्सति २: (तो) येईल. 

ददाति - ददिस्सति/दस्सति २ (तो) देईल 

तिट्ठति - टस्सति २: (तो) उभा राहील 

करोति - करिस्सति "२: (तो) करेल. 
सराव - १४ 


. मराठीत भाषांतर करा 
. सो पव्बतम्हा उदेन्तं चन्दं पस्सितुं पासादं आरुहिस्सति | 
. भूपालो चोरेहि दीपं रक्‍्खितुं अमच्वेहि सह मन्तेस्सति | 


अहं समुह तरित्वा दीपं पापुणित्वा भण्डानि विक्किणिस्सामि | 


. तुम्हे विहारं उपसड़ूमन्ता मग्गे पुप्फानि विक्किणन्ते मनुस्से पस्सिस्सथ | 
. उदकं ओतरित्वा वत्थानि धोवन्तो कस्सको नहायित्वा गेहं आगमिस्सति 
. गामे विहरन्तो त्व॑ नगरं गन्त्वा रथं आनेस्ससि | 

. पुञऊ्ञं कातुं इच्छन्ता तुम्हे सप्पुरिसा पापमित्ते ओवदिस्सथ | 

. धम्मं सोतुं उय्याने निसीदन्तानं उपासकानं अहं पानीयं दस्सामि | 

. मयं भूपाला धम्मेन दीपे पालेस्साम | 


. रुक्खं पातेत्वा फलानि खादितुं इच्छन्तं असप्पुरिसं अहं अक्कोसामि | 


) , दानं ददमाना सीलं रक्‍खन्ता मयं समणेहि धम्मं उग्गण्हिस्साम | 


. धावन्तम्हा सकटम्हा पतन्तं दारकं दिस्वा त्व॑ वेज्जं आनेसि | 

. सच्चं अधिगन्तुं उस्सहन्तो तापसो तथागतं पस्सितु आकड्ठति | 
. बुद्धे पसीदित्वा उपासको देवपुत्तो हुत्वा सग्गळोके उप्पज्जति | 
. उदेन्तं सुरिये दिस्वा ब्राह्मणो गेहा निक्खम्म वन्दति | 


.. दीपं पप्पोतु आकड्वमाना मयं समुदह्ठं तरितुं नाविकं परियेसाम | 


. अमच्वस्स दूतं पहिणितु इच्छन्तो भूपाठो अहं अस्मि | 

. पुऊञकम्मानि करोन्तानं वाणिजानं धनं अत्थि | 

. मयं गीतानि गायन्ते नच्वन्ते कुमारे ओठोकेस्साम | 

. पापं परिवज्जेत्वा कुसलं करोन्ते सप्पुरिसे देवा पुजेस्सन्ति | 


/ . सच्चं भासन्ता असप्पुरिसे अनुसासन्ता पण्डिता उपासका भविस्सन्ति | 


. त्वं धञ्ञेन पत्त पूरेत्वा आचरियस्स दस्ससि | 
. रुक्खमूठे निसीदित्वा चीवरं सिब्बन्तं समणानं अहं उपसड्डमिस्सामि | 
अहं सयन्तस्स पुत्तस्स कायं आमसन्तो मञ्वस्मि निसीदामि | 


२५ 
४. 
१ 


१९ 


१२ 
१३ 


पले १ [६१] 


. उय्यानेसु रुक्खे रोपेतुं समणा मनुस्से अनुसासन्ति | 
पालीत भाषांतर करा 


. मी बुद्धांकडून धर्म शिकून धर्माने जगात जगेन.* 

. मी मंत्र्यांसह धर्माने द्वीपाचे पालन करण्यासाठी राजाला सल्ला देईन. 

. आसनावर वस्त्र ठेवून मुलगा आघोळीसाठी पाण्यात उतरेल. 

. तुम्ही धर्म ऐकून तथागतांवर प्रसन्न व्हाल. 

. फळे गोळा करत असणारे, वनात फिरत असणारे ते, पाणी पिण्याची इच्छा करतील. 
. शहराजवळ जात असणारे शेतकरी रस्त्यावर धावणार्‍या रथांना पाहतील. 

. उगवत असणारा सूर्य जगाला प्रकाशित करेल. 

. बागेत झाडे चंद्राच्या प्रकाशात न्हातील. 

. विठ्ठानाला प्रश्‍न विचारत असणार्‍या (तुझ्या) मुलांना पाहून, तू आनंदित होशील. 
ळे, 


मुळे झाडांवर फळे खात असणारे पोपट पाहण्यासाठी इच्छा करतील. 

. आम्ही बेटावरून येत असणारे वैद्य आहोत, तुम्ही बेटाकडे जात असणारे शिक्षक 
आहात. 

. तो पैसे घेऊन वस्तू खरेदी करण्यासाठी दुकानाकडे जाईल. 

. मुलगा पाण्याने पात्र भरून भात खात असलेल्या याचकास देईल. 


१४. पुण्य प्राप्त करण्याची इच्छा करत असणारी माणसे, जगात लोकांसाठी झाडे 


१५. 


१६. 
१७. 


श्ट 
१९ 


२०. 


२९ 


२३: 
२३. 
२४. 
२५. 


लावतील. 
धन शोधत असणारी दुष्ट माणसे गावांत धर्माने राहणार्‍या शेतकऱयांना त्रास 
देतील. 
डोंगरातील झाडांवर फळे आहेत. 
कुशल कर्म करत असणारी चांगली माणसे श्रमणांकडून धर्म शिकतील. 
. विद्ठान द्वीपांवर शासन करीत असलेल्या राजांना सल्ला देतात. 
. समुद्राकडून येत असणाऱ्या मच्छिमारांकडून तुम्ही मासे खरेदी कराल. 
धर्म शिकण्याची इच्छा करत असणारे आम्ही बुद्धांजवळ जाऊ.* 
. बागेकडे येत असणार्‍या कोल्हाला पाहून मुळे घाबरतील. 
मंत्र्यांसह गावाकडे येत असणाऱ्या राजाला बघण्यासाठी ते जातील. 
तू धर्माने जगत असणारा चांगला माणूस आहेस. 
चोचीने फळ उचलत असणाऱ्या पोपटाला मी पाहतो 
शील पालन करत असणारे आम्ही, चांगळी माणसे बनू. 


पाठ - १५ 


१. क्रियापदाची हेतू - फल (संभावना) किंवा संकेतार्थी रूपेः- 

हेतू- फल रूप मुख्यत्वे करून संभाव्यता आणि सल्ला दर्शविते. 'जर - तर', 'असे 
होऊ शकते' इत्यादी शब्दांद्वारा ही संकल्पना दर्शविली जाते. क्रियापदाच्या मूळ 
धातूस किंवा पायाभूत रूपाला 'एय्य' प्रत्यय जोडून हे रूप साधले जाते. 


पायाभूत रूप - पच - शिजवणे 


एकवचन 
की क्ला पु. (सो) पचेय्य २: (जर) तो शिजवेल. 
मज्झिम पु. (त्व) पचेय्यासि - (जर) तू शिजवशील 
उत्तम पु. (अहं) पचेय्यामि 3 (जर) मी शिजवल 

अनेकवचन 
को काश पु. (ते) पचेय्युं २: (जर) ते शिजवतील. 
मज्झिम पु. (तुम्हे) पचेय्याथ - (जर) तुम्ही शिजवाल 
उत्तम पु. (मयं) पचेय्याम 3 (जर) आम्ही शिजवले 


मज्झिम पुरुष आणि उत्तम पुरुषाची रूपे वर्तमानकाळासारखीच आहेत, हे लक्षात 
घ्यायला हवे. 
२. खालील संयोजकादि (जोडणारी) अव्यये वाक्यरचनेत उपयोगी होतात. 


सर्चे/यदि च जर 

च 3 आणि 

पि - सुद्धा, देखील 

न "न, नाही 

विय २ (त्या) सारखा 
३. वाक्‍य प्रयोगाची उदाहरणे:- 
एकवचन 


१. सचे सो भत्तं पचेय्य, अहं भुज्जेय्यामि | 
जर तो भात शिजवेळ तर मी खाईन. 
२. सचे त्व॑ इच्छेय्यासि अहं चोरं पुच्छेय्यामि | 


पाले १४ द| 


जर तू इच्छिलेस तर मी चोरास विचारेन. 
३. यदि अहं नगरे विहरेय्यामि, सो पि नगरं आगच्छेय्य | 
जर मी नगरात राहीन तर तो सुद्धा नगरास येईल. 
अनेकवचन 
१. सचे ते भत्तं पचेय्यु, मयं भुञ्जेय्याम| 
जर ते भात शिजवतीळ तर आम्ही खाऊ. 
२. सचे तुम्हे इच्छेय्याथ, मयं चोरे पुच्छेय्याम| 
जर तुम्ही इच्छिठे तर आम्ही चोरांना विचारू. 
३. यदि मयं नगरे विहरेय्याम, ते पि नगरं आगच्छेय्यु 
जर आम्ही नगरात राहिलो तर ते सुद्धा नगरास येतील. 


सराव - १५ 


४. मराठीत भाषांतर करा 

१. सचे त्व॑ धम्मं सुणेय्यासि, अद्धा त्व॑ बुद्धस्स सावको भवेय्यासि | 
२. यदि ते गीतानि गायितुं उग्गण्हेय्यु, अहं पि उग्गण्हेय्यामि | 

३. सचे त्व॑ बीजानि पहिणेय्यासि, कस्सको तानि खेत्ते वपेय्य | 

४. सचे तुम्हे पदुमानि ओचिनेय्याथ, कुमारा तानि बुद्धस्स पुजेय्यु | 
ष्‌ 

द्‌ 


. सचे त्व॑ मूलं गण्हेय्यासि, अहं दुस्सं आददेय्यामि | 
. यदि मयं भूपाठेन सह मन्तेय्याम, अमच्चा न आगच्छेय्य | 
७. सचे तुम्हे रुक्खे रोपेय्याथ, दारका फलानि भुज्जेय्यु | 
८. सचे मयं सप्पुरिसा भवेय्याम, पुत्ता पि सप्पुरिसा भवेय्यु | 
९. सचे भूपाला धम्मेन दीपे पालेय्यु, मयं भूपाठेसु पसीदेय्याम | 
१०. सचे कस्सको गोणं विक्किणेय्य, वाणिजो तं किणेय्य | 
११. सचे मनुस्से पीळेन्ता असप्पुरिसा गामं आगच्छेय्यु, अहं ते ओवदेय्यामि | 
१२. यदि अमच्चा पापं परिवज्जेय्यु, मनुस्सा पापं न करेय्युं | 
१३. सचे तुम्हे पब्बतं आरुहेय्याथ, आहिण्डन्ते मिगे च रुक्खेसु चरन्ते मक्कटे च 
उड्डेन्ते सकुणे च पस्सेय्याथ | 
१४. सचे त्वं पत्तेन पानीयं आनेय्यासि, पिपासितो (तहानलेला) सो पिवेय्य | 
१५. कुसलकम्मानि कत्वा तुम्हे मनुस्सळोके उप्पज्जितुं उस्सहेय्याथ | 
१६. सचे सो वेज्जो भवेय्य, अहं तं (त्याला) रोदन्तं दारकं पस्सितुं आनेय्यामि | 


[६४] प्रारंभिक पाली 


१७. यदि पुत्तो पापं करेय्य, अहं तं ओवदेय्यामि | 
१८. सचे अमच्चो पण्डित आचरियं आनेय्य, मयं धम्मं उग्गण्हेय्याम | 
१९. सचे अहं हत्येन सुवं फुसितुं उस्सहेय्यामि, सो गेहा उप्पतेय्य | 
२०. यदि सो वेज्जं पक्कोसितुं इच्छेय्य, अहं तं आनेय्यामि | 
५. पालीत भाषांतर करा 
१. जर तू मुलांची दुष्कर्मे ळपवशीलळ तर ते चोर होतील./जर तू मुलांद्वारा केली 
जाणारी पापकर्मे ठपवशीळ तर ते चोर होतील. 
२. जर तुम्ही सद्गुणी मनुष्य बनण्यासाठी इच्छिता तर दुष्कर्म त्यागा. 
३. जर आपण डोळ्यांनी पाहू तर जगातील वस्तू पाहू. 
जर आपण मनानी पाहू तर चांगळे आणि वाईट पाहू. 
४. जर तू गाणे गाण्यासाठी सुरूवात करशील तर मुठे नाचण्यासाठी सुरूवात 
करतील. 
५. जर आम्ही मनुष्य ठोकातून निघालो तर मनुष्य लोकात जन्मण्यासाठी भिणार 
नाही. 
६. जर देव मनुष्य लोकात जन्मतील तर ते पुण्यकर्म करतील. 
७. जर तुम्ही सत्य शोधाळ तर विहारात राहत असलेल्या बुद्धांकडे जाल.* 
८. जर तुम्ही व्यापाऱ्याला समजवाल तर तो सद्गुणी पुरुष होईल. 
९. जर मी श्रमणाला बोलावले तर तो धर्म शिकवण्यासाठी घरी येईल. 
१०. जर तू सत्पुरुष असशील तर वनात हिंडत असणार्‍या बैलांना मारणार नाहीस. 
११. जर तुम्ही शेतात काम कराल तर तुम्ही धान्य व संपत्ती प्राप्त कराल. 
१२.जरराजाबेटावर धर्माने राज्यकरण्यासाठीइच्छाकरेलतरतो विठ्ठानआणिमंत्र्यांबरोबर 
चर्चा करेल. 
१३. जर तू शेतात काम करशील तर नांगरणार्‍या शेतकऱ्यांना पाहशील. 
१४. मी माकडांसह बागेत खेळत असणारी मुठे पाहतो. 
१५. जर ते गाणी गात असणार्‍या पक्ष्यांना पाहण्यासाठी इच्छा करतील तर ते बागेत 
जातील. 
१६. जर तुम्ही धर्म ऐकाल तर तुम्ही नीतीने जगू शकाल. 
१७. जर तू पापी मित्रांना सोडशीळ तर तू चांगला माणूस होशील. 
१८. जर मंत्री चांगला माणूस नसेळ तर आम्ही त्याच्याकडे जाणार नाही. 
१९. जर झाडावर फळे असतील तर मी ती काढण्यासाठी झाडावर चढेन. 
२०. जर मी फळे गोळा करेन तर तू मित्रांसह खाशील. 


पाठ - १६ 


१. क्रियापदाची आज्ञार्थी रूपेः- 


क्रियापदाचे आज्ञार्थ रूप आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, आशीर्वाद, मंगळकामना, 
इच्छा इ. व्यक्‍त करतात. 


पायाभूत रूप - पच - शिजवणे 


ही काका पु. (सो) पचतु - (त्याने) शिजवावे 

मज्झिम पु. (त्वं) पच, पचाहि - (तू) शिजव 

उत्तम पु. (अहं) पचामि - (मी) शिजवावे 
अनेकवचन 

ही वा पु. (ते) पचन्तु - (त्यांनी) शिजवावे 

मज्झिम पु. (तुम्हे) पचथ - (तुम्ही) शिजवा 

उत्तम पु. (मयं) पचाम - (आम्ही) शिजवू, शिजवावे 


मज्झिम पुरुष अनेकवचन व उत्तम पुरुष एक आणि अनेक वचनी खूपे 
वर्तमानकाळांतील रूपासारखीच आहेत. 
“मा' हा नकारार्थी संयोजक शब्द अनुज्ञा रूपाबरोबर वापरतात. 


२. वाक्‍य प्रयोगाची उदाहरणेः- 


एकवचन 
१. सो वाणिजानं भत्तं पचतु | 
त्याने व्यापाऱ्यांसाठी भात शिजवावा. 
२. त्वं रथेन नगरं गच्छ/गच्छाहि | 
तू रथाने नगरास जावे/जा. 
३. अहं धम्मं उग्गण्हामि | 
मी धर्म शिकावा. 
अनेकवचन 
१. ते वाणिजानं भत्तं पचन्तु | 
त्यांनी व्यापाऱ्यांसाठी भात शिजवावा. 


प्न प्रारंभिक पाली 


२. तुम्हे रथेन नगरं गच्छथ | 
तुम्ही नगरास रथाने जावे/जा. 
३. मयं धम्मं उग्गण्हाम | 
आम्ही धर्म शिकावा. 
'मा' ह्या नकारार्थी संयोजक शब्दाचा वापर:- 
१. मा तुम्हे सच्चं परिवज्जेथ | 
तुम्ही सत्य सोडू नये. 
. मा ते उय्यानम्हि पुप्फानि ओचिनन्तु | 
त्यांनी बागेतून फुले तोडू नयेत. 


सराव - १६ 


९) 


३. मराठीत भाषांतर करा 

१. भूपाला धम्मेन दीपं पाठेन्तु | 

२. मा मनुस्सो भायतु, सचे सो सच्चं जानाति, भासतु | 
३. तुम्हे पापं करोन्ते पुत्ते ओवदथ | 
ठं 
ष्‌ 
द्‌ 


. सुगतो धम्मं देसेतु, सावका च उपासका च विहारस्मि निसीदन्ति | 
. मा ते पापकम्मानि कत्वा मनुस्सलळोकम्हा चवित्वा नरके उप्पज्जन्तु | 
. मा चोरा कस्सकानं गोणे मारेन्तु | 
७. मा त्वं सुनखं आमसाहि, सो तं डसेय्य | 
८. तुम्हे दीपे जाठेत्वा विहारस्मि रूपानि ओलेकेथ | 
९. तुम्हे असप्पुरिसे आमन्तेत्वा धम्मेन जीवितुं अनुसासथ | 
१०. पुत्त, मा त्व॑ पापमित्ते उपसड्डूम | 
११. सचे तुम्हे सच्चं भासितुं उस्सहेय्याथ, तुम्हे सप्पुरिसा भवेय्याथ | 
१२. सचे त्व॑ पासाणे खिपेय्यासि, काका च सकुणा च आकासं उपपेय्यु | 
१३. मा दारक पानीयं पिवित्वा पत्तं भिन्द | 
१४. मा सुवण्णं चोरेत्वा गच्छन्ता चोरा समुद तरन्तु | 
१५. उपासका, मा पुत्ते अक्कोसाहि, समणेहि सट्धिं मन्तेत्वा पुत्ते अनुसासाहि | 
४. पालीत भाषांतर करा 
. द्वीप पाळत असणारा राजा, धर्माने लोकांचे संरक्षण करो. 
. बागेत खेळत असणारी मुठे, पडत असणारी पाने जमा करोत. 


“४? 


९) 


पावे 8 [६७] 


३. शेतकरी आणि व्यापारी राजाच्या बागेत जमा होवोत. 

४. सिंह, हरणे आणि पक्षी पाहण्यासाठी मुळे डोंगर चढोत. 

५. जर तुम्ही हरणांचे रक्षण करू इच्छिता तर वनातली झाडे तोडू नका. 

६. मुलगा जिन्यावरून उतरू नये, तो पडेल. 

७. शेतकरी शेते नांगरून बी पेरो, त्याने बकरे मारू नयेत. 

८. चोचीने फळे घेऊन पोपटांनी उडावे. 

९. मुलांनो, तुम्ही पापे करू नका, धर्माने रहा. 

१०. बुद्धांच्या शिष्यांना दान आणि चीवर मिळावे.* 

११. मुठे घरातून निघून पर्वतातून उगवत असणार्‍या चंद्राला पाहोत. 

१२. मुलांनो, शिकार्‍याबरोबर जंगलात जाऊन हरणे मारू नका. 

१३. तुम्ही घरी धावत जाऊन शेत नांगरणाऱ्या शेतकर्‍यांसाठी पाणी आणा. 
१४. राजाच्या दूतास प्रश्‍न विचारू नका. 

१५. उपासकांनो, तुम्ही अकुशलास टाळून कुशल कर्म करण्याचा प्रयत्न करा. 


पाठ - १७ 


१. भूतकाळः- 
अकारान्त क्रियापदाची भूतकाळी रूपेः- 
पायाभूत रूपः- 
पच - शिजवणे 

एकवचन 
हाण. तिला पा. पु. (सो) अपचि, पचि - (त्याने) शिजवला 
मज्झिम पु. (त्व) अपचि, पचि - (तू) शिजवला 
उत्तम पु. (अहं) अपचिं, पचिं - (मी) शिजवला 

अनेकवचन 
नाग. लव ल पु. (ते) अपचिंसु, पचिसु | - (त्यांनी) शिजवला 
मज्झिम पु. (तुम्हे) अपचित्थ, पचित्थ | - (तुम्ही) शिजवला 
उत्तम पु. (मयं) अपचिम्ह, पचिम्ह | - (आम्ही) शिजवला 


अपचि, अपचिंसु इ. मधला 'अ' हा नकारार्थी पूर्वप्र्यय नाही. तो भूतकाल 
दर्शविणारा (ऐच्छिक) पूर्वप्र्यय आहे याची नोंद घ्यावी. 
ज्या क्रियापदांच्या शेवटी 'ना' असतो त्यांचीही भूतकाळी रूपे वरील प्रमाणेच होतात. 


एकारान्त क्रियापदांची रूपेः- 


पायाभूत रूप - चोरे - चोरणे 


एकवचन 
ह. टि. पी पु. (सो) चोरेसि, चोरयि - (त्याने) चोरले 
मज्झिम पु. (त्व) चोरेसि - (तू) चोरले 


) 
उत्तम पु. (अहं) चोरेसि, चोरयिं | - (मी) चोरले 


पाठ - १७ [६९] 


अनेकवचन 
का. जा पु. (ते) वोरेसुं, चोरयिंसु - (त्यांनी) चोरल 
मज्झिम पु. (तुम्हे) चोरयित्थ - (तुम्ही) चोरल 
उत्तम पु. (मयं) चोरयिम्ह - (आम्ही) चोरले 
२. वाक्‍य प्रयोगाची उदाहरणे:- 
एकवचन 


१. भूपाळी दीपे चरि/अचरि | - राजा टद्वीपावर फिरला. 
समणो धम्मं देसेसि | - श्रमणाने धर्मोपदेश दिला. 
२. त्वं भण्डानि विक्किणि | - तू वस्तू विकल्या. 
त्व पुप्फानि पूजेसि | - तू फुलांनी पूजा केली. 
. अहं पब्बतं आरुहिं | - मी डोंगर चढलो. 
अहं दीपं जालेसि/जालयिं | - मी दिवा लावला. 


(५) 


अनेकवचन 

१. भूपाला दीपेसु चरिंसु/अचरिंसु | - राजे दीपावर फिरले. 

समणा धम्मं देसेसु/देसयिंसु | - श्रमणांनी धर्मोपदेश दिला. 

२. तुम्हे भण्डानि विक्किणित्थ | - तुम्ही वस्तू विकल्या. 

तुम्हे पुण्फानि पूजयित्थ | - तुम्ही फुलांनी पूजा केली. 
. मयं पब्बते आरुहिम्ह | - आम्ही पर्वत चढलो. 

मयं दीपे जालयिम्ह | - आम्ही दिवे लावले. 

सराव - १७ 


(५) 


« मराठीत भाषांतर करा 

. कस्सको खेत्तं कसित्वा नहायितुं उदकं ओतरि | 

उग्गण्हन्तानं दारकानं दातुं आचरिया कुसुमानि आहरिंसु | 

उपासका आसनेहि उट्टहित्वा धम्मं देसेतु उपसड्ठमन्तं समणं वन्दिसु | 
नगरेसु कम्मानि कत्वा वेतने लभितुं आकड्ठमाना नरा गामेहि निक्‍्खमिंसु | 
आचरियो आसनं दुस्सेन छादेत्वा समणं निसीदितुं निमन्तेसि | 
. कुमारो द्वारं विवरित्वा रुक्खम्हा ओरुहन्ते वानरे पस्समानो अट्टासि | 

. पण्डितो गोणे चोरेत्वा अकुसलं करोन्ते नरे पक्कोसित्वा ओवदि | 

. याचकस्स पुत्ता रुक्‍्खेहि पतन्तानि फलानि संहरित्वा आपणस्मि विक्किणिंसु | 


दा. ८ ७. /५७ ० ० /ध्ण 


ळ 


४ 


[७०] प्रारंभिक पाली 


९. कस्सको धञ्ञं मिनित्वा वाणिजस्स विक्किणितुं पहिणि | 


१० 


११ 
१२ 
१३ 


शह. 


१५. 
१६. 
१७. 
रह. 


१९ 


दळ, 
२९. 
क, 
र्ड, 
२४. 
२५. 


ठ्. 


. धम्मं उग्गण्हित्वा समणो भवितुं आकठ्चमानो अमच्चो आचरियं परियेसमानो बुद्ध 
उपसड्डमि | 
. सचे तुम्हे गामं पापुणेय्याथ मित्ते ओलोकेय्याथ | 
. पण्डितम्हा पव्हे पुच्छित्वा सच्चं जानितुं मातुलो उस्सहि | 
. पासाणम्हि ठत्वा अजं खादन्तं सीहं दिस्वा वानरा भायिंसु | 
रुक्खमूळे निसीदित्वा गितानि गायन्तानं कुमारानं कायेसु पण्णानि च पुप्फानि च 
पतिंसु | 
तुम्हे धनं संहरमाना मा समुहदं तरित्वा दीपं गच्छथ | 
आपणस्मि भण्डानि विक्किणन्तस्स वाणिजस्स रथो अत्थि | 
अहं पुत्तस्स दातुं दुस्सं सिव्बन्तो गीतं गायिं | 
सूकरा च सुनखा च खेत्ते आवाटे खणिंसु | 
. पुरिसा रुक्खमूळे निसीदित्वा तापसेन भासमानं सुणिंसु | 
लुहकेन सळ्धिं वने आहिण्डन्ते पुत्ते आमन्तेत्वा कस्सका अक्कोसिंसु | 
मा त्व सुवण्णपत्तं विक्किणित्वा खग्गे किणाहि | 
सो भण्डानि च खेत्तं च गोणे च पुत्तानं दत्वा गेहं पहाय समणो भवितुं चिन्तेसि | 
धम्मेन जीवन्ता सप्पुरिसा मिगे न मारेसुं | 
अहं सोपानं आरुहिं, ते सोपानम्हा ओसुहिंसु | 
सहायका उदक ओतरित्वा नहायन्ता पदुमानि ओविनिंसु | 


पालीत भाषांतर करा 


१. मुलाने कमळे पाण्याने शिंपडून त्यांनी बुद्धांना पूजिठे.* 


२ 
1 
ष्‌ 
द. 
७ 
द 
९ 
9 


्‌छ 


ऱ 


. वेतन प्राप्त करून, बाजाराकडे जाऊन, माणसांनी वस्तू खरेदी केल्या. 
. मच्छिमारांनी समुद्राहून मासे आणून शेतकऱयांना विकले. 

. जर तू आंघोळ करण्यासाठी जाशील तर मुलांचे कपडे धू. 

. पोपट व कावळे झाडांवरून आकाशात उडाले. 


झाडाखाली कुत्र्याबरोबर खेळत असणार्‍या मुळांना रागावू नका. 


. राजास पाहण्यासाठी जमा होऊन बागेत बसत असलेल्या लोकांशी मी बोललो. 
. घरात प्रवेश करत असणार्‍या सापाला पाहून आम्ही घाबरलो. 
. मित्रासह भात खात असलेल्या पुत्रास मी पाणी दिले 


. पापकर्मे करू नका, मनुष्य ठोकातून निघून स्वर्गात प्रवेश मिळवण्यासाठी चांगले 
कर्म करा. 


पाठ - १८ 


१. आकारान्त स्त्रीलिंगी नामाची विभक्ति रूपेः- 


क ही. हीट. 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
छ्ट्टी 
सत्तमी 
आलपन 


वनिता > महिला 

एकवचन अनेकवचन 
वनिता वनिता, वनितायो 
वनितं वनिता, वनितायो 
वनिताय वनिताहि, वनिताभि 
वनिताय वनितानं 
वनिताय वनिताहि, वनिताभि 
वनिताय वनितानं 
वनिताय,वनितायं वनितासु 
वनिते वनिता, वनितायो 


२. वरीलप्रमाणेच विभक्ति रूपे होणारी नामेः- 
(बहुतेक आकारान्त नामे स्त्रीठिंगी असतात.) 


कञ्ञा/दारिका 
गज्ञा 
नावा 
अम्मा 
पञ्ञा 
साला 
भरिया 
सभा 
कथा 
ल्ता 
गुहा 
छाया 


- मुलगी 

- गंगा नदी 

- जहाज, नाव 
- आई, माता 
- प्रज्ञा, बुद्धी 
- सभागृह 

- भार्या, पत्नी 
- सभा 

- संभाषण, व्याख्यान 
- वेल 

- गुंफा 

- सावली 


वालुका 
मञ्जूसा 
माला 
सुरा 
साखा 
देवता 
परिसा 
सद्धा 
गीवा 
जिव्हा 
पिपासा 
खुदा 


- वाळू 

- पेटी, डबी 
- हार, माळ 
- मद्य, दारू 
- फांदी, शाखा 
- देवता 

- लवाजमा 
- श्रद्धा 

- मान 

- जीभ 

- तहान 

- भूक, क्षुधा 


[७२] प्रारंभिक पाली 


३. शब्दसंग्रह - क्रियापदेः- 


सकक्‍्कोति - शकतो, शक्‍य करतो परिवारेति - सोबत करतो, 


निवारेति - निवारतो, रोखतो, थांबवतो घेरतो, वेढतो 
कुज्झति - रागवतो, क्रोधित होतो अनुबन्धति - पाठलाग करतो 
पोसेति - वाढवतो, पोसतो नमस्सति  - नमस्कार करतो 
निळीयति  - लपवितो वायमति  - प्रयत्न करतो 
मोदति - आनंद अनुभवतो सल्लपति  - संभाषण करतो 
सुखं विन्दति - सुख अनुभवतो पटियादेति - तयार करतो 


दुक्ख विन्दति - दुःख अनुभवतो 
पक्खिपति  - ठेवतो, मांडतो 


७ ७ -ला. - «> /५७ -७ :-»८ & 


“0 


१० 
34 
१२ 
१३ 
श्ठ 
श्ष 
१६ 


९७9. 


सराव - १८ 


. मराठीत भाषांतर करा 

. सचे सभायं कञ्ञायो कथेय्युं अहं पि कथेस्सामि | 

. दारिकायो पुप्फानि ओचिनित्वा सालायं निसीदित्वा मालायो करिंसु | 
. वनिता रुक्खस्स साखायो छिन्दित्वा आकड्टि | 

. भरिया मञ्जूसासु वत्थानि च सुवण्णं च ठपेसि | 

. दारिका पासादस्स छायायं निसीदित्वा वाळुकाय कोळिंसु | 

. भरियाय कथं सुत्वा पसीदित्वा कस्सको सप्पुरिसो अभवि | 

. देवतायो पुञ्ञानि करोन्ते धम्मेन जीवन्ते मनुस्से रक्‍खन्तु | 

. पब्बतस्मि गुहासु वसन्ता सीहा वालुकाय कोळन्ते मिगे मारेसुं | 

. अम्मा दारिकाय कुज्झित्वा हत्येन पहरि | 


. वनितायो सद्धाय भत्तं पचित्वा विहारं नेत्वा समणानं पूजेसुं | 

. तुम्हे मा सुरं पिवथ, मा गिलाना (रोगी) भवितुं उस्सहथ | 

. धम्मेन धनं संहरमाना पञ्ञाय पुत्ते पोसेन्ता नरा मनुस्सलोके सुखं विन्दन्ति | 
. सचे तुम्हे नावाय ग्ठ॑ तरेय्याथ दीपस्मि वसन्ते तापसे दिस्वा आगन्तुं सक्किस्सथ | 
. परिसं परिवारेत्वा पासादम्हा निक्खमन्तं भूपालं दिस्वा वनितायो मोदन्ति | 

. कञ्ञायो सालायं सन्निपतित्वा कुमारेहि सद्धिं सल्लपिंसु | 

. खुदाय पीळेन्तं गिळानं याचकं दिस्वा अम्मा भत्तं अददि/अदासि | 

गुहायं निलीवित्वा सुरं पिवन्ता चोरा सीहं पस्सित्वा भायिंसु | 


पल ल [७३] 


१८. वराहे मारेत्वा जीवन्तो नरो गिलानो हुत्वा दुक्ख विन्दति | 

१९. वाणिजस्स आपणे मञ्जूसायं मूलं (पैसे) अस्थि | 

२०. समणा मनुस्से पापा निवारेत्वा सप्पुरिसे कातुं वायमन्ति | 

५. पालीत भाषांतर करा 

१. विहारास जाण्यासाठी माझ्या आईला मार्ग विचारत असलेला मनुष्य रस्त्यात उभा 
होता. 

२. महिलेने श्रद्धेने भात तयार करून श्रमणांसाठी विहारास नेला. 

३. धर्माने जगत असणारा तू, धन मिळवू शकतोस. 

४. घराच्या सावलीत बसलेल्या मुलींनी वेलीच्या फांद्या तोडल्या. 

ष्‌ 

ट्‌ 


. दुराचारी माणसांनी त्यांच्या मद्य पिणाऱ्या मुलांना उपदेश केला नाही 
. टोपली आणि पैसे घेऊन मुलगी धान्य खरेदी करण्यासाठी बाजारास गेली. 
७. जर तुम्ही दिवे पेटवाल, तर उपासक विहारातल्या वस्तू बघतील. 
८. हे भल्या पुरुषांनो, तुम्ही धर्म शिकून धर्माने जगण्याचा प्रयत्न करा. 
९. जर तुम्ही प्रयत्न कराल तर पाप टाळून पुण्य करू शकाल. 
१०. गुहेत झोपणार्‍्या सिंहाला पाहून महिला पळाली. 


पाठ - १९ 


१. भूतकाळवाचक धातुसाधित विशेषण रूप (करदन्त):- 
भूतकाळवाचक धातुसाधित विशेषण रूप (कृदन्त) बहुधा क्रियापदाच्या मूळ धातूस 
“इ' सह किंवा 'इ' शिवाय 'त' जोडून केले जाते. 


पचति -पच्‌ इ त २२ पचित - शिजवलेले 

भासति - भासू -_ इ - त >: भासित - बोललेले 

याचति - याच्‌ इ त: याचित - मागितलेले 

देसेति - दिसू - इ ४ त > देसित - उपदेशादेशना दिलेले 


पूजेति -पूजूइ-त > पूजित - पूजलेठे 
गच्छते  -गमू*त "गत > गेलेठे 

हनति -हनू*त -् हत - (ठार) मारलेले 
नयति/'नेति -नी५त 3 नीत  - नेलेले 


काही धातूना “न” प्रत्यय जोडूनही भूतकाळवाचक धातुसाधित विशेषण रूप (कृदन्त) 
होते. 


छिन्दते  -छिदूफन - छिन्न  - कापलेले 
भिन्दते -भिद्-न "भिन्न  - तोडलेले 
निसीदति -नि*सदू-न > निसिन्न - बसलेले 
तरति -तृ५न - तिण्ण - (पोहून) गेठेले, पार केलेले 


२. भूतकाळवाचक धातुसाधित विशेषण रूप (करदन्त):- 

भूतकाळवाचक धातुसाधित विशेषण रूपे (कृदन्त) जेव्हा सकर्मक 
क्रियापदापासून बनतात, तेव्हा त्यांना कर्मणी अर्थ असतो, पण जेव्हा ती अकर्मक 
क्रियापदापासून बनतात तेव्हा त्यांना कर्तरी अर्थ असतो. त्यांची विभक्ति रूपे 
“पुल्लिंग' व 'नपुंसकठिंगा 'मधे अकारान्त नामाप्रमाणे व 'स्त्रीठिंगा'मधे आकारान्त 
नामाप्रमाणे होतात. 
उदा. 
पचति, छिन्दति, निमन्तेति ही सकर्मक क्रियापदे आहेत. 


पाठ - १९ [७9५] 


पचितो ओदनो - शिजवलेला भात (कर्मणी अर्थ) 

छिन्नं पण्णं - तुटलेले पान (कर्मणी अर्थ) 

निमन्तिता कञ्ञा - संबोधित केली गेठेली कन्या (कर्मणी अर्थ) 
गच्छति, पतति, तिड्ुति ही अकर्मक क्रियापदे आहेत. 


मनुसो गतो (होति) - मनुष्य गेठेला आहे. (कर्तरी अर्थ) 
पुप्फं पतितं (होति) - फूल पडलेले आहे. (कर्तरी अर्थ) 
कञ्ञा ठिता (होति) - कन्या उभी राहिळेळी आहे. (कर्तरी अर्थ) 


३. काही भूतकाळवाचक धातुसाधित विशेषण रूपे (करृदन्त) येथे दिली आहेत. 


कसति - कसित, कट पिवति - पीत 
पुच्छति - पुच्छित, पुट्ट चवति - चुत 
पचति - पचित, पक्क हनति - हत 
डसति -दटु निक्खमति - निक्‍्खन्त 
फुसति - फुट जानाति - ञात 
पविसति - पविट्ट सुणाति - सुत 
आमसति - आमसित, आमट्ठ  । मिनाति - मित 
लभति - लट, लभित गण्हाति - गहित 
आरभति - आरद्ध किणाति - कोत 
भवति - भूत पापुणाति - पत्त 
भुञ्जति - भुञ्जित, भुत्त करोति - कत 
वपति - वृत्त तिट्ठति - ठित 
वसति - वुत्थ हरति - हट 
आसिञ्वति - आसित्त कुज्झति - कुद 
खिपति - खित्त ददाति - दिन्न 
धोवति - धोवित, धोत पसीदति - पसन्न 
पजहति - पहीन पस्सति - दिट्ट (दूश) 


विवरति - विवट मुञ्चति - मुत्त 


[७६] प्रारंभिक पाली 


४. वाक्‍य प्रयोगाची उदाहरणे:- 


“२0 


१8४) 


> 


न 


नी 


. उपासकेहि विहारं पविठ्टो बुद्धो दिट्टो होति | 


उपासकांद्वारा विहारात (दु.वि.) प्रविष्ट बुद्ध पाहिले गेले. 


. ते बुद्धेन देसितं धम्मं सुणिंसु | 


त्यांनी बुद्धांद्दारा उपदेशित केलेला धर्म ऐकला. 


. दारिकाय आहटानि भण्डानि अम्मा पिटकेसु पक्खिपि | 


मुलीद्वारा आणल्या गेलेल्या वस्तू आईने टोपल्यांमधे ठेवल्या. 


. वाणिजो पतितस्स रुक्खस्स साखायो छिन्दि | 


पडळेल्या झाडाच्या फांद्या व्यापाऱ्याने तोडल्या. 


. मयं उदकेन आसित्तेहि पुप्फेहि बुद्ध पूजेम | 


पाण्याने शिंपडलेल्या फुलांनी आम्ही बुद्धांची पूजा करू.* 


. कस्सकेन कसिते खेत्ते सूकरो सयति | 


शेतकर्‍याने कसलेल्या शेतात डुक्कर झोपते. 
सराव - १९ 


. मराठीत भाषांतर करा 

. अम्माय मञ्जूसायं पक्खित्तं सुवण्णं दारिका न गण्हि | 

. धोतानि वत्थानि गहेत्वा भरिया उदकम्हा उत्तरि | 

. कस्सकेहि उय्याने रोपितेसु रुक्खेसु फलानि भविंसु | 

. बुद्धा देवेहि च नरेहि च पूजिता होन्ति | 

. उदकेन पूरितं पत्तं गहेत्वा वनिता गेहं आगता होति | 

. अधम्मेन दीपं पालेन्तेन भूपाठेन पीळिता मनुस्सा कुद्धा होन्ति | 
. पक्कं (पिकलेले) फलं तुण्डेन गहेत्वा उड्डेन्तं सुवं अहं अपस्सि | 
. उदेन्तो सुरियो ब्राह्मणेन नमस्सितो होति | 

. अम्माय जालितं दीपं आदाय पुत्तो विहारं पविठ्ठो होति | 


१०. वनिताय दुस्सेन छादिते आसने समणो निसीदित्वा सन्निपतिताय परिसाय धम्मं 


देसेसि | 


११. कस्सकेन खेत्तं आनीता गोणा तिणं खादन्ता आहिण्टिंसु | 
१२. वाणिजा मञ्जूसासु ठपितानि दुस्सानि न विक्किणिंसु | 
१३. सचे त्व॑ सच्चं जानेय्यासि मा पुत्त॑ अक्कोस | 


२८ 
२९ 


३० 


७७ ७ -." “५ > /५७. “० ८२७ लहा 


पाठ - १९ [७७] 


. नावाय निक्‍्खन्ता नरा समुह्दं तरित्वा दीपं पापुणित्वा भरियाहि सद्धिं कथेन्ता 
मोदन्ति | 

. मग्गे ठिते वाणिजस्स सकटे अहं कञ्ञाय आनीतानि भण्डानि ठपेसिं | 

. धम्मेन लळेन धनेन पुत्ते पोसेत्वा जीवन्ता मनुस्सा देवताहि रक्‍्खिता होन्ति | 

. सावकेहि च उपासकेहि च परिवारितो बुद्धो विहारस्स छायाय निसिन्नो होति | 

. अम्माय पापेहि निवारिता पुत्ता सप्पुरिसा हुत्वा धम्मं सुणन्ति | 

. कस्सके पीळेन्ता चोरा पण्डितेन अनुसासिता सप्पुरिसा भवितुं वायमन्ता 
उपासकेही सद्धि उय्याने रुक्खे रोपेन्ति | 

. वनिता पुत्ताय पटियादितम्हा भत्तम्हा खुदाय पीळितस्स याचकस्स थोकं (थोडेसे) 
दत्वा पानीयं च ददि/अदासि | 


) . सभायं निसीदित्वा दारिकाय गायितं गीतं सुत्वा कञ्ञायो मोदिंसु | 
२. अमच्चेन निमन्तिता पुरिसा सालायं निसीदितुं असक्कोन्ता उय्याने सनिपतिंसु | 


. कस्सकेहि खेत्तेसु वुत्तेहि बीजेहि थोक सकुणा खादिंसु | 

. कुमारेहि रुक्खमूळे निलीयित्वा सयन्तो सप्पो दिट्टो होति | 

. वाणिजेन दीपम्हा आहटानि वत्थानि किणितुं वनितायो इच्छन्ति | 

. सचे भूपालो धम्मेन मनुस्से रक्‍खेय्य ते कम्मानि कत्वा दारके पोसेन्ता सुखं 

विन्देय्यु | 

. पुत्तेन याचिता अम्मा मित्तानं ओदनं पटियादेसि | 

. अमच्वेन पुटं पव्हं अधिगन्तुं असक्कोन्तो चोरानं दूतो चिन्तेतुं आरभि | 

. चोरेहि गुहायं निळीयितानि भण्डानि पस्सित्वा वानरा तानि (त्याना) आदाय रुक्खे 
आसरहिंसु | 

. अहं परियेसितं धम्मं अधिगन्त्वा मोदामि | 


. पालीत भाषांतर करा 

. सभेस आलेला माणूस मंत्र्यांबरोबर बोलण्यासाठी समर्थ झाला नाही. 
. आईडवारा दिलेले पैसे घेऊन मुलगा दुकानाकडे धावला. 

. घोड्यांद्वारा ओढल्या गेलेल्या रथात राजा बसठेला आहे. 

. शेतकर्‍यांनी विद्वानाशी चर्चा करून दूताला राजाकडे पाठवले. 

. मुळे उघड्या दारातून बाहेर निघाली. 

. महिलांनी पाण्यात उतरून, वस्त्रे धुवून, आंघोळ केली. 

. देव आणि मनुष्यांकडून बुद्ध आणि (त्यांचे) शिष्य वंदित असतात. 
. व्यापाऱ्याने महिलांद्वारा शिवठेळे कपडे विकले. 


[७८] प्रारंभिक पाली 


९. मी मुलठीद्वारा वनातून आणलेली फुठे आणि फळे घेतली नाहीत. 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
र्र 
१६. 
१७. 
शद 


२७ 


२ 


कुत्र्यादारा पाठलाग केलेल्या मुली वेगाने घरी धावल्या. 

मुलीद्वारा केले गेलेले दुष्कर्म पाहून आचार्याने तिला समज दिली. 

आम्ही महिलांद्वारा तयार केले गेठेठे दिवे जाळले नाहीत. 

शेतकर्‍याद्वारा तोडलेल्या फांद्या तू डोंगरातून ओढू नकोस. 

केलेल्या कामाचे वेतन न मिळवणारी महिला रागावठेली आहे. 

फांदीवर बसलेल्या मुलाकडून फळे मागू नकोस. 

ब्राम्हणाद्वारा रागावली गेठेठी, रडत असणारी महिला दारात बसलेली आहे. 

आईद्वारा बोलावली गेलेली मुलगी भात खाण्यासाठी घरी धावली. 

तोडण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या माणसांनी फांद्या ओढण्यासाठी आरंभ 
ला. 


. धर्माने उपजीविका करणारा, शेते नांगरणारा शेतकरी, बायको व मुलांसह सुख 


अनुभवतो. 


. देवलोकातून निघून गेठेल्या देवता, मनुष्य लोकात जन्म घेऊन, बुद्धांद्वारा 


उपदेशित धम्म ऐकत असताना आनंदित होतात.* 


. भिक्षुद्धारा उपदेशित चोर सदाचारी झाले. 

. शेतकर्‍याद्वारा लावल्या गेलेल्या झाडांवर फळे नव्हती. 
. कुत्र्याने चावठेली मुलगी घराकडे पळून रडली. 

. वैद्याद्वारा मंत्री ज्ञात नव्हता. 

. झाडाखाली बसलेल्या मुली वाळूशी खेळल्या. 

. हे पुत्रांनो, मद्य पिऊ नका. 

. माता मुलांना दुष्कर्मापासून रोखतात. 

. तहानेने पीडित कुत्र्यास मी पाणी दिले. 


येत असणार्‍या शिकार्‍याठा पाहत असणारे आम्ही, झाडांमधे लपलो. 


. श्रळेने भोजन तयार करून आम्ही भिक्षूंना दिले. 


पाठ - २० 


१. इकारान्त स्त्रीलिंगी नामाची विभक्ति रूपेः- 


ह ह हल 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्थी 
पंचमी 
छ्ट्ी 
सत्तमी 
आलपन 


भूमि 


या, भूमियं भूमीसु 


- पृथ्वी - जमीन 


एकवचन अनेकवचन 


आलपन एकवचनी रूपात होतो, ती ईकारान्तीच राहतात. 


२. शब्द संग्रहः- 
इकारान्त स्त्रीलिंगी नामेः- 
अड्लुलि - बोट 
अटवि - जंगल 
र्त्ति - रात्र 
दोणि - छोटी नाव 
युवति - युवती 
यड्डि - काठी 
अर्सनि - वीज 
नाळि - माप 
र्स्मि - किरण 
ड्द्रि - क्रद्धि 
सम्मर्ज्जाने - केरसुणी, झाडू 


ईकारान्त स्त्रीलिंगी नामेः- 

नदी - नदी 

नारी/इत्थी - नारी/स्त्री 

तरुणी - तरूणी, युवती 
भगिनी - बहीण 

वापी - टाकी, विहीर 
पोक्खरणी - पुष्करणी, तळे, तलाव 
कदली - केळी 

ब्राह्मणी - ब्राम्हणाची बायको 
गावी - गाय 

राजिनी/देवी - राणी 

कुमारी - कुमारी 


[८०] प्रारंभिक पाली 


३. क्रियापदेः- 

व्याकरोति - स्पष्ट करतो 
पत्थेति - आकांक्षा करतो, आशा करतो, प्रार्थना करतो 
विस्सज्जेति - खर्च करतो 
आरोचेति - माहिती देतो 
मुञ्चति - मुक्‍त करतो 
नीहरेति - बाहेर काढतो 
पेसेति - पाठवतो 
पटिच्छादेती - झाकतो, लपवतो 
वेठेति - गुंडाळतो 
विहेठेति - त्रास देतो 


-॥. .-& ७ /८७ ९) “७ «६ 


७ «७ 


“० 


सराव - २० 


. मराठीत भाषांतर करा 
. भूपालो राजिनिया सद्धिं नावाय नदि तरन्तो उदके चरन्ते मच्छे ओलोकेन्तो अमच्चेहि 


सडधिं कथेति | 


. पानीयं पिवित्वा दारिकाय भूमियं निक्खित्तो पत्तो भिन्नो होति | 
. कस्सकानं गावियो अटवियं आहिण्डित्वा खेत्त॑ आगमिंसु | 


रत्तिया समुहस्मि पतिता चन्दस्स रस्मियो ओलोकेत्वा तरुणियो मोदिंसु | 


. उपासका इट्धिया आकासे गच्छन्तं तापसं दिस्वा पसन्ना होन्ति | 

. भगिनिया सदि पोक्खरणिया तीरे ठत्वा सो पदुमानि ओचिनितुं वायमि | 

. नारियो वापीसु नहायितुं वा (किंवा) वत्थानि धोवितु वा न इच्छिसु | 

. युवतिया पुट्टं पव्हं व्याकातुं असक्कोन्तो अहं ताय (तिच्या) सद्धिं सल्लपितु 


आरभिं | 


. असप्पुरिस्सेन पुत्तेन कतं पापकम्मं पटिच्छादेतुं अम्मा न उस्सहि | 


१०. भगिनिया दुस्सेन वेठेत्वा मञ्वस्मिं ठपितं भण्डं इत्थी मञ्जूसायं पक्खिपि | 
११. मा तुम्हे मग्गे सयन्तं कुक्कुरं विहेठेथ | 
१२. सप्पुरिसो अमच्वो धनं विस्सज्जेत्वा याचकानं वसितुं सालायो गामेसु करित्वा भूपालं 


आरोचेसि | 


१३. कुमारो सुवं हत्थम्हा मुज्चित्वा तं उड्डेन्तं पस्समानो रोदन्तो रुक्खमूठे अट्ठासि | 


पाठे - २५ [८१] 


१४. सद्धाय दानं ददमाना कुसलं करोन्ता सप्पुरिसा पुन (पुन्हा) मनुस्सळोके उप्पजितुं 
पत्थेन्ति | 

१५. कुमारो मञ्जूसं विवरित्वा साटकं नीहरित्वा अम्माय पेसेसि | 

५. पालीत भाषांतर करा 

१. राजाच्या उद्यानातील सरोवरांमधे कमळे आणि मासे आहेत. 

२. युवतींनी तळ्यातून कमळे वेचून जमिनीवर ठेवली. 

३. राणी नावेने नदी पार करून आलेल्या भगिनींशी बोलली. 

ह 

ष्‌ 

द्‌ 


. मी शेतामधे गायीचा पाठलाग करणाऱ्या कुत्र्याला पाहिले. 

. फळे व फुले तोडण्यासाठी स्त्रिया आणि मुली झाडे चढल्या नाहीत. 

. तुम्ही स्नान करण्यासाठी नदीकडे जाऊन, विजेचा कडकडाट ऐकून घाबरलात. 
७. तुम्ही मित्रांसह केलेले दुष्कर्म लपवू नका. 
८. जर तुम्ही कपडे खरेदी करण्यासाठी पैसे खर्च केळे तर आईला माहिती द्या. 
९. कमल-पत्रांत गुंडाळलेली कमळे, सभागृहात बसलेल्या युवतींसाठी पाठवा. 
१०. महिलांनी सभेत विचारलेल्या प्रश्‍नांचे स्पष्टीकरण आम्ही करू शकतो. 


पाठ - २१ 


१. वर्तमानकाळ वाचक धातुविशेषण रूप (चालू) :- 

हा पाठ अकराव्या पाठाचा पुढचा भाग आहे, म्हणून त्या पाठाबरोबर 
अभ्यास करावा. 

अकराव्या पाठात आपण शिकलो को वर्तमानकाळ वाचक धातुविशेषण 
रूप करताना पुल्लिंग आणि नपुंसकलिंगामध्ये अकारान्त क्रियापदांना 'न्त'/ 
“मान' लावतात. 


उदा. 
पच-न्त 3 पचन्त 
पच -- मान 3 पचमान 


आणि त्यांची विभक्ति लावून बनवली गेलेली रूपे या दोन लिंगांमध्ये (पुल्लिंग, 
नपुंसकठिंग) अकारान्त नामांसारखी चालतात. 


आणखी, हे पण लक्षात घेतले पाहिजे, की बहुधा ज्या क्रियापदांचा शेवट “ए' आणि 
“अय' ने होतो, त्यापैकी ज्याचा शेवट “ए' असतो त्याला *न्त' लागतो, तर ज्याच्या 
शेवटी 'अय' असतो त्याला 'मान' लागतो. 


उदा. 
चोरे -- न्त - चोरेन्त 
चोरय -- मान > चोरयमान 


ज्या क्रियापदाच्या शेवटी “*ना' असतो त्यांना सामान्यपणे “*न्त/ 'मान' दोन्ही 
लावतात, पण तसे करताना 'ना' चा *न' होतो. 


उदा. 
किणा --न्त - किणन्त 
किणा -- मान " किणमान 
सुणा-न्त - सुणन्त 
सुणा -- मान - सुणमान 


शेवटी “न्त' लावलेली वर्तमानकाळ वाचक धातुविशेषण रूपे ही, “मान' शेवटी 
असलेल्या रूपांपेक्षा पाली वाड्मयामध्ये अधिक सातत्याने आढळतात. 


पाले? (4-१ 


२. स्त्रीठिंगी वर्तमानकाळ वाचक धातुविशेषण रूपे क्रियापदास “न्ती'/ 'माना' लावून 
साधली जातात. 


उदा. 
पच -- न्ती " पचन्ती 
पच -- माना -्‌ पचमाना 
चोरे -- न्ती > चोरेन्ती 
चोरय -- माना २ चोरयमाना 
किणा --न्ती - किणन्ती 
किणा - माना २ किणमाना 


जेव्हा “न्ती' हा प्रत्यय लागतो तेव्हा स्त्रीलिंगी वर्तमानकाळवाचक धातुविशेषण रूप 
ईकारान्ती स्त्रीलिंगी नामाप्रमाणे चालते. आणि जेव्हा माना? लावला जातो तेव्हा ते 
आकारान्ती स्त्रीलिंगी नामाप्रमाणे चालते. 


एकवचन अनेकवचन यि 

पठमा - पचन्ती - पचन्ती, पचन्तियो 
दुतिया - पचन्ति - पचन्ती, पचन्तियो 
ततिया - पचन्तिया - पचन्तीहि,पचन्तीभि 
चतुत्थी - पर्चन्तिया - पचन्तीनं 

पंचमी - पचन्तिया - पचन्तीहि, पचन्तीभि 
छ्ट्टी - पचन्तिया - पचन्तीनं 

सत्तमी - पचन्तिया, पचन्तियं - पचन्तीसु 

आलपन - पचन्ती - पचन्ती, पचन्तियो 


३. वाक्य प्रयोगाची उदाहरणे:- 


एकवचन 
१. अम्मा भत्तं पचन्ती कञ्ञाय सळ्िं कथेति | 
भात शिजवत असणारी आई मुलीशी बोलते. 
२. कञ्ञा भत्तं पचन्ति अम्मं पस्सति | 
भात शिजवत असणार्‍या आईला कन्या पाहते. 
३. कञ्ञा भत्तं पचन्तिया अम्माय उदकं देति | 


[८४] प्रारंभिक पाली 


भात शिजवत असणार्‍या आईला कन्या पाणी देते. 


अनेकवचन 


१. 


भत्तं पचन्तियो अम्मायो कञ्ञाहि स्धिं कथेन्ति | 
भात शिजवत असणार्‍या आई मुलींशी बोलतात. 


. कञ्ञायो भत्तं पचन्तियो अम्मायो पस्सन्ति | 


भात शिजवत असणार्‍या आईना कन्या पाहतात. 


. कञ्ञायो भत्तं पचन्तीनं अम्मानं उदकं देन्ति | 


भात शिजवत असणार्‍या आईना कन्या पाणी देतात. 
वरील प्रमाणे वर्तमानकाळवाचक धातुविशेषण रूप सर्व विभक्त्यांमध्ये, ते 


ज्या नामाचे विशेषण असते त्या नामाच्या ठिंग, वचन आणि विभक्तीप्रमाणे 
चालते. 


सराव - २१ 


. मराठी भाषांतर करा 
१. खेत्ते फलानि चोरेन्ती दारिका कस्सकं दिस्वा भावित्वा धावितु आरभि | 
. बुद्धस्स सावकेन देसितं धम्मं सुत्वा युवति सच्चं अधिगन्तुं इच्छन्ती अम्माय सद्धिं 


मन्तेसि | 


. सयन्तं सुनखं आमसन्ती कुमारी गेहडारे निसिन्ना होति | 


४. राजिनी नारीहि पुट्टे पव्हे व्याकरोन्ती सभायं निसिन्ना परिस आमन्तेत्वा कथं 


ढी 


नीही 


९ 


० 


कथेसि | 
. अटविं गन्त्वा रुक्‍्खं छिन्दित्वा साखायो आकड्ून्तियो इत्थियो सिगाळे दिस्वा 
भायिंसु | 


. गेहढ्वारे निसीदित्वा दुस्सं सिब्बन्ती भगिनी गीतं गायति | 
. असप्पुरिसो पापकम्मानि पटिच्छादेत्वा उपासकेहि सद्धिं सल्ठपन्तो विहारस्मि आसने 


निसिन्नो होति | 


. साठकेन वेठेत्वा निलीयितं सुवण्णं पस्सितुं आकड्ममाना युवति ओवरकस्स (खोली) 


ह्वारं विवरि | 


. सचे त्वं मूलं विस्सज्जेतुं इच्छेय्यासि, मा वत्थं किणाहि | 


१०. सचे तुम्हे भूपालस्स दूतं पेसेथ अमच्चे पि आरोचेथ | 
११. कस्सको छिन्ना साखायो खेत्तम्हा नीहरित्वा अटवियं पक्‍्खिपि | 
१२. पोक्खरणिया तीरे ठत्वा कदठिफलं खादन्ती कञ्ञा भगिनिया दिन्नं पदुमं गण्हि | 


६: 


३०. 


-« ०» /८७ “० “० -:& 


पाठ - २१ [८५] 


. अम्हाकं (आमचे) हत्थपादेसु वीसति (वीस) अड्गुलियो सन्ति | 

. रत्तिया गेहा निक्खमितुं भायन्ती कञ्ञा द्वारं न विवरि | 

. सच्चे त्व॑ यठ्ठिया कुक्कुरं पहरेय्यासि सो डसेय्य | 

. मयं सप्पुरिसा भवितुं आकड्ठमाना समणे उपसड्रम्म धम्मं सुत्वा कुसलं कातुं 
आरभिम्ह | 

. पापकम्मेहि अनुबन्धिता असप्पुरिसा चोरा निरये (नरक) उप्पज्जित्वा दुक्‍्खं 
विन्दन्ति | 

. मा पुञ्ञं परिवज्जेत्वा पापं करोथ, सचे करेय्याथ मनुस्सलोकम्हा चवित्वा दुखं 
विन्दिस्सथ | 

. सचे तुम्हे सग्गे उप्पज्जित्वा मोदितुं पत्थेथ पुज्ञानि करोथ | 

. सच्चं ञातुं उस्सहन्ता ब्राह्मणा सहायकेहि सह मन्तयिंसु | 


) . नारिया पञ्जरे (पिंजरा) पकक्‍्खिता सुका कदलिफलं खादन्ता निसिन्ना होन्ति | 


. गोणं विहेठेतुं न इच्छन्तो वाणिजो सकटम्हा भण्डानि नीहरित्वा भूमियं 
निक्खिपित्वा कस्सकं आरोचेसि | 

. अटवियं विहरन्ता मिगा च गोणा च वराहा च सीहम्हा भायन्ति | 

. समणा सद्धाय उपासकेहि दिन्नं भुज्जित्वा सच्चं अधिगन्तुं वायमन्ता सीलानि 
रक्‍खन्ति | 

. रत्तिया निक्खन्ता दोणि नदि तरित्वा पभाते (प्रभात) दीपं पापुणि | 

. गेहस्स छायाय ठत्वा दारिकाय भूमियं निक्खित्त॑ ओदनं सुनखो खादितुं आरराभि | 

. भरियाय नाळिया मितं धञ्ञं आदाय कस्सको आपणं गतो होति | 

. उड्डेन्ते काके दिस्वा वालुकाय च उदकेन च कोळन्ती दारिका हसमाना धावि | 
रथं पाजेतुं (चालविणे) उग्गण्हन्तो पुरिसो दक्खो (हुषार) रथाचरियो भवितुं 
वायमि | 

विवटम्हा द्वारम्हा निक्खन्ता कुमारा पञ्जरेहि मुत्ता सकुणा विय (सारखा) उय्यानं 

धाविंसु | 


. पालीत भाषांतर करा 

. पलंगावर बसलेल्या मुलीने, आईद्वारा दिलेले दूध प्यायले. 

. पाणी आणण्यासाठी घागरी (घट) घेऊन बोलत असणाऱया स्त्रिया नदीवर गेल्या. 
. पक्ष्याला त्रास देण्यासाठी इच्छा न करणाऱ्या स्त्रीने त्याला पिंजर्‍यातून सोडले. 

. झाडावरून फळे तोडू न शकणार्‍या (असक्कोति) बालिकेने शेतकर्‍याला बोलावले. 
. रडत असणाऱ्या बालकाच्या पात्रात दूध नाही (नत्थि). 


[८६] प्रारंभिक पाली 


६. झाडाखाली गात असणाऱ्या मुलींनी नाचण्यासाठी सुरूवात केली. 

७. शिकारी आणि त्याच्या कुत्र्यांद्वारा पाठलाग केली गेठेली हरणे वनाकडे पळाली. 

८. नफा मिळविण्यासाठी इच्छा करत असणार्‍या स्त्रियांनी दुकानांमधे कपडे विकळे. 

९. दिवे जाळण्यासाठी, तेल विकत घेण्यासाठी, मुलगा दुकानातून - दुकानाकडे गेला. 

१० मी झाडाच्या सावलीत बसलेल्या मुलीसाठी पेटी दिली. 

११. झाडावरून वेळ ओढत असणार्‍या मुली हसल्या. 

१२. स्त्रिया आणि मुलांना त्रास देत असणारी ती दुष्ट माणसे आहेत. 

१३. आम्ही डोळ्यांनी जमीनीवर पडत असणारी सूर्याची किरणे पाहतो. 

१४. घरात शिरत असणार्‍या सापाला महिलेने काठीने प्रहार करून मारले. 

१५. फळे व फुले पेट्यांमधे टाकत असणाऱ्या बहिणी (घराच्या) उघड्या दारात 
बसल्या. 

१६. जर तू पाण्याबाहेर येऊन मुळाला सांभाळशील तर मी तळ्यात उतरून आंघोळ 
करेन. 

१७. आम्ही पापकर्मे करीत असलेल्या स्त्रियांना रागावून सभागृह सोडले. 

१८. बागेत फिरत असणाऱ्या गायी व हरणांना तुम्ही वेधू नका, राजा व राणी 
रागावतील. 

१९. राजा आणि मंत्र्यांनी बेटावर राहत असणार्‍या लोकांना पीडू नये. 

२०. रस्त्यावर फिरत असणाऱ्या, भुकेने पीडित असलेल्या कुत्र्यांसाठी मी भात दिला. 


पाठ - २२ 


१. भविष्यकाळ वाचक कर्मणि धातुसाधितः- 
भविष्यकाळ वाचक कर्मणि धातुसाधित किंवा ज्याला संभावित क्रियारूप 
असेही म्हणतात ते क्रियापदास 'तव्ब/ “अनीय' जोडून तयार होते, बहुधा 
“तब्ब' जोडताना 'इ' सह जोडला जातो. सदर रूपे पुल्लिंग आणि नपुंसकठिंगात 
अकारान्त नामाप्रमाणे तर स्त्रीठिंगात आकारान्त नामाप्रमाणे चालतात. ह्या 
रूपांनी जरूर/आवश्यक/करण्यायोग्य असा अर्थबोध होतो. 
उदा. 
पचति - पचितब्ब/पचनीय 
भुञ्जति - भुज्जितब्ब/भोजनीय 
करोति - कातब्ब/करणीय 
२. वाक्‍य प्रयोगाची उदाहरणे:- 
१. अम्मा पचितब्बं/पचनीय तण्डुलं (तांदूळ) पिटके ठपेसि | 
आईने शिजवण्यायोग्य तांदूळ टोपल्यात ठेवले. 
२. दारिकाय भुञ्जितब्बं/भोजनीयं ओदनं अहं न भुज्जिस्सामि | 
मुलीट्ठारा खाण्यायोग्य भात मी खाणार नाही. 
३. कस्सकेन कातब्ब/करणीयं कम्मं कातुं त्वं इच्छसि | 
शेतकर्‍याद्वारा करण्यायोग्य काम करण्यासाठी तू इच्छितोस . 
सराव - २२ 


. मराठीत भाषांतर करा 

. उपासकेहि समणा वन्दितब्बा होन्ति | 

. मञ्जूसाय निक्खिपितब्बं सुवण्णं मा मञ्चस्मिं ठपेहि | 

. सप्पुरिसा पूजनीये पूजेन्ति, असप्पुरिसा तथा (तसे) न करोन्ति | 

. भूपाठेन रक्‍्खितब्बं दीपं अमच्चा न सम्मा (चांगठे) पाठेन्ति | 

. मनुस्सेहि धम्मो उग्गण्हितब्बो, सच्चं अधिगन्तब्बं होति | 

. कुमारीहि आहटानि पुप्फानि उदकेन आसिज्चितब्बानि होन्ति | 

. चोरेन गण्हितं भगिनिया धनं परियेसितब्बं होति | 

. उय्याने रोपिता रुक्खा न छिन्दितब्बा होन्ति | 

. धोतब्बानि दुस्सानि गहेत्वा युवतियो हसमाना पोक्खरणिं ओतरिंसु | 


“२  /प्पा 


“० (0 ७ -ी. .& ७ /५७ -० 


[८८] प्रारंभिक पाली 


३4) 
श्र 


१२. 
१३. 
१४. 
९१ 
१६. 
१७. 
१८८८ 
१९. 
२०. 
२९. 
रः 


२२. 


ञ्ट्‌ “५0 
रो 


७७ ७ “: .- ०» /५८७ “० -: 


ती 
१० 


११. 


१२ 


. समणेहि ओवदितब्बा कुमारा विहारं न गमिंसु | 
. कस्सकेन कसितब्बं खेत्तं विक्किणितुं वाणिजो उस्सहि | 
आपणेसु ठपितानि विक्किणितब्बानि भण्डानि किणितुं ते न इच्छिसु | 
अम्मा खादनीयानि च भोजनीयानि च पटियादेत्वा दारकानं देति | 
मनुस्सेहि दानानि दातब्बानि, सीलानि रक्‍खितब्बानि, पुञ्ञानि कातब्बानि | 
गोणानं दातब्बानि तिणानि कस्सको खेत्तम्हा आहरि | 
मिगा पानीयं उदकं परियेसन्ता अटवियं आहिण्डिंसु | 
दारिकायं दातुं फलानि आपणाय वा खेत्तम्हा वा आहरितब्बानि होन्ति | 
कथेतब्बं वा अकथेतब्बं वा अजानन्तो असप्पुरिसो मा सभायं निसीदतु | 
तुम्हे भूपाळा, अमच्वेहि च पण्डितेहि च समणेहि च अनुसासितब्बा होथ | 
उपासकेन पुट्टो पञ्हो पण्डितेन व्याकातब्बो होति | 
भूपालस्स उय्याने वसन्ता मिगा च सकुणा च ठुहकेहि न हन्तब्बा होन्ति | 
कुसलं अजानित्वा पापं करोन्ता कुमारा न अक्कोसितब्बा, ते समणेहि च 
पण्डितेहि च सप्पुरिसेहि च अनुसासितब्बा | 
अस्सपुरिसा परिवज्जेतब्बा, मा तुम्हे तेहि सद्धिं (त्यांच्या बरोबर) गामे 
आहिण्डथ | 
. सुरा न पातब्बा, सच्चे पिवेय्याथ तुम्हे गिळाना भविस्सथ | 
. धम्मेन जीवन्ता मनुस्सा देवेहि रक्‍्खितब्बा होन्ति | 


., पालीत भाषांतर करा 

. रात्री लोकांद्वारा दिवे जाळले गेले पाहिजेत. 

. व्यापाऱ्याने शेतकर्‍यांसाठी विकण्यायोग्य घोडे आणले. 

. डोळ्यांद्वारा वस्तू पाहिल्या पाहिजेत, जिभेद्वारा रसाचा स्वाद घेतला पाहिजे. 
. कुत्र्याला काठयांनी व दगडांनी मारू नये. 

. द्वीपामधीळ माणसे राजा व त्याच्या मंत्र्यांद्वारा रक्षिण्यायोग्य आहेत. 

. बागेत फिरत असणार्‍या माणसांद्वारा फुठे तोडण्यायोग्य नाहीत. 

. शेतकर्‍याद्वारा पत्नीसह धान्य मोजले गेले पाहिजे. 

. माणसांनी पाप करणे योग्य नाही. 


बैलांना व बकर्‍यांना गवत व पाणी दिले गेले पाहिजे. 

. आच्चार्याच्या भगिनीद्वारा सभा संबोधित केली गेली पाहिजे. 
गुहांमधे झोपत असणाऱ्या सिंहांजवळ माणसांनी जाऊ नये. 
. आईचे कपडे मुलीद्वारा धुतळे गेळे पाहिजेत. 


पाठ - २३ 


प्रयोजक( प्रेरर्णाथक ) क्रियापदेः- 

प्रयोजक क्रियापदे मूळ धातूस किंवा त्याच्या पायाभूत रूपास 'ए', 'अय', 
“आपे' “'आपय' प्रत्यय जोडून केली जातात. काही बाबतीत मूळ धातुमधला 
स्वर असे प्रत्यय जोडताना दीर्घ होतो. “ए' कारान्त व 'अय' कारान्त धातुंना 
निश्‍चितपणे 'आपे' व “'आपय' प्रत्यय लावून प्रयोजक क्रियापद तयार केले जाते. 
उदा. 


पचति - पाचेति/पाचयति/पाचापेति/ पाचापयति 
भुञ्जति - भोजेति/भोजापेति 

चोरेति - चोरापेति/चोरापयति 

किणाति - किणापेति/किणापयति 

करोति - कारेति/काराप्यति 

ददाति/देति - दापेति/दापयति 


प्रयोजक क्रियापद असलेल्या वाक्यांमध्ये जो प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतो, 
तो दुतिया किंवा ततिया विभक्तिमध्ये दर्शविला जातो. 


२. वाक्‍य प्रयोगाची उदाहरणे:- 
१. अम्मा भगिनिं भत्तं पाचापेति | 
आई बहिणीकडून भात शिजवून घेते. 
२. भूपालो समणे च याचके च भोजापेसि | 
राजाने श्रमणांना व याचकांना जेवू घातले. 
३. चोरो मित्तेन ककचं चोरापेत्वा वनं धावि | 
मित्राद्वारा करवत चोरी करवून चोर वनाकडे पळाला. 
४. वेज्जो पुत्तेन आपणम्हा खीरं किणापेसि | 
वैद्याने पुत्राकडून बाजारातून दूध विकत आणविले. 
५. उपासका अमच्चेन समणानं विहारं कारापेसुं | 
उपासकांनी श्रमणांसाठी मंत्र्याकडून विहार बांधवून घेतले. 
६. युवती भगिनिया आचरियस्स मूलं दापेत्वा सिप्पं उग्गण्हि | 
तरूणी भगिनीकडून आचार्याला पैसे देववून शिल्प शिकली. 
७. ब्राह्मणो चोरं/चोरेन सच्चं भासापेतुं वायमि | 


[९०] प्रारंभिक पाली 


0.» ““*२0 “0 “२0 0. ०] 
-]. ८ ७ /५७ -_९> 


“७ 
ळ 


“२७:०७ .“0 (0 6 /ा. -“ ०७ /५७ “७० २.१9 
“५७० ९) 


ब्राम्हणाने चोराकडून सत्य वदविण्यासाठी प्रयत्न केला. 
सराव - २३ 


. मराठीत भाषांतर करा 

. अम्मा समणेहि असप्पुरिसे पुत्ते अनुसासापेसि | 

. तुम्हे मनुस्से पीळेन्ते चोरे आमन्तापेत्वा ओवदथ | 

. वाणिजो कस्सकेन रुक्खे छिन्दापेत्वा/छेदापेत्वा सकटेन नगरं नेत्वा विक्किणि | 
. समणो उपासके सनिपातापेत्वा धम्मं देसेसि | 

. मातुलो कुमारेहि पुण्फानि च फलठानि च ओचिनापेसि | 

. दारिका सुनखं पोक्खरणिं ओतरापेसि | 

. अमच्चो वाणिजे च कस्सके च पक्कोसापेत्वा पुच्छिस्सति | 

. कञ्ञाहि आहटानि पुफ्फानि वनितायो आसिञ्वापेसुं | 

. भरियाय कातब्बं कम्मं अहं करोमि | 

. लुह्यको मित्तेन मिग विज्झित्वा मारापेसि | 

. ब्राह्मणयो आचरियेन कुमारिं धम्मं उग्गण्हापेसि | 

. अम्मा दारिकं खीरं पायेत्वा मञज्चे सयापेसि | 

. वाणिजा अस्सेहि भण्डानि गाहापेत्वा विक्किणितुं नगरं गमिंसु | 

. वनिता सहायकेन रुक्खस्स साखायो आकड्टापेत्वा गेहं नेसि | 

. अम्मा पुत्तेन गेहं आगतं समणं वन्दापेसि | 

. उपासका समणे आसनेसु निसीदापेत्वा भोजापेसुं | 

. भगिनी भिन्नपत्तस्स खण्डानि आमसन्ती रोदन्ती गेहद्वारे अटठ्ठासि | 


१८. उदक आहरितुं गच्छन्तियो नारियो सल्लपन्तियो रुक्खमूठेसु पतितानि कुसुमानि 


ओलोकेत्वा मोदिंसु | 


१९. ठुद्यको तुण्डेन फलं ओचिनितुं वायमन्तं सुवं सरेन विज्झि | 
२०. सप्पुरिसेन कारापितेसु विहारेसु समणा वसन्ति | 


- 
9 


२ 
२ 
1 


. पालीत भाषांतर करा 


? . दुष्ट माणूस त्याच्या पुत्रांद्वारा पक्ष्यांना वेधवितो . 


. उपासक श्रमणाद्वारा धर्मोपदेश देववतील. 
. महिला त्यांच्या मुलांकडून बुद्धांच्या शिष्यांना वंदन करवून घेतात.* 
. युवती तिच्या बहिणीद्वारा सभेत भाषण करवेल. 


पाठ - २३ [९१] 


५. शेतकर्‍याने झाड खड्यात पाडवले. 

६. तुम्ही फुलांना पाण्याने शिंपडवून घ्याल. 

७. राजाने मंत्र्यांकडून विहार बांधवून घेतला. 

८. राजाने बांधवून घेतठेल्या प्रासादात राणी राहील. 

९. व्यापाऱ्याने त्याच्या पत्नीकडून वस्तू पेटीत ठेवविल्या. 

१०. ब्राम्हणाने बुद्धांच्या शिष्यांकडून आपल्या लोकांना अनुशासित करविठे.* 


पाठ - २४ 
१. उकारान्त स्त्रीलिंगी नामांची विभक्ति रूपेः- 


धेनु - गाय 

एकवचन अनेकवचन 
1 |. ट. धेनु धेनू, धेनुयो 
दुतिया घेनुं धेनू, धेनुयो 
ततिया धेनुया धेनूहि, धेनूभि 
चतुत्थी धेनुया घेनूनं 
पञ्चमी धेनुया धेनूहि, धेनूभि 
छ्ट्ठी धेनुया घेनूनं 
सत्तमी धेनुया, धेनुयं धेनूसु 
आलपन धेनु धेनू, धेनुयो 


२. वरील प्रमाणे प्रत्यय लागणारी आणखी काही नामे 


यागु - (भाताची) पेज कणेरु - हत्तीण 

कासु - खड्डा धातु - मूलद्रव्य, देहावशेष, अस्थी 
विज्जु - वीज स्‌स्सु - सासू 

र्ज्जु - दोर, दोरखंड वधु - सून 

दहु - खरूज (चर्मरोग) 


३. शब्द संग्रह - क्रियापदे 


थकेति  - बंद करतो नासेति - नष्ट करतो 
भजति  - सोबत करतो ओभासेति - प्रकाशित करतो 
सम्मज्जञति - झाडतो बन्धति - बांधतो 
विभजति - विभाजन करतो, वाटतो । भञ्जति - तोडतो, फोडतो 


मापेति  - बांधतो, निर्मितो विहिंसति  - ईजा करतो, पीडा देतो 
छड्टेति - फेकतो पत्थरति - पसरवतो 


पाठ - २४ [९३] 


सराव - २४ 


. मराठीत भाषांतर करा 

. वधू सस्सुया धेनुं रज्जुया बन्धित्वा खेत्तं नेसि | 

. अम्मा यागुं पचित्वा दारकानं दत्वा मञ्ये निसीदि | 

. युवतिया हत्थेसु च अड्रुलीसु च दहु अस्थि | 

. मयं अटवियं चरन्तियो कणेरुयो अपस्सिम्ह | 

. इत्थी युवतिया भत्तं पाचापेत्वा दारिकानं थोक थोकं विभजि | 

. तुम्हे विज्जुया आलोकेन गुहायं सयन्तं सीहं पस्सित्थ | 

. युवतिया हत्येसु कुमारेहि दिल्ना माठायो सन्ति | 

. वधू खेत्ते कासूसु पतितानि फलानि संहरि | 

९. ब्राह्मणो बुद्धस्स धातुयो विभजित्वा भूपालानं अददि/अदासि | 

१०. वधू सस्सुया पादे वन्दि | 

११. युवतिया गेहं सम्मज्जितब्बं होति | 

१२. देवतायो सकलं विहारं ओभासेन्तियो बुद्ध उपसड्रमिंसु | 

१३. अटवीसु वसन्तियो कणेरुयो साखायो भञ्जित्वा खादन्ति | 

१४. अहं रुक्खस्स छायायं निसिन्नानं धेनूनं च गोणानं च तिणानि अददि/अदासिं | 

१५. क. गच्छन्ति अम्मं पस्सित्वा रथम्हा ओरुय्ह तं वन्दित्वा रथस्मि आरोपेत्वा 

हं नेसि | 

१६. वधू गेहस्स द्वारं थकेत्वा नहायितुं नदि उपसड्डमित्वा युवतीहि सद्धिं सल्ठपन्ती नदिया 
तीरे अट्डासि | 

१७. भूपालो मनुस्से विहिंसन्ते चोरे नासेत्वा दीपं पाठेसि | 

१८. अम्मा असप्पुरिसे भजमाने पुत्ते समणेहि ओवादापेसि | 

१९. सप्पुरिसेन किणित्वा आहटेहि भण्डेहि छड्टेतब्बं नत्थि | 

२०. मा तुम्हे गामे वसन्ते कस्सके विहिंसथ | 

५. पालीत भाषांतर करा 

१. आईने पेटीत ठेवलेले सोने घेवून मुलीला दिले. 

. सुनेने माळा आणि फळांद्वारे देवांना पूजले. 

. जर तू खड्डे खणशील, तर मी झाडे लावीन. 

. तुम्ही शेतास जाऊन धान्य घरी आणा. 

. हत्तिणी केळीची झाडे खात असताना वनात हिंडल्या. 


७ ७ -ला. .- «> /५७ -७० -»८ & 


-८ ५ /८७ -९० 


[९४] प्रारंभिक पाली 


६. नावेने नदी पार करत असणाऱ्या मुलींना मी पाहिले. 

७. तरूणींनी खड्यात पडलेल्या फांद्या खेचल्या. 

८. सूर्याचे किरण जगाला प्रकाशित करतात. 

९. गाणी गात असणाऱ्या बहिणी आंघोळीसाठी तळ्याकडे गेल्या. 
१०. स्त्रीने गायीला दोराने बांधून शेताकडे आणले. 

११. सून सासूसह बुद्धधातूस वंदन करण्यासाठी अनुराधपूरला गेली. 
१२. शील आणि प्रज्ञा जगातल्या लोकांची मने प्रकाशमान करोत. 


१. इकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपेः- 


अग्गि - आग 


हह. 0. 
दुतिया 


ततिया 
चतुत्थी 
पञ्चमी 
छ्ट्टी 
सत्तमी 
आलपन 


एकवचन 

अग्गि 

अग्गिं 

अग्गिना 

अग्गिनो, अग्गिस्स 
अग्गिना, अग्गिम्हा, अग्गिस्मा 
अग्गिनो, अग्गिस्स 

अग्गिस्मि, अग्गिम्हि 

अग्गि 


पाठ - २५ 


अनेकवचन 


२. काही इकारान्त पुल्लिंगी नामेः- 


मुनि/इसि 
कवि 
आरि 
भूपति 
पति 
गहपति 
अधिपति 
अतिथी 
व्याधि 
उदधि 
निधि 
वीहि 


- मुनि/क्ररषि 

- कवी 

- शत्रू 

- राजा 

- पती, मालक 
- गृहस्थ 

- सरदार, नेता 
- पाहुणा 

- रोग 

- सागर 

- (गुप्त) खजिना 
- भात (पीक) 


अग्गी, अग्गयो 
अग्गी, अग्गयो 
अग्गीहि, अग्गीभि 
अग्गीनं 

अग्गीहि, अग्गीभि 
अग्गीनं 

अग्गीसु 

अग्गी, अग्गयो 


- माकड 
- साप 

- चित्ता 

- सूर्य 

- टेकडी 

- रत्न 

- तलवार 

- ढीग 

- तळहात 

- कूस, उदर, पोट 
- मूठ, हातोडा 


[९६] प्रारंभिक पाली 


सराव - २५ 


. मराठीत भाषांतर करा 

. मुनयो सीलं रक्‍खन्ता गिरिम्हि गुहासु वसिंसु | 

. आचरियेन सदि विहरन्तो कवि इसि होति | 

. भूपति असिना अरिं पहरित्वा मारेसि | 

. पति भरियाय पटियादितं ओदनं भुञिजित्वा खेत्तं अगमि | 

. सप्पुरिसा गहपतयो भरियाहि च पुत्तेहि च गेहेसु वसन्ता सुखं विन्दन्ति | 

. निधिं परियेसन्तो अधिपति सहायकेहि सळ्धिं दीपं अगच्छि | 

. अतिथिनं ओदनं पचन्ती इत्थी अग्गि जाठेसि | 

. व्याधिना पीळितो नरो मज्चे सर्यति | 

. गहपति विहीनं रासिं मिनन्तो भरियाय सद्धिं कथेसि | 

१०. दारिका गिरिम्हा उदेन्तं रविं ओलोकेन्ती हसन्ति | 

११. भूपतिनो मुट्टिम्हि मणयो भवन्ति | 

१२. अरि कविनो सोणं यट्टिया पहरित्वा धावि | 

१३. कवि पतिना दिन्नं मणिं पाणिना गण्हि | 

१४. नारियो पतीहि सळ्िं उदधिं गन्त्वा नहायितु आरभिंसु | 

१५. अधिपति अतिथिं खादनीयेहि च भोजनीयेहि च भोजापेसि | 

१६. भूपतिना कातब्बानि कम्मानि अधिपतयो न करिस्सन्ति | 

१७. मुनीहि परियेसितब्बं धम्मं अहं पि उग्गण्हितुं इच्छामि | 

१८. अहं दीपं जालेत्वा उदकेन आसित्तानि पदुमानि बुद्धस्स पूजेमि | 

१९. त्वं गिरिम्हि वसन्ते दीपयो ओलोकेतुं लुह््केन सह गिरिं आरुहसि | 

२०. देवी परिसाय सह सभायं निसिन्ना होति | 

२१. गहपतयो पज्हे पुच्छितु आकड्ठमाना इसिं उपसड्रमिंसु | 

२२. गहपतीहि पुट्टो इसि पज्हे व्याकरि | 

२३. नारिया धोतानि वत्थानि गण्हन्ते कपयो दिस्वा कुमारा पासाणेहि ते पहरिंसु | 

२४. उय्याने आहिण्डित्वा तिणं खादन्तियो गावियो च गोणा च अजा च अटविं पविसित्वा 
दीपिं दिस्वा भायिंसु | 

२५. गहपतीहि मुनयो च अतिथयो च भोजेतब्बा होन्ति | 

२६. अम्मा मञ्जूसाय पक्‍्खिपित्वा रक्‍खिते मणयो दारिकाय च वधुया च अददि/ 

अदासि | 


७७ ७ -ा .- > /८७ “० “२०.५७ 


० 


डो 


२७ 


२९ 


२३२ 


७ ७ “ला. ८ ७ /५७ -९ 


९. 


१० 


पाठ - २५ [९७] 


. यदि तुम्हे भूपतिं उपसड्टमेय्याथ मयं रथं पटियादेस्साम | 

. गहपति चोरं गीवाय गहेत्वा पादेन कुच्छि पहरि | 

. सकुणेहि कतानि कुलावकानि (घरटी) मा तुम्हे भिन्दथ | 

. गीतं गायन्ती युवति गाविं उपसड्डम्म खीरं दुहितुं (धार काढणे) आरभि | 


 . बुद्धस्स धातुयो वन्दितुं मयं विहारं गमिम्ह | 


. मयं कञ्ञायो धम्मसालं सम्मज्जित्वा किलळञ्जासु (गालिचा) निसीदित्वा धम्मं 
सुणिम्ह | 
. मयं ठोचनेहि रूपानि पस्साम, सोतेहि (कानानी) सह सुणाम, जिव्हाय रसं 
सादियाम | 
. ते अटविया आहिण्डन्तियो गावियो रज्जूहि बन्धित्वा खेत्तं आनेसुं | 
. भरिया व्याधिना पीळितस्स पतिनो हत्थं आमसन्ती तं (त्याला) समस्सासेसि | 
. गहपति अतिथिना सद्धिं सल्लपन्तो सालाय निसिन्नो होति | 
. मुनि सच्चं अधिगन्त्वा मनुस्सानं धम्मं देसेतुं पब्बतम्हा ओरुय्ह गामे विहारे 
वसति | 
. रज्जुया बन्धिता गावी तत्थ तत्थ (इकडे तिकडे) आहिणिडितुं असक्कोन्ती 
रुक्खमूले तिणं खादति | 
. देवी भूपतिना सळ्िं रथेन गच्छन्ती अन्तरामग्गे (वाटेवर) कसन्ते कस्सके 
पस्सि | 
. मा तुम्हे अकुसलं करोथ, सचे करेय्याथ सुखं विन्दितुं न लभिस्सथ | 


. पालीत भाषांतर करा 

. पतींनी बेटाहून पत्नीसाठी रत्ने आणली. 

. व्याधी जगात राहत असणार्‍या लोकांना पीडतात. 

. स्त्रीने जमीनीवर बसून मापाने भात मोजले. 

. दुष्कर्म करत असणारे गृहस्थ क्रषींना पूजत नाहीत. 

. जर तुम्ही खजिना खोदलात तर तुम्हाला रत्ने मिळतील. 

. पतीने धुण्यायोग्य कपडे मी धुतले. 

. आईने तयार केलेली पेज आम्ही प्यायलो. 

. तू नगराहून येत असणाऱ्या पाहुण्यांसाठी भात व पेज शिजवण्यासाठी आग 


पेटव. 
गृहस्थाने घरात प्रवेश केलेल्या चोरावर तलवारीने प्रहार केला. 
. युवतीने झाडाच्या सावलीत उभ्या असणार्‍या गाईसाठी गवत दिले. 


[९८] प्रारंभिक पाली 


११. माकडे झाडांवर राहतात, सिंह गुहांमधे झोपतात, साप जमिनीवर फिरतात. 

१२.जर तू शहरातून वस्तू खरेदी करून आणशील तर मी त्या (तानि) शेतकऱ्यांना 
विकेन. 

१३. हे दुष्ट माणसा, जर तू पुण्य करशील तर तू सुख भोगशील. 

१४. माझ्या आईच्या घरी पेट्यांमधे रत्ने आणि सोने आहे. 

१५. मुनीने जमिनीवर बसलेल्या राजाच्या परिजनांसाठी धर्मोपदेश केला. 

१६. श्रमण, क्रषी व कवी सद्गुणी लोकांद्वारा सन्मानित होतात. 

१७. नेत्याद्ठारा रक्षिळेला खजिना आम्हाला मिळेल. 

१८. बागेत लावलेल्या झाडांच्या फांद्या तोडू नका. 

१९. पिंजर्‍यातून सोडलेले पक्षी आकाशात उडाले. 

२०.सिद्धीने नदी ओलांडत असणार्‍या क्रषींना आम्ही पाहिळे नाही. 


पाठ - २६ 


१. ईकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपेः- 


पक्‍्खी - पक्षी 
एकवचन अनेकवचन 

३-३ पक्‍्खी पक्‍्खी, पक्खिनो 
दुतिया पक्खिनं, पक्खिं पक्‍्खी, पकक्‍्खिनो 
ततिया पक्खिना पक्‍्खीहि, पक्‍्खीभि 
चतुत्थी पक्खिनो, पक्खिस्स पक्‍्खीनं 

पञ्चमी पक्खिना , पक्खिम्हा, पक्खिस्मा | पक्‍्खीहि, पकक्‍्खीभि 
छ्टटी पक्खिनो, पक्खिस्स पक्‍्खीनं 

सत्तमी पकक्‍्खिनि, पक्खिम्हि, पक्खिस्मि | पक्‍्खीसु 

आलपन पक्‍्खी पक्‍्खी, पक्खिनो 


टीप: वरील विभक्ति रूपे अग्गि (इकारान्त पुल्लिंगी नाम) च्या विभक्ति 
रूपापेक्षा फक्त पठमा, दुतिया व आलपनात वेगळी आहेत. इतर त्यासारखीच 
आहेत. अपवाद फक्त सत्तमी एक वचनातील 'पकक्‍्खिनि' आहे. 


२. काही ईकारान्त पुल्लिंगी नामेः- 


हत्थी/करी - हत्ती दाठी - सुळे असलेला हत्ती 
सामी - सरदार, पती, स्वामी | दीघजीवी - दीर्घजीवी 

सेट्टी - शेठ, सावकार बली - बलवान 

सुखी - आनंदित वड़्की - सुतार 

मन्ती - मंत्री सारथी - सारथी 

सिखी - मोर कुट्टी - कुष्ठी, कुष्ठरोगी 


पाणी - प्राणी पापकारी - पापी 


[१००] प्रारंभिक पाठी 


सराव - २६ 
. मराठीत भाषांतर करा 
. पक्खी गायन्तो साखायं निसीदति | 
. गाविं रज्जुया मुज्वमाना अम्मा खेत्ते ठिता होति | 
. कञ्ञायो सभायं नच्चन्तियो गायिंसु | 
. सेट्टी महन्तं (पुष्कळ) धनं विस्सज्जेत्वा समणानं विहारं कारापेसि | 
. हत्यिनो च कणेरु्यो च अटवियं आहिण्डन्ति | 
. पापकारी पापानि पटिच्छादेत्वा सप्पुरिसो विय (सारखे) सभायं निसिन्नो सेड्डिना 
सढ्धिं कथेसि | 


. सप्पुरिसा दीघजीविनो होन्तु, पुत्ता सुखिनो भवन्तु | 
. वाणिजो नगरम्हा भण्डानि किणित्वा पिटकेसु पक्खिपित्वा रज्जुया बन्धित्वा 


आपणं पेसेसि | 


षु. 

१० 
34 
९२ 
१२ 
श्ठ 
श्ष 
१६ 


रॅ. 


२५ 


सारथिना आहटे रथे वडकी निसिन्नो होति | 

. सव्वे पाणिनो दीघजीविनो न भवन्ति/होन्ति | 

. अम्मा वड्डकिना गेहं कारापेत्वा दारिकाहि सह तत्थ (तेथे) वसि | 

. मयं मणयो वत्थेन वेठेत्वा मञ्जूसायं निक्खिपित्वा भरियानं पेसयिम्ह | 

. मुनि पापकारिं पक्कोसापेत्वा धम्मं देसेत्वा ओवदि | 

. बलिना भूपतिनो दिन्नं करिं ओलोकेतुं तुम्हे सन्निपतित्थ | 

. अहं सेट्टी कुट्टि पककोसापेत्वा भोजनं दापेसिं | 

. सचे गिरिम्हि सिखिनो वसन्ति, ते (त्याना) पस्सितुं अहं गिरिं आसहितु 
उस्सहिस्सामि | 

. भूपति सप्पुरिसो अभवि/अहोसि; मन्तिनो पापकारिनो अभविंसु/अहेसु | 

. बलिना कारापितेसु पासादेसु सेट्टिनो पुत्ता न वसिंसु | 

. सव्वे पाणिनो सुखं परियेसमाना जीवन्ति, कम्मानि करोन्ति | 

. सामी मणयो च सुवण्णं च किणित्वा भरियाय अददि/अदासि | 

. असनिसहृं (विजेचा आवाज) सुत्वा गिरिम्हि सिखिनो नच्चितुं आरभिंसु | 


२. मा बठिनो पापकारी होन्तु/भवन्तु | 


. सपुरिसा कुसलं करोन्ता, मनुस्सेहि पुञ्ञं कारेन्ता, सुखिनो भवन्ति | 
कवि असिना अरिं पहरी कविं पहरितु असक्कोन्तो अरि कुद्धो अहोसि | 
. कपयो रुक्खेसु चरन्ता पुप्फानि च छिन्दिंसु | 


पाठ - २६ [१०१] 


४. पालीत भाषांतर करा 
१. दुष्ट शिकार्‍याद्वारा पाठलाग केलेले हत्ती वनात पळाले. 

२. पतीद्वारा दिलेली वस्त्रे कुष्ठरोग्याने घेतली. 

३. वनात राहत असणारे चित्ते, गुहांमध्ये राहत असणार्‍या सिंहांना घाबरत नाहीत. 
४. गाणे गात असणारी मुले सभागृहात मुलींबरोबर नाचली. 

५. आईनी आपल्या मुलींसह पुष्पासनावर (पुप्फासने) कमळे पसरविली. 
ट्‌ 

७9 

८ 

९ 

4 


. जर मुले मद्य पितील तर मुली रागावून गाणार नाहीत. 

. शेतात चरत असणार्‍या गाईंना त्रास देणार्‍या दुष्टाला शेतकरी रागावला. 

. श्रेष्ठीने मुलांसाठी सुताराकडून महाल बांधविला. 

. धर्माने द्वीपावर राज्य करत असणाऱ्या चांगल्या राजाचे देवता रक्षण करोत. 
०. सर्व प्राणी सुखी दीर्घायुषी होवोत. 


पाठ - २७ 
१. उकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपेः- 
गरु - शिक्षक, गुरू 


एकवचन अनेकवचन 
८6 गरु गरू, गरवो 
दुतिया गरु गरू, गरवो 
ततिया गरुना गरूहि, गरूभि 
चतुत्थी गरुनो, गरुस्स गर्नं 
पंचमी गरुना गरूहि, गरूभि 
छ्ट्टी गरुनो, गरुस्स गरूनं 
सत्तमी गसुम्हि, गरुस्मि गरूसु 
आलपन गरु गरू, गरवो 


२. काही उकारान्त पुल्लिंगी नामेः- 


भक्खु - भिक्षू आखु - उंदीर 

बंधु - भाऊबंध, नातेवाईक । उच्छु - ऊस 

तरु - झाड वेळु - वेळू, बांबू 
बाहु - बाहू, हात कटच्छु - पळी, चमचा 
सिंधु - समुद्र, सागर सत्त - शत्रू, वैरी 
फिरसु - कुर्‍हाड सेतु - पूल 

पसु - पशू केतु - पताका, झेंडा 


सुसु - पिल्लू, बाळ 


पाठ - २७ [१०३] 


ऊकारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपेः- 
विदू - विदान 
एकवचन अनेकवचन 
हन. ७... लक विदू विदू, विदुनो 
दुतिया विदुं विदू, विदुनो 
आलपन विदू विदू, विदुनो 


“विदू' ची इतर विभक्ति रूपे 'गरु' च्या विभक्ति रूपासारखी आहेत. 
४. काही ऊकारान्त पुल्लिंगी नामेः- 


पभू - प्रमुख व्यक्‍ती 
सब्बञ्ञू - सर्वज्ञ 
विञ्ञू - ज्ञाता, जाणकार 
वदञ्ञू - उदार, परोपकारी 
अत्थञ्ञू - दाता, दयाळू 
मत्तञ्ञू - संयमी 
सराव - २७ 


. मराठीत भाषांतर करा 

. भिक्खवो तथागतस्स सावका होन्ति | 

. बन्धवो अम्मं पस्सितुं नगरम्हा गामं आगमिंसु | 

. चोरो अरञ्ञे तरवो छिन्दितुं फरसुं आदाय गच्छि/अगमि | 

. सीहा च दीपयो च अटवियं वसन्ते पसवो मारेत्वा खादन्ति | 
. सपुरिसा विञ्ञुनो भवन्ति | 

. भूपति मन्तीहि सद्धिं सिन्धुं तरित्वा सत्तवो पहरित्वा जिनितुं उस्सहि | 
. अम्मा कटच्छुना दारिके ओदनं भोजापेसि | 

. हत्थिनो च कणेरु्यो च उच्छवो आकड्डित्वा खार्दिसु | 

. भूपतिस्स मन्तिनो सत्तूनं केतवो आहरिंसु | 

१०. सेतुम्हि निसिन्नो बन्धु तरुनो साखं हत्येन आकड्डि | 

११. उय्याने रोपितेसु वेळूसु पक्खिनो निसीदित्वा गायन्ति | 


७७. ७ .ला. पा. ७. ता ०. > > 


८“ 


[१०४] प्रारंभिक पाठी 


१२. सचे पभुनो अत्थञ्ञू होन्ति मनुस्सा सुखिनो गामे विहरितुं सक्कोन्ति | 
१३. सब्बञ्ञजू तथागतो धम्मेन मनुस्से अनुसासति | 

१४. मत्तञ्ञू सप्पुरिसा दीघजीविनो च सुखिनो च भवेय्यु | 

१५. विञ्ञूहि अनुसासिता मयं कुमारा सप्पुरिसा भवितुं उस्सहिम्ह | 

१६. मयं रविनो आलोकेन आकासे उड्डेन्ते पक्खिनो पस्सितुं सक्कोम | 

१७. तुम्हे पभुनो हुत्वा धम्मेन जीवितुं वायमेय्याथ | 

१८. अहं धम्मं देसेन्त भिक्खु जानामि | 

१९. अहयो आखवो खादन्ता अटविया वम्मिकेसु (वारूळ) वसन्ति | 

२०. वनिताय सस्सु भगिनिया उच्छवो च पदुमानि च अददि/अदासि | 

७. पालीत भाषांतर करा 

१. पूल ओलांडून शत्रुने द्वीपात प्रवेश केला. 

२. तुम्ही कुऱहाडींनी बांबू तोडू नका, करवतीने कापा. 

३. राजाच्या मंत्र्यांनी पुलावर व वृक्षांवर पताका बांधल्या. 
४. पशुंनी पिल्लांना उंदीर खाऊ घातले. 
ष्‌ 
द्‌ 


. जाणकार माणसे प्रमुख व्यक्‍ती झाल्या. 

. भिक्षू द्वीपावर राज्य करत असणार्‍या राजाचा नातेवाईक होता. 
७. शत्रुद्दारा तोडलेली झाडे समुद्रात पडली. 
८. मुलीला चावण्याचा प्रयत्त करत असणार्‍या कुत्र्याला आईने मुठीने मारले. 
९. राजे द्वीपात राहत असणार्‍या श्रमण, ब्राम्हण, मनुष्य व पशुंना सांभाळतात. 
१०. आईच्या बहिणीने बांबूने उंदरास मारले. 
११. शिक्षकाने हत्तीच्या पिठांसाठी ऊस पाठविले. 


१२. घरात शिरण्यासाठी प्रयत्न करत असणार्‍या वानराला पाहून पतीने दार बंद 
केले. 


पाठ - २८ 


१. “उ?/ “अर? -कारान्त पुल्लिंगी नामाची विभक्ति रूपेः- 


काही नामांच्या धातूसाधितांचा शेवट 'उ'/ 'अर' ह्या दोन प्रत्ययांनी होतो. 
अशी नामे कारक किंवा नाते दर्शवितात. 


सत्थु|सत्थर - शिक्षक (शाब्दिक अर्थ - शास्ता, जो उपदेश देतो तो) 


एकवचन अनेकवचन 
१ 2 विकी. सत्या सत्यारो 
दुतिया स्‌त्यारं सत्थारो 
ततिया सत्थारा सत्यारेहि, सत्थूहि 
चतुत्थी सत्थु, सत्थुनो, सत्थुस्स सत्यारानं, सत्थूनं 
पंचमी सत्थारा सत्यारेहि, सत्थूहि 
छ्ट्टी सत्थु, सत्थुनो, सत्थुस्स सत्यारानं, सत्थूनं 
सत्तमी सत्थरि सत्यारेसु, सत्यूसु 
आलपन सत्या, सत्थ सत्यारो 


२. वरील प्रमाणेच चालणारे काही शब्द. 


कत्तु - करणारा, कर्ता | जेतु - जेता, विजेता 

गन्तु - जाणारा विनेतु - शिस्तीची शिकवण देणारा, 
अनुशासक 

सोतु - श्रोता, ऐकणारा | विञ्ञातु - जाणकार 

दातु - दाता, देणारा । भत्तु - पती 

नेतु - नेता न्‌त्तु - नातू 

वत्तु - वक्ता 


टीप :- भत्तु' व *नत्तु' ही नाते दर्शविणारी नामे आहेत. तरी ती संस्कृत भाषेप्रमाणेच 
कारक म्हणून 'सत्था' या नामाप्रमाणे चालतात. 


[१०६] प्रारंभिक पाली 


३. नाते दर्शविणारी काही पुल्लिंगी नामेः- 
उदा. 'पितु' (पिता) आणि 'भातु' (भाऊ) थोडे वेगळे चालतात. 


पितु/पितर - पिता, भातु/भातर - भाऊ 


एकवचन अनेकवचन 
बका पिता भाता पितरो भातरो 
दुतिया पितरं भातरं, पितरो भातरो 
ततिया पितरा भातरा, पितरेहि,पितूहि भातरेहि,भातूहि 
चतुत्थी पितु, पितुनो, पितुस्स । पितरानं, पितूनं 

भातु, भातुनो, भातुस्स । भातरानं, भातूनं 
पंचमी पितरा भातरा, पितरेहि, पितूहि भातरेहि, भातूहि 
छ्ट्टी पितु, पितुनो, पितुस्स । पितरानं, पितूनं 

भातु, भातुनो, भातुस्स । भातरानं, भातूनं 
सत्तमी पितरि भातरि, पितरेसु, पितूसु भातरेसु, भातूसु 
आलपन पिता, पित, भाता, भात | पितरो, भातरो 


४. नाते दर्शविणार्‍या स्त्रिलिंगी नामाची विभक्ति रूपे खालीप्रमाणे आहेत. 


मातु/मातर - माता, आई 


एकवचन अनेकवचन 

डे घट डवर माता मातरो 

दुतिया मातरं मातरो 

ततिया मातरा, मातुया मातरेहि, मातूहि 
चतुत्थी मातु, मातुया, माताय । मातरानं, मातूनं, मातानं 
पंचमी मातरा, मातुया मातरेहि, मातूहि 

छ्ट्टी मातु, मातुया, माताय | मातरानं, मातूनं, मातानं 
सत्तमी मातरि, मातुया, मातुयं । मातरेसु, मातूसु 
आलपन माता,मात, माते मातरो 


“धीतु' (मुलगी) आणि 'दुहितु' (मुलगी) सुद्धा वरील प्रमाणेच चालतात. 


७९ ७ /ता «<<. /०७ -७ .० .« 


० 


१९ 
२० 


र.» 
क 


२३ 
२४ 


श्‌ 


पाठ - २८ [१०७] 


सराव - २८ 


. मराठीत भाषांतर करा 

. सत्या भिक्खूनं धम्मं देसेन्तो रक्खस्स छायाय निसिन्नो होति | 

. पुञ्ञानि कत्तारो भिक्खूनं च तापसानं च दानं देन्ति | 

. सचे सत्या धम्मं देसेय्य विञ्ञातारो भविस्सन्ति | 

. भूपति दीपस्मि जेता भवतु | 

. पिता धीतरं आदाय विहारं गन्त्वा सत्थारं वन्दापेसि | 

. विञ्ञातारो लोके मनुस्सानं नेतारो होन्तु(भवन्तु | 

. भाता पितरा सदि मातुया पचितं यागुं भुज्जि | 

. भत्ता नत्तारेहि सह कीळन्तं क्षि दिस्वा हसन्तो अट्टासि (उभा राहिला) | 
. सेतु कत्तारो वेळवो बन्धित्वा नदिया तीरे ठपेसुं | 

१०. 


सिन्धुं तरित्वा दीपं गन्तारो सत्तूहि हता होन्ति | 
. भरिया भत्तु साटके रजकेन धोवापेसि | 


२. नेतुनो कथं सोतारो उय्याने निसिन्ना सुरियेन पीळिता होन्ति | 


. दातारेहि दिन्नानि वत्थानि याचकेहि न विक्किणितब्बानि होन्ति | 

. रोदन्तस्स नत्तुस्स कुज्झित्वा वनिता तं (त्याला) हत्येन पहरि | 

. विनेतुनो ओवदं (सल्ला) सुत्वा बन्धवो सप्पुरिसा अभविंसु/अहेसुं | 

. गेहेसु च अटवीसु च वसन्ते आखवो आहयो खादन्ति | 

. नत्ता मातरं यागुं याचन्तो भूमियं पतित्वा रोदति | 

. तुम्हे भातरानं च भगिनीनं च मा कुज्झथ | 

. दीपं गन्तारेहि नावाय सिन्धु तरितब्बो होति | 

.पुब्बका (प्राचीन) इसयो मन्तानं (मंत्र) कत्तारो च मन्तानं पवत्तारो (पठण) च अभविंसु/ 

अहेसुं | 

मत्तत्ञू दाता नत्तारानं थोकं थोकं मोदके (मिष्टान्न) दर्दिंसु/अदंसु | 

अत्थञ्ञू नेतारो मनुस्से सप्पुरिसे करोन्ता विनेतारो भवन्ति | 

. माता धीतरं ओवदन्ती सीसं (डोके) चुम्बित्वा बाहु आमसित्वा समस्सासेसि | 

. वदञ्ञू ब्राह्मणो खुदाय पीळिते याचके दिस्वा पहूतं (भरपुर,खुप ) भोजनं 
दापेसि | 

. सारथिना आहटे वेळवो गहेत्वा वड्ठकी सालं मापेसि | 


[१०८] प्रारंभिक पाठी 


द्‌ 
१ 
२ 
३ 
डू 
ष्‌ 
ट्‌ 
७ 
& 


. पालीत भाषांतर करा 

) . वडिळ व आई भावाबरोबर बहिणीला पाहण्यासाठी गेले. 

. पापकारी, सुखी (व) दीर्घायुषी होणार नाहीत. 

१. राजा त्याच्या दलासह विजयी होवो. 

. आईचा भाऊ मामा असतो. 

. माझ्या भावांच्या शत्रूंनी, झाडांवर व बाबूंवर पताका बांधल्या. 
. घर बांधणाऱ्याने नातवांना वेळू दिले. 

. भावाने मुलीला चमच्याने भात दिला. 

. बुद्ध देवांचा आणि मनुष्यांचा शास्ता आहे. 

ग 


तुम्ही सत्यवादी व्हा. 


१०. चांगळे पती त्यांच्या पत्नीप्रति देवतांसारखे कारणिक असतात. 
११. द्वीपाचे शासन करण्यासाठी चांगळी माणसे बलवान मंत्री होवोत. 
१२. बलवान राजे विजयी झाले. 


पाठ - २९ 


१. “इ'कारान्ती नपुंसकलिंगी नामाची विभक्ति रूपेः- 


अट्डि - हाड, बी 
एकवचन अनेकवचन 

1. ३. अटड्डि अट्टी, अट्टीनि 
दुतिया अट्टि अट्टी, अट्टीनि 
ततिया अट्डिना अट्टीहि, अट्टीभि 
चतुत्थी अट्विनो, अड्डिस्स अट्टीनं 

पंचमी अड्डिना अट्टीहि, अट्टीभि 
छट्टी अडिनो, अद्िस्स अट्टीनं 

सत्तमी अट्टिनि, अड्डिम्हि, अड्डिस्मि अट्टीसु 

आलपन अड्डि अड्डी, अट्टीनि 


टीप :- सदर विभक्ति रूपे पठमा, दुतिया व आलपन सोडता इकारान्त 


पुल्लिंगी नाम 'अग्गि' सारखीच आहेत. 
२. काही इकारान्त नपुंसकलिंगी नामेः- 


वारि - पाणी द्धि - दहि 
अक्खि - डोळा अच्यचि - ज्योत 
सप्पि - तूप स्‌त्थि - मांडी 


३. उकारान्त नपुंसकलिंगी नामाची विभक्ति रूपेः- 


चक्‍्खु - डोळा 
एकवचन अनेकवचन 
हब ४... वविण च्क्खु चक्खू, चक्‍्खूनि 
दुतिया चक्खुं चक्खू, चक्‍्खूनि 
आलपन चक्खु चकक्‍्खू, चक्खूनि 


इतर उकारान्त पुल्लिंगी नामे 'गरु' सारखीच आहेत. 


[११०] प्रारंभिक पाठी 


४. काही उकारान्त नपुंसकलिंगी नामेः- 


धनु - धनुष्य दारु - जळावण, लाकूड, सरपण 
मधु - मध ञम्बु - पाणी 
अस्सु - अश्रू वसु - संपत्ति 
जाणु/जण्णु - गुडघा व्त्थु - जमीन, तळ, जागा, वास्तु 


५. शब्द संग्रह - क्रियापदेः- 


अनुकम्पति - अनुकंपा अनुभवतो 
वाचेति - शिकवतो 
सम्मिस्सेति - मिसळतो, एकत्र करतो 
पब्बजति - प्रत्रज्या घेतो 
विप्पकिरती - विखरतो, विस्कटतो (भूतकाळ वाचक धातूसाधित; 
विप्पकिण्ण) 
पराजेति - पराभव करतो 
अनुगच्छति - अनुसरतो 
पत्थेति - आशा करतो, इच्छा करतो 
समिज्झति - पूर्ण करतो, यशस्वी होतो 
पवत्तेति - प्रवर्तितो, चालना देतो, फिरवतो, चालवतो 
(अस्सूनि) पवत्तेति - अश्रू ढाळतो, रडतो 
विभजति - विभागतो, विश्लेषण करतो 
सराव - २९ 


. मराठीत भाषांतर करा 

. गेहं पविसन्तं अहिं दिस्वा कञ्ञा भावित्वा अस्सूनि पवत्तेन्ती रोदितु आरभि | 

. दीपिना हताय गाविया अट्टीनि भूमियं विप्पकिण्णानि होन्ति | 

. नदिया वारिना वत्थानि धोवन्तो पिता नहापेतुं पुत्त॑ पक्कोसि | 

. त्वं सप्पिना च मधुना च सम्मिस्सेत्वा ओदनं भुञिजिस्ससि | 

. मयं खीरम्हा द्धि लभाम | 

. भिक्खु दीपस्स अच्विं ओलोकेन्तो अनिच्चसञ्ञं (अनित्यबोध) वड्टेन्तो निसीदी | 
७. पापकारि ठलुहको धनुं च सरे च आदाय अटविं पविठ्टो | 


द ला. »८७७. ५८7. ० ती 


&.. 
९, 
१० 


१९ 
१२ 
१३ 


पाठ - २९ [१११] 


सत्तु अमच्वस्स सत्यि असिना पहरित्वा अट्टि छिन्दि | 

अहं सप्पिना पचितं ओदनं मधुना भुज्जितु न इच्छामि | 

. नत्ता हत्येहि च जण्णूहि च गच्छन्तं याचक दिस्वा अनुकम्पमानो भोजनं च वत्थं 
च दापेसि | 

. दारूनि संहरन्तियो इत्थियो अटवियं आहिण्डन्ती गायिंसु | 

. अम्बूम्हि जातानि पदुमानि न अम्बुना उपलित्तानि (ठिंपठेठे) होन्ति | 

. मनुस्सा नानाकम्मानि कत्वा वसु संहरित्वा पुत्तदारे पोसेतुं उस्सहन्ति | 


१४. भत्ता मातुया अक्खीसु अस्सूनि दिस्वा भरियाय कुज्झि | 


१५ 


१६. 


१७ 


१८. 
१९. 
२०. 
२९. 


रर 


्‌छ 


. पिता खेत्तवत्थूनि पुत्तानं च नत्तारानं च विभजित्वा विहारं गन्त्वा पब्बजि | 

पक्‍्खीहि खादितानं फलानं अट्टीनि रुक्‍्खमूळे पतितानि होन्ति | 

.आचरियो सिस्सानं (शिष्य) सिप्पं (शिल्प,कला) वाचेन्तो ते अनुकम्पमानो धम्मेन जिवितुं 

अनुसासि | 

बोधिसत्तो समणो मारं पराजेत्वा बुद्धो भवि/अहोसि | 

बुद्ध॑ पस्सित्वा धम्म सोतुं पत्थेन्ता नरा धम्मं चरितुं वायमन्ति | 

सचे सप्पुरिसानं सव्बा पत्थना (इच्छा) समिज्झेय्यु मनुस्सा लोके सुखं विन्देय्यु | 

व्याधिना पीळिता माता अस्सूनि पवत्तेन्ती धीतुया गेहं आगन्त्वा मञ्चे सवित्वा यागु 
याचि | 

मातरं अनुकम्पमाना धीता खिप्पं (लगेच) यागुं पटियादेत्वा मातुया मुखं धोवित्वा 

यागुं पायेसि | 

. पितरा पुट्टं पव्हं भत्ता सम्मा (बरोबर, योग्य) विभजित्वा उपमाय (उपमा) अत्थं 
व्याकरि/व्याकासि | 

. ठुह्को अटविया भूमियं धऊ्ञं विप्पकिरित्वा मिगे पलोभेत्वा (प्रलोभन) मारेतुं 

उस्सहि | 
. धञ्ञं खादन्ता मिगा आगच्छन्तं लुहकं दिस्वा वेगेन (वेगाने) धाविंसु | 


. पालीत भाषांतर करा 

. त्याने अरण्यामधे, चित्त्याने मारठेल्या प्राण्यांची हाडे पाहिली. 

. तुम्ही नदीच्या पाण्याने आंघोळ कराल. 

. तरूण कन्येच्या डोळ्यांत अश्रू आहेत. 

. शेतकरी तूप आणि दही व्यापार्‍यांना विकतो. 

. दिव्यांच्या ज्योती वार्‍याने (वातेन) नाचल्या. 

. शत्रुच्या पायांवर चर्मरोग आहे. 

. भ्रमर फुलांना न दुखावता त्यांच्यातून मध गोळा करतो. 

. जंगलातून सरपण आणत असताना स्त्री नदीत पडली. 

. शेतात व बागेत झाडे लावून माणसे संपत्ती जमविण्यासाठी प्रयत्न करतात. 


. पतीने शहरातून पल्लीसाठी रत्न आणले. 


पाठ - ३० 


१. “वन्तु' व “मन्तु' अन्त विशेषणांची विभक्ति रूपेः- 

“वन्तु' आणि 'मन्तु' प्रत्य लावून बनवठेली गुणवाचक विशेषणांची रूपे 
तिन्ही ठिंगामध्ये चालतात. ही रूपे ते ज्या नामाची विशेषता कथन करतात 
त्याच्या ठिंग, वचन आणि विभक्ति प्रमाणे असतात. 


पुल्लिंगः- 
गुणवन्तु - गुणवान 
एकवचन अनेकवचन 
दद विक गुणवा, गुणवन्तो गुणवन्तो, गुणवन्ता 
दुतिया । गुणवन्तं गुणवन्तो, गुणवन्ते 
ततिया । गुणवता, गुणवन्तेन गुणवन्तेहि, गुणवन्तेभि 
चतुत्थी । गुणवतो, गुणवन्तस्स गुणवतं, गुणवन्तानं 
पञ्वमी । गुणवता, गुणवन्तम्हा, गुणवन्तस्मा गुणवन्तेहि, गुणवन्तेभि 
छ्ट्टी गुणवतो, गुणवन्तस्स गुणवतं, गुणवन्तानं 
सत्तमी । गुणवति, गुणवन्ते, गुणवन्तम्हि,। गुणवन्तेसु 
गुणवन्तस्मि 
आलपन | गुणवा, गुणव, गुणवन्त गुणवन्तो, गुणवन्ता 


टीप :- सदर विभक्ति रूपे आणि 'न्त' ने अंत होणारी वर्तमानकाळातील 
धातू विशेषण रूपे (पाठ ११) यांच्यातील साम्य लक्षात घ्यावे. जी विशेषणे 
“मन्तु' ने अंत होतात त्यांची विभक्ति रूपे चक्खुमा, चक्खुमन्तो अशी होतात. 


२. नपुंसकलिंगः- 
ओजवन्तु - पोषक 


एकवचन अनेकवचन 


हा... व... ओजवन्तं ओजवन्तानि 
दुतिया । ओजवन्तं ओजवन्तानि 


इतर रूपे, 'वन्तु' व 'मन्तु' प्रत्ययाने अंत होणार्‍या पुल्लिंगी विशेषणाप्रमाण 
होतात. 


पाठ - ३० [११३] 


स्त्रीलिंगः- 


गुणवती/गुणवन्ती आणि चक्खुमती/चक्खुमन्ती ही 'वन्तु' व 'मन्तु' ने अंत 


होणार्‍या विशेषणाची स्त्रीलिंगी रूपे आहेत. त्यांची विभक्ति रूपे 'कुमारी' प्रमाणे; 
अर्थात ईकारान्त स्त्रीठिंगी नामाप्रमाणे होतात. 


२. 'वन्तु' व 'मन्तु' नी अंत होणारी काही विशेषणे. 

धनवन्तु - धनवान चक्‍्खुमन्तु - डोळस 

भगवन्तु - भाग्यवान, बुद्ध बलवन्तु - बलवान 

यसवन्तु - प्रसिद्ध पञ्ञवन्तु - प्रज्ञावंत 

कुलवन्तु - कुलवान पुञ्ञवन्तु - पुण्यवंत, सुदैवी 

सोतवन्तु - श्रोता, ऐकणारा फलवन्तु - फळ प्राप्त, फळांनी बहरलेले 
सीलवन्तु - शीलवान हेमवन्तु - हिमालय 

सद्धावन्तु - श्रद्धावान वण्णवन्तु - रंगीत 


सतिमन्तु - सजग, जागरूक भानुमन्तु - सूर्य, तेजस्वी 
बन्धुमन्तु - भरपूर नातेवाईक । बुद्धिमन्तु - बुद्धिवान 


असलेला 


सराव - ३० 


. मराठीत भाषांतर करा 


१. बलवन्तेहि भूपतीहि अरयो पराजिता होन्ति | 


»॥. /»८ ७ /५७ ९) 


. मयं चक्खूहि भानुमन्तस्स सुरियस्स रस्मियो ओलोकेतुं न सक्कोम | 

. भिक्खवो भगवता देसितं धम्मं सुत्वा सतिमन्ता भवितुं वायमिंसु | 

. सीलवन्ता उपासका भगवन्तं वन्दित्वा धम्मं सुत्वा सतिमन्ता भवितुं वायमिंसु | 
. पञ्ञवन्तेहि इच्छितं पत्थितं समिज्झिस्सति | 

. कुलवतो भाता भगवता सह मन्तेतो भूमियं पत्थरिताय किलञ्जायं निसिन्नो 


अहोसि | 


. फलवन्तेसु तरूसु निसिन्ना पक्खिनो फलानि खादित्वा अट्टीनि भूमियं पातेसुं | 
. हिमवति बहू पसवो च पक्खी च उरगा च वसन्ति | 
. सीलवन्ता धम्मं सुत्वा चक्खुमन्ता भवितुं उस्सहिस्सन्ति | 


१०. गुणवतो बन्धु सीलवति पव्हं पुच्छि | 
११. गुणवती युवति सीलं रक्‍खन्ती मातरं पोसेसि | 


[११४] प्रारंभिक पाली 


१२. यसवतिया बन्धवो बलवन्तो पभुनो अभविंसु | 

१३. धनवन्तस्स सप्पुरिसस्स भरिया पुञ्ञअवती अहोसि | 

१४. सीलवन्तेसु वसन्ता असप्पुरिसा पि गुणवन्ता भवेय्युं | 

१५. सीलवतियो मातरो पुत्ते गुणवन्ते कातुं उस्सहन्ति | 

१६. बुद्धिमा पुरिसो पापं करोन्ते पुत्ते अनुसासितुं पञ्ञवन्तं भिक्खु पक्कोसि | 

१७. कुलवतो नत्ता सीलवता भिक्खुना धम्मं सुत्वा पसीदित्वा गेहं पहाय भिक्खूसु 
पब्बजि | 

१८. बलवन्ता पभुनो गुणवन्तो भवन्तु | 

१९. धनवन्ता बलवन्ता कदाचि करहचि (क्वचित) गुणवन्ता भवन्ति | 

२०. हिमवन्तस्मा आगतो पञ्ञवा इसि सीलवतिया मातुया उय्याने अतिथि अहोसि | 

२१. दुव्बलं सीलवतिं इत्थि दिस्वा अनुकम्पमाना धनवती तं (तिला) पोसेसि | 

२२. हिमवति फलवन्ता तरवो न छिन्दितब्बा होन्ति | 

२३. धम्मस्स विञ्ञातारो यसवन्ता भवितुं न उस्सहन्ति | 

२४. बन्धुमा बलवा होति, धनवा बन्धुमा होति | 

२५. सीलवती राजिनी गुणवतीहि इत्थीहि सदि साठायं निसीदित्वा यसवतिया कञ्ञाय 
कथं सुणि | 

२६.गुणवा पुरिसो रुक्खम्हा ओजवन्तानि फलानिओचिनित्वा विहारेवसन्तानंसीलवन्तानं 
भिक्खूनं विभजि | 

२७. बलवतिया राजिनिया अमच्चा धम्मेन दीपे मनुस्से पाठेसुं | 

२८. यसवन्तीनं नारीनं धीतरो पि यसवन्तियो भविस्सन्ति | 

२९. पञ्ञवन्तिया युवतिया पुट्ठो धनवा पज्हं व्याकातुं असक्कोन्तो सभायं निसीदि | 

३०. भानुमा सुरियो मनुस्सानं आलोकं देति | 

४. पालीत भाषांतर करा 

१. हिमालयात राहणारे क्रषी कधीकधी (कदाचि) शहरांकडे येतात. 

२. जागरूक भिक्खूंनी प्रज्ञावान उपासकांना धर्मोपदेश दिला. 

३. पुण्यवंत लोकाना गुणवंत मित्र व नातेवाईक असतात. 

४. धनवान व्यापारी वस्तू विकत असताना गावाकडून गावाकडे जातात. 

ष्‌ 

द्‌ 


. गुणवान युवती धनवान आचार्याची पली होती. 

. बुद्धिवान भिक्खूने बलवान प्रमुखाने विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर दिले. 
७. गुणवान कन्येच्या हाती माळा आहेत. 
८. धनवान प्रसिद्ध असतात, प्रज्ञावंत गुणवान असतात. 


पाठ - ३० [११५] 


९. तुम्ही गुणवंतांना आणि प्रज्ञावंतांना टाळू नका. 

१०. बलवान राजा शासन करीत असलेल्या प्रसिद्ध ड्वीपावर बुद्ध रात आहेत.* 
११. जर शीलवान भिक्खू गावात राहत असेल तर ठोक गुणवान होतील. 

१२. कुलीन माणसे गुणवान व बुद्धिवान होवोत. 

१३. ठोक धनवानांना व बलवानांना अनुसरतील. 


१४. ज्याचे खूप नातेवाईक आहेत अशा बलवान शत्रूचा प्रसिद्ध राजाने पराभव 
केला. 


१५. डोळस लोक तेजस्वी सूर्य पाहतात. 


पाठ - ३१ 


१. पुरुषवाचक सर्वनामांची विभक्ति रूपेः- 


उत्तम पुरुष - अम्ह 
एकवचन अनेकवचन 
स्काय अहं मयं, अम्हे 
दुतिया मं, ममं अम्हे, अम्हाकं, नो 
ततिया । मया, मे अम्हेहि, नो 
चतुत्थी । मम, मय्हं, ममं, मे अम्हं, अम्हाकं, नो 
पंचमी । मया अम्हेहि 
छ्ट्टी मम, मय्हं, ममं, मे अम्हं, अम्हाकं, नो 
सत्तमी । मयि अम्हेसु 
मज्झिम पुरुष - तुम्ह 
एकवचन अनेकवचन 
उ: टू त्वं, तुवं तुम्हे 
दुतिया । तं, तवं, तुवं तुम्हे, तुम्हाकं, वो 
ततिया । त्वया, तया, ते तुम्हेहि, वो 
चतुत्थी । तव, तुर्‍्हं, ते तुम्हं, तुम्हाकं, वो 
पंचमी । त्वया, तया तुम्हेहि, वो 
छ्ट्टी तव, तुर्‍्हं, ते तुम्हं, तुम्हाकं, वो 
सत्तमी | त्वयि, तयि तुम्हेसु 
सराव - ३१ 


. मराठीत भाषांतर करा 

. मम आचरियो मं वाचेन्तो पोत्थकं ठिखि | 

. मय्हं भगिनी गिलानं (आजारी) पितरं पोसेसि | 
. दातारो भिक्खूनं दानं देन्ता अम्हे पि भोजापेसुं | 


/९५ ९.० ष्ण 


३4) 
शश 
१२ 
१३ 


श्ठ. 


श्ष 
१६ 
१७ 
र्क 
१९ 
२० 
२९ 
श्र 
२२ 


२४. 


२५ 
२ 


२७. 


२८ 
२९ 
३० 
ठु. 
श्‌. 


पाठ - ३९ [११७] 


. तुम्हाकं धीतरो कुहिं (कोठे) गमिस्सन्ति? 

. अम्हाकं धीतरो सत्थारं नमस्सितुं वेळुवनं गमिस्सन्ति | 

. अम्हं कम्मानि करोन्ता दासा (सेवक) पि सप्पुरिसा भवन्ति | 

. अम्हेहि कतानि पुञ्ञानि च पापानि च अम्हे अनुबन्धन्ति | 

. तया कीतानि भण्डानि तव धीता मञ्जूसासु पक्खिपित्वा ठपेसि | 

. कुलवन्ता च चण्डाला (जाती बहिष्कृत) च अम्हेसु भिक्खूसु पब्बजन्ति | 


. अम्हाकं उय्याने फलवन्तेसु तरूसु वण्णवन्ता पक्खिनो चरन्ति | 

. उय्यानं आगन्त्वा तिणानि खादन्ता मिगा, अम्हे पस्सित्वा, भायित्वा अटविं 
धाविंसु | 

. अम्हाकं भत्तारो नावाय उदधिं तरित्वा दीपं पापुणिंसु | 

. अम्हं भूपतयो बलवन्ता जेतारो भवन्ति | 

तुम्हाकं नत्तारो च मम भातरो च सहायका अभविंसु / अहेसुं | 

. तुम्हेहि आहटानि चीवरानि मम माता भिक्खूनं पूजेसि | 

. उय्याने निसिन्नो अहं नत्तारेहि कीळन्तं तवं अपस्सिं | 

. धञ्ञं मिनन्तो अहं तया सळ्िं कथेतुं न सक्कोमि | 

. अहं तव न कुज्झामि, त्व॑ मे कुज्झसि | 

. मम धनवन्तो बन्धवो विञ्जू विदुनो भवन्ति | 

. दीपस्स अच्चिना अहं तव छायं पस्सितुं सक्कोमि | 

. अम्हाकं भूपतयो जेतारो हुत्वा पासादेसु केतवो उस्सापेसुं (उभारल्या) | 

. भातुनो पुत्ता मम गेहे विहरन्ता सिप्पं उग्गण्हिसु | 

. तव दुहिता भिक्खुनो ओवादे ठत्वा पतिनो कारुणिका सखी अहोसि | 

कुसलं करोन्ता नेतारो सग्गं गन्तारो भविस्सन्ति | 

. सचे चोरो गेहं पविसति सीसं भिन्दित्वा नासेतब्बो होति | 

. अम्हाकं सत्तुनो हत्येसु च पादेसु च दहु अत्थि | 

सीलवन्ता बुद्धिमन्तेहि स्धिं लोके मनुस्सानं हितसुखाय नाना कम्मानि करोन्ति | 

. सचे सुसूनं विनेता कारुणिको होति, ते सोतवन्ता सुसवो गुणवन्ता भविस्सन्ति | 

. मयं खीरम्हा दधि च दधिम्हा सप्यि च लभाम | 

. मयं सप्पि च मधुं च सम्मिस्सेत्वा भोजनं पटियादेत्वा भुज्जिस्साम | 

पालीत भाषांतर करा 

आमचे पुत्र व नातू, सुखी दीर्घायुषी होवोत. 


[११८] प्रारंभिक पाली 


२. झाडे आमच्याकडून किंवा तुमच्याकडून तोडली जाऊ नयेत. 
३. तुमच्या राजाने मंत्र्यांसह द्वीपास जाऊन शत्रूंना हरविठे. 

४. तू जमिनीवर विखुरलेल्या बिया मी वेचल्या. 
ष्‌ 
द्‌ 


. आमच्या जाणकार व प्रसिद्ध गुरूने आम्हास धर्म शिकवला. 
. चोचीने फळ उचलणारा पक्षी तुझ्याद्वारा पाहिला गेला. 
७. माझा नातू वैद्य होऊ इच्छितो. 
८. तुम्ही हिमालय पर्वतावर गुहांमधे राहणारे क्रषी पाहिळे. 
९. आमचे पुत्र व कन्या धनवान व गुणवान होवोत. 
१०. माझा नातू तुझा शिष्य होईल. 
११. तू धनवान व प्रसिद्ध हो. 
१२. भुंगा पाण्यात जन्मलेल्या (जात) कमळावर उभा आहे. 
१३. श्रद्धावंत उपासकाने कुलवंत युवतीस फूल दिले. 
१४. प्रसिद्ध युवतीच्या हातात रंगीत रत्न आहे. 
१५. तेजस्वी सूर्य जगाला प्रकाशित करतो. 


पाठ - 


१. सर्वनामांची विभक्ति रूपेः- 


३२९ 


“संबंधी सर्वनामे', 'दर्शक सर्वनामे' व 'प्रश्‍नार्थक सर्वनामे' तिन्ही ठिंगांमधे 
असतात. यांची 'आलपन' वगळून इतर सर्व विभक्ति रूपे होतात. जेव्हा सर्वनामे 
माविषयी गुणविशेष दर्शवितात तेव्हा ती विशेषणे होतात. 


२. पुल्लिंगी - एकवचनः- 


संबंधी सर्वनाम 


इतर रूपे पुल्लिंगासारखीच होतात. 


दर्शक सर्वनाम 


दर्शक सर्वनाम 


ल 


तं 


प्रश्‍नार्थक सर्वनाम 


कस्स, किस्स 
कस्मा, किस्मा 
कस्स, किस्स 
किस्मिं 


प्रश्‍नार्थक सर्वनाम 


[१२०] प्रारंभिक पाली 


४. स्त्रीलिंगी - एकवचनः- 


संबंधी सर्वनाम दर्शक सर्वनाम । प्रश्‍नार्थक सर्वनाम 


दर्शक सर्वनाम 


ते 

ते 

तेहि 

तेसं, तेसानं 
तेहि 


तेसं, तेसानं 


तेसु 


पाठ - 3२ [१२१] 


६. नपुंसकलिंगी - अनेकवचनः- 


संबंधी सर्वनाम दर्शक सर्वनाम । प्रश्‍नार्थक सर्वनाम 


पठमा यानि, ये तानि, ते कानि, के 
दुतिया यानि, ये तानि, ते कानि, के 


इतर विभक्ति रूपे पुल्ठिंगासारखीच होतात. 
७. स्त्रीलिंगी - अनेकवचनः- 


संबंधी सर्वनाम दर्शक सर्वनाम । प्रश्‍नार्थक सर्वनाम 


या, यायो ता, तायो का, कायो 
या, यायो ता, तायो का, कायो 
याहि ताहि काहि 

यासं, यासानं तासं,तासानं कासं, कासानं 
याहि ताहि काहि 


यासं, यासानं तासं, तासानं ।कासं, कासानं 


यासु तासु कासु 


८. अनिश्‍चय वाचक प्रत्यय “चि! 

“चि' हे अव्यय प्रश्‍नार्थक सर्वनामाच्या विभक्ति रूपास जोडतात. त्याने 
काही एक, कोणतेहि एक, कोणीही एकजण असा बोध होतो. 
उदा. 


पुल्लिंगः- - कोचि पुरिसो - (कोणी) एक मनुष्य, पुरुष 
- केनचि - (कोणी) एखाद्या मनुष्याने 
नपुंसकलिंगः- - किञ्चि फलं - (कोणते) एक फळ 


- केनचि - (कोणत्या) एका फळाने 
स्त्रीलिंगः- - काचि इत्यथि - (कोणती) एक स्त्री 
- कायचि इत्यिया - (कोणत्या) एखाद्या स्त्रीने 


[१२२] प्रारंभिक पाली 


(कोणत्या) एखाद्या स्त्रीला 
(कोणत्या) एखाद्या स्त्रीचे 
(कोणत्या) एखाद्या स्त्रीवर 


९, क्रियाविशेषणात्मक सर्वनामेः- 


संबंधी क्रियाविशेषणे दर्शक क्रियाविशेषणे प्रश्‍नार्थक क्रियाविशेषणे 
यत्थ - जेथे तत्थ - तेथे 


यत्र - जेथे तत्र - तेथे 


यतो - जेथून, ज्यामुळे ततो - तेथून, त्यामुळे 


यथा - जसे, जशा रीतीने ।तथा- तसे, तशा रीतीने 
यस्मा - कारण की तस्मा - म्हणून 
यदा - जेव्हा तदा - तेव्हा 


येन - जेथे तेन - तेथे 


याव - किती वेळ, जो पर्यंत| ताव - इतका वेळ, तो पर्यंत 


१०. वाक्य प्रयोगाची उदाहरणे :- 
१. यो अत्थञ्ञू होति सो कुमारे अनुसासितुं आगच्छतु | 
जो दयाळू आहे, तो कुमारांना शिकविण्यासाठी येवो. 
२. यं अहं आकड्ठमानो अहोसिं सो आगतो होति | 
ज्याची मी अपेक्षा करीत होतो, तो आला आहे. 
३. येन मग्गेन सो आगतो तेन गन्तुं अहं इच्छामि | 
ज्या मार्गाने तो आला, त्याने मी जाऊ इच्छितो. 
४. यस्स सा भरिया होति सो भत्ता पुञ्ञवन्तो होति | 
ज्याची ती पत्नी आहे, तो पती पुण्यवान आहे. 
५. यस्मिं हत्ये दहु अत्थि तेन हत्येन पत्तो न गण्हितब्बो होति | 
ज्या हातावर चर्मरोग आहे, त्या हाताने पात्र घेणे योग्य नाही. 
६. यानि कम्मानि सुखं आवहन्ति (आणतात) तानि पुञ्ञानि होन्ति | 


पॉल हेरे [१२३] 


जी कर्मे सुख आणतात, ती पुण्यकर्मे होत. 
७. या भरिया सीलवती होति सा भत्तुनो पियायति | 
जी पत्नी शीलवती आहे, ती पतीस प्रिय आहे. 
८. याय राजिनिया सा वापी कारापिता तं अहं न अनुस्सरामि | 
ज्या राणीने ती विहीर बांधवली होती, ती मळा आठवत नाही. 
९. यस्सं सभायं सो कथं पवत्तेसि तत्थ बहू मनुस्सा सननिपतिता अभविंसु / अहेसुं | 
ज्या सभेत त्याने भाषण केले, तेथे खूप माणसे जमठी होती. 
१०. यासं इत्थीनं मञ्जूसासु सुवण्णं अत्थि तायो द्वारानि थकेत्वा गेहेहि निक्खमन्ति | 
ज्या स्त्रियांच्या पेट्यांमधे सोने आहे, त्या दारे बंद करून घरांबाहेर जातात. 
११. यासु इत्थीसु कोधो नत्थि तायो विनीता भरियायो च मातरो च भवन्ति | 
ज्या स्त्रियांमधे क्रोध नाही, त्या विनयी पत्नी व माता होतात. 
१२. यत्थ भूपतयो धम्मिका होन्ति तत्थ मनुस्सा सुखं विन्दन्ति | 
जेथे राजे धार्मिक असतात, तेथे माणसे सुख उपभोगतात. 
१३. यतो भानुमा रवि ठोके ओभासेति ततो चक्‍्खुमन्ता रूपानि पस्सन्ति | 
कारण तेजस्वी सूर्य जगाला प्रकाशित करतो, म्हणून डोळस लोक वस्तू पाहतात. 
१४. यथा भगवा धम्मं देसेति, तथा तुम्हेहि पटिपज्जितब्बं | 
भगवंत जसा धर्म शिकवितात, तुम्ही तसे वागणे योग्य आहे.* 
१५. यस्मा पितरो रुक्खे रोपेसुं, तस्मा मयं फलानि भुञ्जाम | 
कारण वडिलांनी झाडे लावली, म्हणून आम्ही फळे खातो. 
१६. यदा अम्हे इच्छितं पत्थितं समिज्झति तदा अम्हे मोदाम | 
जेव्हा आपली इच्छित आकांक्षा पूर्ण होतात, तेव्हा आपण आनंदीत होतो. 
१७. को त्वं असि? के तुम्हे होथ ? 
तू कोण आहेस ? तुम्ही कोण आहात? 
१८. केन धेनु अटविया आनीता? 
गाय वनातून कोणी आणली ? 
१९. कस्स भूपतिना पासादो कारापितो ? 
राजाने प्रासाद कोणासाठी बांधून घेतला ? 
२०. कस्मा अम्हेहि सच्चं भासितव्बं ? 
आम्ही सत्य का बोलावे? 
२१. असपुरिसेहि पालिते दीपे कुतो मयं धम्मिके विनेतारं लभिस्साम ? 


[१२४] प्रारंभिक पाठी 


दुष्ट पुरुषांद्वारा शासित द्वीपावर आम्हाला धार्मिक मार्गदर्शक कुठे मिळेल ? 
२२. केहि कतं कम्मं दिस्वा तुम्हे कुज्झथ? 
कोणी केलेले काम पाहून तुम्ही रागवता ? 
२३. केसं नत्तारो तुऱ्हं ओवादे ठस्सन्ति ? 
कोणाचे नातू तुझ्या सल्ल्याने राहतील ? 
२४. केहि रोपितासु लतासु पुप्फानि च फलानि च भवन्ति? 
कोणी लावलेल्या वेलींवर फळे व फुळे आहेत? 
२५. काय इत्यिया पादेसु दहु अत्थि? 
कोणत्या स्त्रीच्या पायावर चर्मरोग आहे? 


सराव - ३२ 


मराठीत भाषांतर करा 

१. यस्सा सो पुत्तो होति सा माता पुञ्ञवति होति | 

२. यो तं दीपं पाठेति सो धम्मिको भूपति होति | 

३3. केन अज्ज (आज) नवं (नवीन) जीवितमग्गं न परियेसितब्बं ? 

४. सचे तुम्हे असप्पुरिस्सा लोकं दूसेय्याथ (दूषित कराल) कत्थ पुत्तधीतरेहि सद्धि 
तुम्हे वसथ ? 

५. यदा भिक्खवो सनिपतित्वा साठायं किलञ्जासु निसीदिंसु तदा बुद्धो पविसि | 

६. यस्मिं पदेसे बुद्धो विहरति तत्थ गन्तु अहं इच्छामि | 

७. यायं गुहायं सीहा वसन्ति तं पसवो न उपसड्डमन्ति | 

८. यो धनवा होति, तेन सीलवता भवितब्बं | 

९. सचे तुम्हे म॑ पव्हं पुच्छिस्सथ अहं विस्सज्जेतुं (विवरण/स्पष्टीकरण करण्यासाठी) 
उस्सहिस्सामि | 

१०. यत्थ सीलवन्ता भिक्खवो वसन्ति तत्थ मनुस्सा सप्पुरिसा होन्ति | 

११. कदा त्वं मातरं पस्सितुं भरियाय सळ्धि गच्छसि? 

१२. याहि रुक्खा छिन्ना तायो पुच्छितु कस्सको आगतो होति | 

१३. कथं तुम्हे उदधिं तरितुं आकड्लथ? 

१४. कुतो ता इत्थियो मणयो आहरिंसु ? 

१५. यासु मञ्जूसासु अहं सुवण्णं निक्खिपिं ता चोरा चोरेसुं | 

१६. यो अज्ज नगरं गच्छति सो तरूसु केतवो पस्सिस्सति | 

१७. यस्स मया यागु पूजिता सो भिक्खु तव पुत्तो होति | 


१८८ 
१९. 
२०. 
२९१. 
२२. 
२२. 


"3: 


शरू 
२६. 
२७. 
२८. 
शर 


क 


पाठ - ३२ [१२५] 


कुतो अहं धम्मस्स विञ्ञातारं पञ्ञवन्तं भिक्खु लभिस्सामि ? 

यस्मा सो भिक्खूसु पब्बजि, तस्मा सा पि पब्बजितुं इच्छति | 

यं अहं जानामि तुम्हे पि तं जानाथ | 

यासं इत्थीनं धनं सो इच्छति ताहि तं लभितुं सो न सक्कोति | 

यतो आम्हाकं भूपति अरयो पराजेसि तस्मा मयं तरूसु केतवो बन्धिम्ह | 
कदा अम्हाकं पत्थना (आशा, इच्छा ) समिज्झन्ति ? 

. सब्बे ते सप्पुरिसा तेसं पज्हे विस्सज्जेतुं वायमन्ता सालाय निसिन्ना होन्ति | 
सचे त्व॑ दवारं थकेसि अहं पविसितुं न सक्कोमि | 

अम्हेहि कतानि कम्मानि छायायो विय अम्हे अनुबन्धन्ति | 

सुसवो मातरं रक्‍खन्ति | 

अहं सामिना सद्धि गेहे विहरन्ती मोदामि | 

तुम्हाकं पुत्ता च धीतरो च उदधिं तरित्वा भण्डानि विक्किणन्ता मूलं परियेसितुं 
इच्छन्ति | 

त्वं सुर पिवसि, तस्मा सा तव कुज्झति | 


पालीत भाषांतर करा 


2: 
ठॅ 

२ 

डू. 
ष्‌ 
ट्‌ 
७ 
८. 


रः 
१० 


जो शीलवान आहे, तो शत्रूस पराजित करेल. 


. जी कन्या सभेत बोलली, ती माझी नातेवाईक नाही. 
., जेव्हा आई घरी येईल, तेव्हा कन्या रत्ने देईल. 


ज्या कुत्र्याला मी भात दिला, तो माझ्या भावाचा आहे. 


. आज तुम्ही भिक्षुंना वंदन करण्यासाठी घरी का आला नाहीत? 
. जी चीवरे तुम्ही भिक्षुंना अर्पिली, ती तुम्ही कोठून मिळवलीत ? 
. मी तुला दिलेले सोने तू कोणाला दिलेस? 


जे तुला आवडेल ते खा. 
जोपर्यंत तू नदीत आंघोळ करशील, तोपर्यंत मी खडकावर बसेन. 
. जेथे विद्वान राहतात, तेथे मी राहू इच्छितो. 


पाली शब्दार्थ (क्रियापदे) 


(कंसात क्रियापदाचे संस्कृत पूर्वप्र्यय व मूळ धातू दिळे आहेत.) 


अक्कोसति (अ -- कृश) . - रागावतो 
अत्यि (असू) .................. - आहे 


करतो 
उदेति (उद्‌--इ) - उगवतो 


अधिगच्छति (अधि--गम्‌) -समजून घेतो 


उपसड्डमति (उप-सं*क्रम) -जवळ येतो 


अनुकम्पति (अनु-कम्पु) -करुणाकरतो 


उप्पज्जति (उद्‌--पद्‌) -उपजतो, जन्मतो 


अनुगच्छति (अनु-गम्‌) .. - अनुसरतो | उप्पतति (उद्‌--पद्‌) - उडतो, उडी घेतो 
अनुबन्धति (अनु"बध्‌) ... - पाठलाग । उस्सहति (उद्‌*सह) . - प्रयत्न करतो 

करतो । उस्सापेति (उद्‌-श्रि) ...... - उभारतो, 
अनुसासति (अनु-"शास्‌) - अनुशासित फडकावितो 


करतो 


ओचिनाति (अव--चि) -वेचतो,जमवतो 


आकद्वति (आ-कांक्ष) - अपेक्षा करतो 


ओतरति (अव--तू) - पाण्यात उतरतो 


आकड़ति (आ-कृष्‌?) ...... - ओढतो | ओभासेति (अव--भाष्‌) ... - प्रकाशित 
आगच्छति (आ-गमू) .......... येतो करतो 
आददाति (आ--दा) ............ - घेतो । ओरुहति (अव--रुह) - खाली उतरतो 
आनेति (आ--नी) . - आणतो, नेतृत्व | ओलोकेति (अव--लोक्‌) ...... - बघतो 
करतो । ओवदति (अव-वद्‌) .... - सल्ला देतो 

आमन्तेति (आ-मंत्र) - उद्देशून बोलतो | कथेति (कथ्‌) ................ बोलतो 
आमसति (आ-मृश) .. - स्पर्श करतो, । करोति (कृ) ................... करतो 
थोपटतो । कसति (कृष्‌) ..... - नांगरतो, कसतो 

आरभति (आ-रभू) .. - आरंभ करतो | किणाति (क्री) ........ - खरेदी करतो 
आरुहति (आ--रहू) ......... - चढतो । कीळति (क्रीडू) .............. - खेळतो 
आरोचेति (आ-सरुच्‌) ..... - कळवितो | कुज्झति (क्रुध) .. - रागवितो, क्रोधित 
आवहति (आ-वह) .. - पुढे आणतो, होतो 
उघडकीस आणतो | खणति (खण) ............... खणतो 

आसिज्वति (आ'सिच्‌) .. - शिंपडतो | खादति (खाद) ................ खातो 
आहरति (अ-ह) ........... - आणतो । खिपति (क्षिप) ............... फेकतो 
आहिण्डति (आ-'हिण्ड) .... - हिंडतो | गच्छति (गम्‌) .................. जातो 
इच्छति (इश्‌/आप्‌) ......... इच्छितो | गण्हाति (गृह) .................. घेतो 
उग्गण्हाति (उद्‌--गृहू) ...... - शिकतो । गायति (गड) .................. गातो 
उड्डहति (उद्‌--स्था) ...... - उभे राहतो | चरति (चर्‌) ........ - फिरतो, चालतो 
उडेति (उद्‌-डी) .............. - उडतो । चवति (च्यु) .. - मरतो, सोडून जातो 
उत्तरति (उद्‌--तू) - पोहून जातो, पार । चिन्तेति (चित्‌) ...... - विचार करतो, 


पाली शब्दार्थ (क्रियापदे) 


[१२७] 


चिंता करतो 
चुम्बति (चुम्बु) .......... - चुंबन घेतो 
चोरेति (चुर) ................. - चोरतो 


छडडेति (छडू) - फेकून देतो, सोडून देतो 
छादेति (छद) - लपवितो, आच्छादितो, 
छिन्दति (छिदु) ..... - छेदतो, कापतो 
जानाति (ज्ञा) - जाणतो 
जालेति (ज्वल) ... - जाळतो, पेटवतो 


जिनाति (जि) ............... - जिकतो 
जीवति (जीव) ................ - जगतो 
ठपेति (स्था) .................. ठेवतो 
डसति (डस) ........ - डइसतो, चावतो 
तरति (तू) .. - ओलांडतो, पार करतो 
तिठ्ठति (स्था) ... - उभे राहतो, राहतो 
थकेति (स्थग्‌) ........... - बंद करतो 
ददाति/देति (दा) ................ - देतो 
दस्तंति (दश) .......७..... - पाहतो 
दहेति (दह)... - दूध काढतो 


दूसेति (दूषू) - दूषित करतो, बिघडवतो 
देसेति (दिश) . - प्रवचन देतो, देशना 

देतो 
धावति (धावू) 
धोवति (धोव्‌) 
नच्चति (नृत्‌) 
नमस्सति (नमसू) . 


. डा नमस्कार करतो, 
पूजितो, वन्दितो 


नहायति (खा) .......... - स्नान करतो 


नासेति (नश) ........... - नाश करतो 
निक्‍्खमति (निसू*क्रमु) ... - त्यागतो, 

निष्क्रमण करतो 
निक्खिपति (नि-क्षिप) - फेकून देतो, 


खाली ठेवतो 
निमन्तेति (निःमंत्र) - निमंत्रित करतो 
निलीयति (निःली) ........... - लपतो 


निवारेति (नि"वृ) . - निवारण करतो, 


थांबवतो 

निसीदति (नि--सदू) .......... - बसतो 
नीहरेति (नि-र्‍हू) ..... - बाहेर काढतो 
नेति (नी) ...... - नेतृत्त्व करतो, नतो 
पकक्‍्कोसति (प्र-कृष्‌) ...... - बोलावणे 
पाठवतो, बोलावतो 

पक्खिपति (प्रक्षिपु) ......... ठेवतो 
पचति (पच) ............... - शिजवतो 
पजहति (हा) .. - परित्याग/अस्वीकार 
करतो 

पटिच्छादेति (प्रति-छद्‌) .. - झाकतो, 
लपवतो 

पटियादेति (प्रति-यत्‌) ....... - तयार 
करतो, बनवतो 

पतति (पतू) .................. - पडतो 


पत्थरति (प्र-स्तू) - पसरवतो, अंथरतो 


पत्थेति (प्र-अर्थ) ..... - आशा करतो 
पप्पोति (पापुणाति) .... - प्रात्त करतो 
पब्बजति (प्र-ब्रजु) ... - प्रत्रज्या घेतो, 
प्रत्रज्जित होतो 

पराजेति (परा-जि) - पराजित करतो 
परियेसति (परि--इष) - परिशोध घेतो 
परिवज्जेति (परि'वृज) .... - टाळतो, 
नाकारतो 

परिवारेति (परि*वू) - बरोबर राहतो, 
संगत देतो 

पलोभेति (प्रशठुभु) ... - प्रलोभन देतो 
पवत्तेति (प्रवृत) .. - प्रवर्तित करतो, 
फिरवतो 

पविसति (प्र-विश्‌) ... - प्रवेश करतो 
पसीदति (प्र-सदू) ..... - प्रसन्न होतो, 
आनंदतो 

फलात (तश पाहतो 


[१२८] प्रारंभिक पाठी 
पहरति (प्रभहू) ........ - प्रहार करतो | मोदति (मुद्‌) ............ - आनंद घेतो 
पहिणाति (प्र-हि) - (पत्र इ.) पाठवतो । याचति (यच) - याचना करतो, मागतो 
पाजेति (प्रशअज) - चालवतो, हाकतो । रक्‍खति (रक्ष) ......... - रक्षण करतो 
पातेति (पत्‌) ................. - पाडतो । रोदति (रुदू) . - रडतो, विलाप करतो 
पापुणाति (प्र-आप्‌) . - प्राप्त करतो, | रोपेति (रुप) ... - रोप लावतो, रोपण 
पोहोचतो करतो 
पाठेति (पाठ) - पालन करतो, शासन | लभति (लभ) . - मिळवतो, स्वीकारतो 
करतो | लिखति (लिख्‌) ............. - लिहितो 
पियायति (पिय्‌) ......... - प्रिय आहे, | वड्डेति (वृध) - विकसित होतो, वाढतो 
आवडतो | वन्दति (वन्द) ......... - वंदन करतो 
पिवति (पा) .................... - पितो । वपति (वप) ... - बी लावतो, बियाणे 
पीळेति (पीड) - पीडतो, दमन करतो पेरतो 
पुच्छति (पृच्छ) ..... - प्रश्‍न विचारतो | वसति (वस्‌) ......... - वसतो, राहतो 
पूजेति (पूजू) - पूजतो, सन्मान करतो । वाचेति (वच्‌) ............. - शिकवतो 
वाति 110 - भरतो | वायमति (वि--आ-यम्‌) ..... - प्रयास 
पेसेति (प्र--इष्‌) ............ - पाठवतो करतो 
पोसेति (पुष) .. - पालन करतो, निगा । विक्किणाति (विक्री) ...... - विकतो 
राखतो । विज्झति (व्यध) .............. वेधतो 
फुसति (स्पशू) .......... - स्पर्श करतो | विन्दति (विद) - अनुभवतो, उपभोगतो 
बन्धति (बध) ............... बांधतो । विप्पकिरति (वि-प्रशकू) . - विखरतो, 
भजति (भजू) ......... - सोबत राहतो पसरवतो 
भञ्जति (भञ्जू) ............. - फोडतो । विभजति (विनभजू) ..... - विभागतो 
भवति (भू) - होतो, असतो, उद्भवतो । विवरति (विनवू) ........... - उघडतो 


भायति (भी) ................... - भितो 
भासति (भाष) - बोलतो 
भिन्दति (भिदू) .... - फोडतो, तोडतो 
भुञ्जति (भुज) - खातो, आस्वाद घेतो 


मन्तेति (मंत्र) .. - चर्चा करतो, सल्ला 


विस्सज्जेति (वि"सृज) - खर्च करतो, 


उत्तर देतो 
विहरति (वि-हू) .... - राहतो, वसतो 
विहिंसति (वि--हिंसु) .. - हिंसा करतो 
विहेठेति (वि--हीड) ....... - सतावतो 


मापेति (मा) - बांधतो, निर्माण करतो 
मारेति (मू) ............ - (ठार) मारतो 
मिनाति (मा) ................ - मोजतो 


मुञ्वति (मुच) - मुक्‍त करतो, मोकळे 
सोडतो 


वेठेति (वेष्टु) - वेष्टण घालतो, वेष्टितो 
व्याकरोति (वि--आ-कृ) ... - विवेचन 
करतो, 

स्पष्टीकरण करतो 
संहरति (स--ह) .... - जमवितो, गोळा 
करतो 


पाली शब्दार्थ (क्रियापदे) [१२९] 


सक्कोति (शक) - शकतो, सक्षम आहे | सयति (शी) ................. - झोपतो 
सन्निपतति (सं*नि--पतू) ..... - एकत्र | सल्लपति (सं*लप्‌) .... - चर्चा करतो, 
जमतात संभाषण करतो 

समस्सासेति (सं-आ-४वसू) - सांत्वन । सादियति (स्वद्‌) ......... - उपभोगतो 
करतो, धीर देतो | सिव्बति (सीव्‌) .............. - शिवतो 

समिज्झति (सं-क्रधु) - (कार्य/कर्तव्य) | सुणाति (श्रु) .................. - ऐकतो 
पूर्ण करतो | हनति (हन्‌) ............. - ठार मारतो 

सम्मज्जति (सं*मृज्‌) ...... - झाडतो, | हरति (ह) .............. - हरण करतो 


स्वच्छ करतो | हसति (हस) 
सम्मिस्सेति (संमिश्र) .... - मिसळतो | होति (भू) 


काता - हसतो 
1. - आहे, उद्भवतो 


पाली शब्दार्थ 


क्रियापदां खेरीजः- 


पु. पुल्लिंग; स्त्री. स्त्रीलिंग; न. * नपुंसकलिंग; वि. * विशेषण; अ. 


-[ अव्यय; क्रि.वि. * क्रिया विशेषण; 


स. * सर्वनाम. 


अकुसल (वि.) .......... - अकुशल | आखु (पु.) ..................... - उंदीर 
अक्खि (न.) ................... - डोळा | आचरिय (पु.) .......... आचार्य 
अगिग (पु.) .................... आग | आपण (न.) .................. - दुकान 
अड्बुलि (स्त्री) ........ - अंगुठी, बोट | आलोक (पु.) ................ - प्रकाश 
अच्चि (न.) ................... - ज्योत । आवाट (पु.) ................... - खड्डा 
अज (ए.) ००५००. - बकरा | आसन (न.) ................. - आसन 
अज्ज (अ.) ................... आज । इत्यि स्त्री.) ..................... - स्त्री 
अटवि (स्त्री) ................... वन । इद्धि स्त्री.) .......... - क्रद्धी, सिद्धी 
अंट्रि (न) याया - हाड | इसि (पु.) ...................... - क्रषि 
अतिथि (पु.) ................ - पाहुणा । उच्छु (पु.) ...................... - ऊस 
अत्थञ्ञू (पु.) - अर्थ जाणणारा, दयाळू । उदक (न.) ..................... - पाणी 
अद्धा (अ.) ...... - खरोखर, निश्‍चित | उदधि (पु.) ........... - सागर, समुद्र 
अधिपति (पु.) ................... - प्रमुख | उपमा (स्त्री) . - उपमा (शब्दालंकार) 
अनिल्वे (वि.) ७.८... - अनित्य । उपतित्त (पु.) 
अन्तरा (अ.) ........ - दोहोच्या मध्ये । (स्त्री.)(न.) . - लांछित, ठेप लावलेला 
अगंव्व (पर.), ७७.०० - मंत्री | उपासक (पु.) - उपासक, गृहस्थ शिष्य 
अम्बु (न.) ..................... पाणी | उय्यान (न.) ........... - उद्यान, बाग 
अम्मा (स्त्री.) ................... - आई । उरग (पु.) ...................... - साप 
अरञ्ञ (न.) ........... - अरण्य, वन । ओदन (पु.) ..................... - भात 
(ग) ७७00000000. - शत्रू | ओजवन्तु (वि.) ........ - पोष 
असनि (स्त्री.) ................. - वीज | ओवरक (पु.) ............. - शयन घर 
असपुरिस (पु.) ........ - दुष्ट मनुष्य | ओवाद (न.) .................. - सल्ला 
अति (प)... - तलवार | ककच (पु.) .................. - करवत 
स्प न 1.०: - अश्रू । कञ्ञा (स्त्री.) ................. - कन्या 
अस्स (पु.) ............. - अश्‍व, घोडा । कटच्छु (पु.) .................. चमचा 
अहं (स.) ......................... - मी । कणेरु स्त्री.) ................. - हत्तीण 
हि प. 1 - साप । कत्तु (पु.) ................... - करणारा 
आकास (पु.) ............... - आकाश | कत्थ (क्रि.वि.) ......... - कोठे 


पाली शब्दार्थ 


कथा (स्त्री) ................. - भाषण 
कथं (क्रि.वि.) .................. - कसे 
कदली (स्त्री.) .................. - केळी 
कदा (क्रि.वि.) .......... - केव्हा 
कदाचि करहचि (क्रि.वि.) .... - केव्हा 
केव्हा, कधी कधी 
केप ए. 112 - माकड 
कम्म (न.) .............. - कर्म, क्रिया 
क (1110000000 ह्त्ती 
कवि 5.1... कवी 
कस्मा (क्रि.वि.) ........ - कशासाठी 
काक पु.) ५.७० - कावळा 
काय (प.) ......... - काया, शरीर 
कारुणिक (वि.) ........ - कारुणिक 
कासु (स्त्री.) ................... - खडडा 
किल्ञ्जा (स्त्री.) ........ -चटई,गाठिचा 
कुक्कुर (पु.) ................... कुत्रा 
कुच्छि (पु.) (स्त्री.) ..... दर, पोठं 
करी (ब. कुष्ठरोगी 
कुतो (क्रि.वि.) ......... - कोठून 
कुत्र (क्रि.वि.) ................. - कोठे 
कुमार (पु.) .......... - कुमार, मुलगा 
कुमारी (स्त्री.) ............... - कुमारी 
कुलवन्तु (वि.) ......... - कुलवंत 
वंग (वि. का कुशल 
कुसुम (न.) ............. - कुसुम, फूल 
काता - कोठे 
के (|) - पताका, झेंडा 
खग्ग एप.) माल - खडूग 
खण्ड (न.) ............... - खंड, भाग 
खादनीय (न.) .......... - खाद्य 
खिप्पं (क्रि.वि.) ........ - लवकर 
खीर (त) 5 ााातीर - दूध 


[१३१] 
खुदा (स्त्री.) ............... क्षुधा, भुक 
खेत्त (न.) ....................... - शेत 
गड्डा स्त्री.) ............. - (गंगा) नदी 
गन्तु (पु.) ०: - जाणारा 
गर (.) 0 - गुरू 
गहपति (पु.) .................. गृहस्थ 
गाम '(पृ.) .७......०५५-००-७ गाव 
गावी (स्त्री) .................... - गाय 
गिरि (पु.) ............. - गिरी, टेकडी 
गिलान (पु.) ......... - रोगी, आजारी 
गीत (न.) ....................... - गीत 
गीवा (स्त्री) .................... - मान 
गुणवन्तु (वि) >: - गुणवंत 
गुहा (स्त्री. '........:८-:. १०५ - गुहा 
गेह (न.) ......................... - घर 
ग 1, 1300030000006 - बैल 
घट (न.) ................ घट, मडके 
घर (न.) ......................... - घर 
च (अ.) ................... व, आणि 
चक्‍्खु (न.) ............. - चक्षु, डोळा 
चण्डाल (पु.) ................ चांडाळ 
ुन्द (1... ०१,७५१ - चंद्र 
चित्त (न.) ............... चित्त, मन 
चीवर (न.) ................... - चीवर 
बोर 1.) र वीत - चोर 
छाया (स्त्री.) ......... - छाया, सावली 
जाणु/जण्णु (न.) ....... गुडघा 
जल (न.) ............... - जल, पाणी 
जात (पु.) 

(स्त्री.)(न.) ................ - जन्मलेला 
जिव्हा (स्त्री.) ......... - जिव्हा, जीभ 
ग ७000000010 - विजेता 
ताडले (न... :.०::०५७.७ ०४ तांदूळ 


[१३२] प्रारंभिक पाठी 
तेशी किति बहन | दते (0... - दूत, संदेशवाहक 
तत्थ (क्रि.वि.) ................... नेरोण ,| देवे १ यन - देव 
तत्र (क्रि.वि.) .................... - तेथे । देवता (स्त्री) ................. देवता 
तथा (क्रि.वि.) .......... - त्याप्रमाणे, । देवि (स्त्री) ................... - राणी 
अशा प्रकारे | दोणि (स्त्री) .......... होडी, बोट 
तथागत (पु.) ........ - तथागत, बुद्ध । हार (न.) ............ - दार, दरवाजा 
तदा (क्रि.वि.) ................. * तेंव्हा | घळ (न.) .........“.. - धान्य 
तरा (ग.) - तरू, झाड | धन (न.) .............. धन, संपत्ती 
तरुणी (स्त्री.) ....... - तरुणी, युवती | धनु (न.) .............. धनुष्य, तीर 
तस्मा (क्रि.वि.) ............... - म्हणून | धम्म (पु.) ..... - धम्म, धर्म, स्वभाव 
तापस (पु.) ........... - तपस्वी, क्रषि | धातु (स्त्री.) ... - देहावशेष, मूलद्रव्य, 
ताव (क्रिवि.) .............. - तोपर्यंत । अस्थी 
तिण (न.) .............. - तृण, गवत | धीतु (स्त्री.) ...... - (स्वतःची) मुलगी 
तीर (न.) ....... - तीर, तट, किनारा | धीवर (पु.) ............... - मच्छिमार 
तुण्ड (न.) 722. नीचा | तु (स्त्री. 26 धेनु, गाय 
तेळ (न.) ......................... तेळ | न (अ.) ........................ - नाही 
त्व (स)... ७७०७ तू । नगर (न.) .............. - नगर, शहर 
दक्ख (वि.) ...................... दक्ष । नदी (स्त्री) .................... - नदी 
दह स्रा. (न... . चर्मरोग । नयन (न.) ............. - नयन, डोळा 
दघि (न.) ....................... - दही । नर (पु.) ....... - नर, माणूस, मनुष्य 
दाली एग.) 55 “ 'पुळेवाळा हत्ती । नरक (न.) - नरक 
दालु (पु.) .....७०-७० ७ - दाता | नव (वि.) ............... - नव, नवीन 
दान (न.) ....................... - दान । नाना (अ.) - नाना, वेगवेगळे, अनेक 
दारक (पु.) ......... - (लहान) मुलगा । नारी (स्त्री) ............ - नारी, स्त्री 
दारु (न.) ........... - जळण, लाकूड | नाळि (स्त्री) ......... - मापटे, माप 
दास (पु.) .............. - दास, सेवक । नावा (स्त्री.) ................. - जहाज 
दोंबजींबी (पु.) - दीर्घायुषी । नाविक (पु.) ...... - नाविक, नावाडी 
दोप (प.) « «होण, बेट, दीपक, दिवा । चिधि (ए.) ८... - कोष, खजिना 
दोपि (पु. ७७ ळत - वित्ता । निवास (पु.) ........... - निवास, घर 
दुक्‍्खं (क्रि.वि.) ................ - दु:ख । नेतु (पु.) ............... - नेता, पुढारी 
दुब्बळ (वि.) ....... - दुर्बळ, असहाय । पक्‍्खी (पु.) ..................... - पक्षी 
दता (त. 142. - कपडा । पञ्जर (पु.) (न.) ............ पिंजरा 
हुहितु (जी... दणन्या, गुलगी |: पवल (सा. 1 - प्रज्ञा 


पाली शब्दार्थ 


पञ (प.)...५. ०७७००७३ - प्रश्‍न 
पण्डित (पु.) ................... -विद्ठान 
पण्ण (न.) ................ - पर्ण, पान 
पति (ए.)...12020254 - पती 
पत्त (पु.) ०: - पात्र, भिक्षापात्र 
पत्थना (स्त्री, - आशा, अपेक्षा, प्रार्थना 
परदूम (न. ००, - पद्य, कमळ 
गरव्बंत (ग. 15. - पर्वत, डोंगर 
पभात (न.) ......... - प्रभात, सकाळ 
पभू (पु.) .............. - प्रमुख व्यक्ति 
पुस (पु.) ...........:-५.:::5. - पशू 
परिसा (स्त्री) ......... - परिजन, 


लवाजमा, परीषद 
पवत्तु (पु.) .. - पारायण/पाठ करणारा 


पहूत (वि.) ............ - खूप, अधिक 
पाणि (पु.) ........... - हात, तळहात 
ण (प. ०000000053 - प्राणी 
प्रांद. (पु. ००० साल - पाय 
पानीय (न.) ......... - पिण्याचे पाणी 
पाप (न.) ......... - पाप, वाईट कर्म 
पांसाणे (पु) रला - दगड 
पासाद (पु.) ......... - प्रासाद, महाल 
पि (अ.) .......... - सुद्धा, अतिरिक्‍त 
पिंरक एप.) ०-० - टोपली, पेटी 
शि 1... - पिता 
पिपासा (स्त्री, .............. तहान 
पिपासित (पु.) 

(स्त्री.)(न.) ............... - तहानलेला 
पुब्ञ (न.) ७००५: - पुण्य 
पल)... 0101012 - पुत्र 
पत्तदार (एु.) .....८.. - मुळे व पली 
गन (ग)... - पुन्हा 
[फे (न... 0000 पुष्प 


[९३३] 
पुप्फासन (न.) ............. - पुष्पासन 
पुब्बक (पु.)(स्त्री.)(न.) ..... - प्राचीन 
पुरिस (पु.) ..... - पुरुष, माणूस, नर 
पोक्‍्खरणी (स्त्री.) ...... - पुष्करणी, 

तलाव 
पोत्यंक (न.) पुस्तक 
फरसु (पु.) ................... - कुर्‍हाड 
फळ न)... ता - फळ 
ब्ध (पु.). 1... - नातेवाईक 
बलवन्तु (पु.) 
(स्त्री.)(न.) ............. - बलवान, 
शक्तिशाली 
बही (1. ७.७5 - बलवान 
बिह (व. - खूप, अनेक 
बीज (न.) ................ - बीज, बी 
बुद्ध (प.) ..:::::0:::00:000 बुद्ध 
बुद्धि (स्त्री.) ................... - बुद्धी 
ब्राह्मण (पु.) ................. - ब्राम्हण 
ब्राह्मणी (स्त्री.) ......... - ब्राम्हणी, 
ब्राम्हण स्त्री 
भगिनी (स्त्री) ........ -भगिनी,बहीण 
भगवा (पु.) .......... - भगवान, बुद्ध 
भण्ड (न.) ............ - वस्तू, सामान 
भत्त (पु.) (न.) ........ भात 
पवळा पती 
भरिया (स्त्री) .......... भार्या, 
बायको, पत्नी 
पातु (पु... - भाऊ 
भानुमा (पु.) .................... - सूर्य 
भिक्खु (पु.) .......... - भिक्खु, भिक्षु 
पणती (1.00 - राजा 
भूपाल (पु.) .................... - राजा 
भूमि (स्त्री) ............ भूमी, 


[१३४] 
भोजन (न.) ............ - भोजन, 
अन्न, जेवण 
भोजनीय (न.) .......... - मऊ खाद्य 
(पिण्यायोग्य) 
मक्‍्कट (पु.) ......... - मर्कट, माकड 
मग्ग (पु.) ......... - मार्ग, रस्ता, पथ 
मंचदर (पु.) ००५०० - मासा 
मञ्च (पु.) ............... - मंच, पलंग 
मञ्जूसा (स्त्री.) ......... - पेटी 
मणि (पु.) ........................ - रत्न 
मत्त्ञू (पु.) ......... - नेमस्त, संयमी 
मध (न. वाता - मध 
मधुकर (पु.) ....... - मधमाशी, भुंगा 
मंनुस्तं (प... ०... - मनुष्य 
गल (त. १. मंत्र 
मंन्ती (पं.) ....... ७०५ - मंत्री 
मा (अ.) ... - ना, नको (निषेधार्थक) 
मातु (स्त्री. ........... - माता, आई 
मातुल (पु.) .................... - मामा 
पार (प) ७७ - मार, दुष्टशक्‍ती 
माला (स्त्री. .......... - माला, माळ 
निं्गे (प. 100 - मृग, हरिण 
मित्त (पु.) (न.) ........ मित्र 
मुख (न.) ........ - मुख, चेहरा, तोंड 
मुट्ठि (पु.) ........................ - मूठ 
मुनि (प.) .....०५००००७ - मुनी 
मूळ (न.) .... - पैसे, मूल्य, मूळ, धन 
मोदक (न.) ......... - मिठाई, मोदक 
यट्टि स्त्री. .................... - काठी 
यती (क्रिवि.) ७, - जेव्हापासून 
यत्थ (क्रि.वि.) .......... - जेथे 
यत्र (क्रि.वि.) .................. - जेथे 
यथा (क्रि.वि.) .......... - जसे 


प्रारंभिक पाली 


यदा (क्रि.वि.) .......... जेव्हा 
यदि (अ.) ....................... - जर 
यसवन्तु (पु.)(स्त्री.)(न.) प्रसिद्ध 
यस्मा (क्रि.वि.) .... - ज्या कारणामुळे 
यागु (स्त्री) ........... - (तांदळाची 
इ.) पेज, पेय पदार्थ 
याचक (पु.) ..... - याचक, मागणारा 
याव (क्रि.वि.) .......... - किती दूर 
गुंवाते (त्री. -युवती, तरुणी 
रंजक (प)... - धोबी 
रज (रो). 0.1“ दोरी 
रत्ति (स्त्री) .................... - रात्र 
रथ) 6000000100: - रथ, वाहन 
रावि (प)... रवी, सूर्य 
रस (न.) ........... - रस, चव, स्वाद 
रस्मि (स्त्री) ........... - प्रकाशकिरण 
राजिनी (स्त्री.) ......... राणी 
रासि (पु.) ............... - रास, ढीग 
रुकूव (प.) ८-८... वृक्ष, झाड 
रुक्‍्खमूल (न.) ......... - वृक्षमूळ 
रूप (न.) ................. रूप, वस्तू 
लता (स्त्री) ............... - ठता, वेल 
लाभ (पु.) ............. - लाभ, फायदा 
कुंहके (प. ०... - शिकारी 
लोक ऐ.) 1100 - जग 
लोचन (न.) ........... - लोचन, डोळा 
वड्ठकी (पु.) ................... - सुतार 
वण्णवन्तु (पु.) 
(स्त्री.)(न.) ....... - रंगीत, रंगीबेरंगी 
बे (1)... - वकता 
वत्थ (न.) ............. - वस्त्र, कापड 
बाथ (न... - मालमत्ता 
बदञ्ञू (पु.). ७७००५३७ - उदार 


पाली शब्दार्थ [१३५] 
वधू (स्त्री) ...... - वधू, नवरी, सून | सत्यि (न.) ..................... - मांडी 
वन (न.) ................ - वन, जंगल । सत्यु (पु.) ........... - शिक्षक, शास्ता 
वम्मिक (पु.) (न.) ..... वारूळ | सहृ (पु.) ............. - शब्द, आवाज 
वराह (पु.) ........... - वराह, डुक्कर । सध्दा (स्त्री) .................. श्रद्धा 
ब (ग... लालच - संपत्ती | सध्दि (अ.) ............ सह, बरोबर 
वा (अं) 55. - किंवा । सप्प (पु.) ....................... - साप 
वाणिज (पु.) ....... - वाणी, व्यापारी | सपि (न.) ....................... - तूप 
बोगी (1.00. "ज्यात, बारा | तप्पुरिस (प) ७००० - सत्पुरुष 
वानर (प. ७.७७ - वानर, माकड । सब्ब (पु.)(स्त्री.)(न.) ........... - सर्व 
वापी (स्त्री, .... - हौद, विहीर, तळे । सबञ्ञू (पु.) .................. - सर्वज्ञ 
वारि (न.) ...................... - नदी । सभा (स्त्री) ................... - सभा 
वालुका (स्त्री.) .......... - वाळू | समण (पु.) ................... श्रमण 
बिज्ज (स्री. ७७०७७७ “बीजे | शोगह (ग) 10105 - समुद्र 
विंब्जात (पे. ७. - ज्ञानी । सम्मज्जनी (स्त्री.) .. - केरसुणी, झाडू 
प.) तत विद्ठान । सम्मा (अ.) ............ - चांगळे, वैध 
विद 11.10 “गणणत | शर (ग. ७७७०० - शर, बाण 
विनेतू (पु.) ........ > शिरत लवणता ' शश (स्री. 1 - सासू 
विय (अ.) .......... - सारखा, प्रमाणे | सह (अ.) ........................ - सह 
विहार (पु.) ................... - विहार | सहायक (पु.) ........ - मित्र, सहायक 
वीसति (स्त्री.) .......... - वीस (२०) । साखा (स्त्री) .......... - शाखा, फोदी 
तीहि (प... * साळ, भाताचे पीक । साटक (पु.) ............:...“. कपडा 
वेगे (व) ० ७. - वेग । सामी (पु.) ...................... पती 
वेतन (न.) ............. - वेतन, पगार । सारथी (पु.) ................. - सारथी 
गेल 1.) ना - वेळू, बांबु | साला (स्त्री) ..... - शाळा, सभागृह 
व्याधि (पु.) ............ - व्याधी, रोग | सावक (पु.) ......... - श्रावक, शिष्य 
सकट (पु.) ........... - गाडी, छकडा । सिखी (पु.) ..................... - मोर 
सकल (वि.) ..... - सकल, पूर्ण, सर्व | सिंगाल (पु.) .................. - कोल्हा 
सकुण (पु.) ..................... "पिक्षी | सित ([.) ७... > - समुद्र 
सखी (स्त्री) ......... - सखी, मैत्रीण । सिप्प (न.) .......... - शिल्प व शास्त्र 
सग्ग (न.) ...................... - स्वर्ग | सिस्स (पु.) ......... - विद्यार्थी, शिष्य 
सचे (अं. ६. - जर | सीघं (क्रि.वि.) .......... शीप्र, 
संच्च' (च... सत्य । लवकर 
गंत. प. याता गवे | गोळ (च - शील 


प्रारंभिक पाली 


[१३६] 
सीस (न.) ..................... डोके 
ह (वान - सिंह 
गक (ग.) 1:55 - पोपट 
सुखे (क्रि.वि.) .......... सुख 
राखी (ब. ७० - सुखी (व्यक्ति) 
सुगत (पु.) .............. - सुगत, बुद्ध 
सुन (प... ७-७. - कुत्रा 
11. मन - सुर, देवता 
सुरा (स्त्री) ..................... - मद्य 
सुरिय (पु.) ..................... - सूर्य 
संब (.| 0. - पोपट 
सुंवणण (न.) 41:25. - सोने 


सा. (ग)... - लहान मूल 
संकर (प. ७... - डुक्कर 
सेट्टि (पु.) .......... - श्रेष्ठी, सावकार 
शत व. ७०७ - सेतू, पूल 
णि (ग) 5 * वोन, कना 
सोत (न.) ...................... - कान 
शोत पाळ - श्रोता 
सोपान (पु.) ......... - सोपान, जिना 
हत्या (प. ०७५७5 - हात 
हत्यी (|. माने - हत्ती 
हिमवन्तु (पु.) (स्त्री.)(न.) - हिमालय 

हिरञ्ञ (न.) .................... - सोने 


शब्दार्थ (मराठी-पाली) 


अकुशल ............... - अकुसल/पाप | ऐकणे ......................... - सुणाति 
अग्नि .......................... - अग्गि । उपमा (अलंकार) ............. उपमा 
अनुभव करणे ............... **विन्दाति '॥ उगवणे .......०- - उदेति 
गांत बाडे ७०७७० बोलि. उद्याने ७७५७७७ - उय्यान 
अतिथी, पाहुणे ............. - अतिथि । उडणे ................ - उड्देति/उप्पतति 
तित्ये 00100%. - अनिच्च । उदर ........................... - कुच्छि 
अनुकंपा करणे ........... - अनुकम्पति । उतरणे ........... - ओतरति/ओसुहति 
अनुसरणे .............». अनक ति, | उदा लाळ वदञ्ञू 
अनेक प्रकारे .................... - नाना । उपजणे .................... उप्पज्जति 
अपेक्षा करणे ...... - आकड़्ति/पत्थेति । उपभोगणे .................... विन्दति 
अरण्य/वन ...... - अर्ञ/वन/अटवि | उपासक ..................... - उपासक 
अशा प्रकारे ..................... - तथा | उघडणे ...................... विवरति 
असणे/होणे ...... - अत्यिभवति/होति । उपदेश देणे ................... देसेति 
अस्थी/धातु/मुलतत्व ............ बात. | कण. ७७७७०७३००० - उच्छु 
अश्‍व, घोडा .................... - अस्स । क्रद्धी ............................ |्द्धि 
अस्वीकार करणे ............ - पजहति | क्रषी/मुनी ................. इसि/मुनि 
आच्छादणे ...... - छादेति/पटिच्छादेति | ओढणे ..................... आकड्टति 
आज ......... ७.०१. - > - अज्ज । कन्या/युवती ... - कञ्ञा/कुमारी/युवती 
आजार, रोग .................. - व्याधि | नको/नये .......................... -मा 
आजारी मनुष्य .............. *गिहन. | करणारा, कर्ता... क्त्तु 
ऑड दादर - अम्मा/'मातु | करणे ......................... - करोति 
आणणे .. - आनेति/आवहति/आहरति | कर्म ............................ कम्म 
आणि .............................. -च | काया ........................... काय 
आसन ........................ आसन | कारण की ............... - यतो/यस्मा 
आकाश ..................... - आकास । कारुणिक .................. - कारुणिक 
आवाज ........................... - सहृ । कावळा ......................... काक 
आचार्यागुरू ..... - आचरिय/गरु/सत्थयु | कान ............................. - सोत 
उना ०७५ 0११ अस्सु | कुमार, मुलगा ................. कुमार 
आदि 1005010. - आकहुति | कुर्‍हाड .......................... - फरसु 
ककी 0000000000 पहत । बाल ७७७००००००० - कुल 
अंगगागळ > गित (कब ७३% कुद्दाळ 
इच्छिणे ............... - इच्छति/पत्येति | कसे .............................. - कथं 


[१३८] प्रारंभिक पाली 

किती हो. ७७.७ - याव....ताव | गुणवंत/शीलवंत ......... - गुणवन्तु/ 
कुष्ठी, कुष्ठरोगी ........ - कुट्टी सीलवन्तु 
केरसुणी .................. सम्मज्जनी | गृहस्थ ........................ - गहपति 
करवत ......................... " केकचे .। गुहा 5.0 - गुहा 
केळी... नसत कदली | घट, मडके ....................... - घट 
केव्हा केव्हा ........ - कदाचि/करहचि | घर ................... - घर/गेह/निवास 
का नती - यत्थ/कत्थ/कुय्ह | घर सोडणे ................ - निक्खमति 
बो णत बातो | शाचे. 8085 - कुलावक 
कोल्हा ........................ - सिगाल | घेणे ............... - गण्हाति/आददाति 
केव्हा ...................... - यदा/कदा | चढणे ....................... - आरुहति 
कमळ ........................... नगद. | ले, शत तन चित्त 
किंबा. ५.७... ५: - वा । चित्ता ........................... दीपि 
कसणे, नांगरणे ......... कसति । चांडाळ ...................... चण्डाल 
कवी 30111: - कवि | चीवर .......................... - चीवर 
किरण 000000 लक्‍मानलन - रस्मि । पळी, चमचा ................. कटच्छु 
काही वेळा ......... - कदाचि करहचि | चंद्र .............................. - चन्द 
कांठीं... वारा - यड्डि | चर्चा करणे ................... मन्तेति 
क्रोध करणे ..................  कुज्झति' | बेगरोग ७००७७७०७७७ ७०७७० - दहु 
खजिना, निधी .......... निधि । चालवतो ...................... पाजेति 
कता तालात - आवाट/कासु । चुंबन घेणे .................... चुम्बति 
खणणे ८... ००३ - खणति । चोरणे ......................... - चोरेति 
बिंकंत घण ७... “किण त ) घोव ८:00. तुण्ड 
खर्चणे ................... विस्सज्जेति | चोर .............................. - चोर 
वा - खादति/भुज्जति । चटई ........................ - किलञ्जा 
(मेजवानी) खाणे ........... गळरजोते बहत 0000000035. - मुख 
खेळणे ....................... कीळति | ...च्या पासून वाचणे, 

खंड (तुकडा) .................. खण्ड | टाळणे .........०-.०.५०- परिवज्जेति 
गडगडाट छाया, सावली .................. - छाया 
(वादळी), वीज ......... - असनि छेदणे, कापणे ............... - छिन्दति 
गाणे .... - गायति (क्रि.) गीत (नाम) । जग, लोक ...................... - लोक 
गाव त00065 - गावी/धेनु । जन्म घेणे .................. उप्पजति 
गाव ८... त - गाम । जिंकणे ......................... - जयति 
बा 80600. - जाणु/जण्णु | जोपर्यंत ................. - याव....ताव 


शब्दार्थ (मराठी-पाली) [१३९] 
जगणे... ३.७३ - सन्निपतति | तयार करणे .............. - पटियादेति 
जवळ पोहचणे .......... - उपसड्रूमति | तेव्हापासून ...................... - यतो 
जर .......................... - सचे/यदि । तलवार/खड्ग ............ - असि/खग्ग 
जा णाश ० ७७०७०७७ न्यगी| | व्हा ००७०७७० - तदा 
जाणे .......................... - गच्छति । तेथे ............................... - तथ 
जाणणे ....................... - जानाति । तहान ........................ - पिपासा 
ज्योत, ज्वाळा ................. - अच्चि । तहानलेला .................. - पिपासित 
जिना, पायरी ................ - सोपान । तू/तुम्ही ...................... - त्वतुम्हे 
जीभ ........................... - जिव्हा । तळहात ......................... - पाणि 
जेव्हा पासुन .................... - यतो । तलाव ..................... - पोक्खरणी 
जगणे ......................... - जीवति । थांबणे/उभे राहणे ............ - तिठ्ठति 
जंगल, वन ... - अरञ्ञ, वन, अटवि | दृष्ट माणूस .............. - असपपुरिस 
शोषण ७.७७ य > संगित ।' इंबेळा, यवले ७७ - दुब्बल 
झाडणे ...............५..>. - सम्मज्जति | दगड .......................... - पासाण 
गा. - रुवख/तरु | दक्ष ............................. - दक्ख 
टोपली ......................... - पिटक | दान .............................. - दान 
ठेवतो (सांभाळून) ............ कि हवि. लोसतनमिनाना - दधि 
ठार मारणे ............ - हनति/मारेति । दार, दरवाजा ................... - द्वार 
ठेवणे (जागेवर) ......... - पक्खिपति । दाता ............................. - दातु 
हेतण, चावणे ८.८८ "डत ति | दवे ०0% - दुक्ख 
डोळा, नयन . - अक्खि/चक्‍्खु/लोचन/ | व्दीप, बेट ....................... - दीप 
नयन ीर्घायुषी .................. - दीघजीवी 
डुक्कर ................... - सूकर/वराह । दूत ................................ - दूत 
डागाळलेला, बरबटलेला .... - उपलित्त । देणे ...................... - ददाति/देति 
तरणे, तरून जाणे ............. अशरति शध यामा - खीर 
तट ............................... - तीर | देव/देवता/सुर ........ - देव/देवता/सुर 
तापस, तपस्वी ................ “लोपले दुषित करणे ..............«. - दूसेति 
बाव कष र | दळी ७... - आपण 
अला ताता काता चात “जेल | दाग 1111 मारामान सुरा 
तोडणे ....................... - भव्जति | धन .......................... - धन/वसु 
तृण, गवत ...................... तिणे | धेगृष्या याह - धनु 
पपया ता लाता "शण | दवय रास - धम्म 
त्यागणे, सोडणे .......... - निक्खमति । धान्य ........................... - धञ्ञ 


[१४०] प्रारंभिक पाली 

(दुधाची) धार काढणे ........ *दुझति | पहाणें ................:५:. - पस्सति 
धावणे ........................ - धावति । पक्षी ................... - पक्खी/सकुण 
२ कतवा काडा काडा - धोवति | प्रकाश ....................... - आलोक 
तोबा ६ यातरी, - रजक |। प्रकाशणे .................. - ओभासेति 
न, नाही ............................ -न । प्रभात .......................... - पभात 
नगर, शहर .................... - नगर । प्रज्वलित करणे .............. - जालेति 
न्हाण 5. - नहायति | प्रभू (मोठा माणूस) .............. - पभू 
नाव ............................. - दोणि । प्रयत्न करणे ...... - उस्सहति/वायमति 
नाचणे ........................ - नच्वति । प्रलोभणे .................... - पलोभति 
नवे ............................... - नव । प्रवर्तन करणे ................ - पवत्तेति 
नासणे ........................ - नासेति । प्रवेश करणे ................ - पविसति 
निर्माण करणे ................ - मापेति । प्रश्‍न ............................. - पव्ह 
निमंत्रण देणे .............. - निमन्तेति । प्रसन्न होणे ................. - पसीदति 
नरक ............................ - नरक । पसरविणे (अंथरणे) ........ - पत्थरति 
नातेवाईक ...................... - बन्धु । प्रहार करणे .................. - पहरति 
निवारणे .................... - निवारेति | प्रज्ञा ........................... - पञ्ञा 
नंदी. याम - नदी/वारि | प्रज्ञावंत ................... - पञ्ञावन्तु 
नाविक ....................... - नाविक । परमार्थ ....................... - ओवाद 
नाव, जहाज ................... - नावा । पराजित करणे .............. - पराजेति 
नेणे, घेऊन जाणे .............. - हरति | परिजन (लवाजमा) .......... - परिसा 
नेता ............................... - नेतु । परित्रजा घेणे, दीक्षित होणे - पब्बजति 
नेतृत्व करणे ............. - नेति/नयति | पाठलाग करणे ......... - अनुबन्धति, 
नोकर, सेवक ................... - दास अनुगच्छति 
नाना (वेगवेगळे) .............. - नाना | पाठवणे (पत्र. इ.) - पेसेति/पहिणाति 
पडणे... यान - पतति | पाडणे ......................... - पातेति 
ऐकन - भरिया/वधु | पिण्याचे पाणी ... - उदक/जल/पानीय 
पत्नी व पुत्र ................ - पुत्तदारा (पेय) 
पताका ........................... केतु णव... ७.४. - पत्त 
पंती.................... ह पति।भत्तु|सामी पाच ७७. - पण्ण 
पदार्थ ............................. - रूप गाणी ......................... - पाणी 
परशु, केहांड ....... - फरसु पाप. ७७७ यभनकायक भस्के - पाप 
पर्वत, डोंगर .................. रणिव्वेता | पाव ०००० कान - पाद 
पशु तकावर - पसु | पारायण करणारा ..... न्न - पवत्तू 


शब्दार्थ (मराठी-पाली) 


[१४१] 


प्रासाद, महाळ ............... पासाद | बजावून सांगणे - अनुसासति/ओवदति 
पिंजरा ......................... पञ्जर | बंद करणे, झाकणे ........... - ठकेति 
पीडणे, दमन करणे ......... - पीळेति | बांधणे ........................ बन्धति 
पिणे - पिवति/पिबति । बकरा ............................ - अज 
पिता, वडील .................... तु. | बांबाणे ७००७-७७ ओलोकेति 
प्रिय असणे, आवडणे .... - पियायति । ब्राम्हण ....................... - ब्राह्मण 
गाव 000000. - पुञ्ञ/कुसल | बहू, खुप ......................... बहु 
पण करणे ०. * समिज्झति | बहुत ०००००० - पहूत 
गवे. 1 लीश मिलन - पुत्त | बुद्ध ........... - तथागत/सुगत/भगवा 
पुत्री, मुलगी ..... - दारिका/धीतु/दुहितु | बसणे ....................... - निसीदति 
दाद मशिन - पुन | बैल .............................. गोण 
पातिचे ८.५, - पुब्बक | बोलावणे .................. - पक्कोसति 
1 क ककत - सेतू । बलठी/बलवान .......... - बली/बलवन्तु 
पुसणे (विचारणे) ............ पचणते | बो्जे 5:72 - बीज 
गर्लकळ तात पोत्थक | बोलणे, भाषण देणे .. - कथेति/भासति 
गणात .. ७.०७ - पुप्फासन | बाहेर काढणे ................ - नीहरेति 
पेज (तांदळाची इ.) ............ - यागु । बरोबर, सह ............... - सद्धि'सह 
पेटी 7000050“ - मञ्जूसा, पिटक | बाणाने मारणे .............. - विज्झति 
पर ०७७०५०७७०० - वपति । भरणे ........................... पूरेति 
ताता तनता ता ताचा - कुच्छि | भ्राता, भाऊ ..................... भातु 
वित ५00 अभ सुक/सुव । भाषण देणे ................ आमन्तेति 
पोसणे ........................ पोसेति । भिक्षा,दान ....................... - दान 
पंडित... - विदू/विञ्ञू/पञ्ञावन्तु | भिक्षु ................... - भिक्खु/समण 
पडणे .......................... - पतति । भिणे .......................... - भायति 
प्रसिद्ध ...........:....:...... - यसवन्तु | भाताचे पीक ............. - साळ/वीहि 
पूजा करणे .......... पूजेति, वन्दति । भूमी ............................. - भूमि 
प्रस्थान करणे ............ - निक्खमति । भोजन/खाद्य ....... - भोजन/भोजनीय। 
पिण्याचे पाणी ............... पानीय खादनीय 
पोषाख ................ - साटक,, वत्थ | भात ............. - भत्त|ओदन/तण्डुल 
प्राप्त करणे, मिळणे .......... - लभति | भगिनी, बहीण ............... - भगिनी 
फडकावणे (झेंडा) ........ - उस्सापेति । भाषण, कथन .................. - कथा 
फळ .............................. फल | भूक (क्षुदा) ..................... - खुदा 
फिक ततल छड़्ेति | भेदणे/भंजणे ........ - भिन्दति/भञ्जति 


[१४२] प्रारंभिक पाली 

पकीयार ७७००७ - धीवर | रागावणे ..................... कुज्झति 
मधमाशी/भ्रमर, भुंगा ........ - मधुकर | राजा ................... - भूपाल/भूपति 
मध .............................. - मधु । रास (ढीग) .................... - रासि 
पंचे... र - अन्तरा । रात्र .............................. - रत्ति 
वूनाष्या 58 - मनुस्स/पुरिस/नर | रोपणे .......................... रोपेति 
माहिती देणे ............... - आरोचेति । राणी ......................... - राजिनी 
माला ............................ - माला । राज्य करतो .................. पालेति 
मासा ............................ - मच्छ । रोगी .......................... - गिलान 
गा. त तर अहं । रस/चव ........................... - रस 
मित्र ................ - मित्तःसहाय(क) | रथ ................................ - रथ 
मुक्‍त करणे ................. - मुज्वति | रडणे ........................... रोदति 
पमुख, तोंड, चेह ७-०. मुख | रंगीत ...................... - वण्णवन्तु 
पठ ० ७ - मुट्ठि | लता (वेल) ...................... ल्ता 
० तती - दारक । लाभ ............................. - लाभ 
मापटे, माप .................... - नाळि । लाभणे/मिळविणे/स्विकारणे ....- लभति 
मिसळणे ................. - साम्मिस्सेति । लवाजमा/परिजन ............. - परिसा 
मोजणे ....................... - मिनाति | लवकर ......................... - खिप्पं 
आनंदित होणे ................ मोदति । लिहिणे ....................... - लिखति 
मैत्रीण .......................... सखी | व, आणि .......................... -च 
गच... मञ्च । वस्त्र, कापड ...... - वत्थादुस्स/'साटक 
गवा 1 - मन्त | वाढणे ......................... - वड्ठेति 
मंत्री ०... मनवरवरवीर - मन्ती | वारूळ ....................... - वम्मिक 
पाने... १... गीवा । वास्तू ............................ व्त्थु 
मोर ............................ सिखी । वाहन, बैलगाडी .............. - सकट 
मार्ग, दार - मग्ग । विभाजणे ................... विभजति 
मिठाई ......................... - मोदक । विवरण करणे ............ - व्याकरोति 
म्हणून .......................... तस्मा । वसणे/विहार करणे . - वसति/विहरति 
मामा ........................... - मातुल | वस्तू (सामान) ................. - भण्ड 
मुलबाळ (व पत्नी) .......... पुत्तदार | वास्तवात, निश्‍चित ............ - अद्धा 
णावक ८... - याचक । विद्ठान .................... - विदू/विञ्ञू 
गण - आगच्छति । वीज .......................... असनि 
रत्न/मणी ........................ मणि । व्यापारी ...................... - वाणिज 
रक्षण करणे ................. रक्‍खति | विहार .......................... विहार 


शब्दार्थ (मराठी-पाली) [१४३] 
विचार करतो ............... चिन्तेति | सारथी ........................ सारथी 
वीस (२०) .................. वीसति | सासू ............................ सर्प 
विजेता... जेतु | सुतार .......................... वड्डकि 
वानर, माकड ... - वानर/मक्कट/कपि | सेतू, पूळ ......................... -सेतु 
गोण 0000000000 > बाळका | शोगे ७७७७ - सुवण्ण/हिरञ्ञ 
बारा ८. - वात । सोबत राहतो ...... - भजति/परिवारेति 
ब्र 0 वली * वेत | संभाषण करणे ............. - सल्लपति 
वंदन करणे ........ - वन्दति/नमस्सति । सकल, सर्व ................... - सकल 
वेष्टन घालणे, गुंडाळणे ...... - वेठेति । सरपण, लाकुड ................. दारु 
वेचणे, गोळा करणे ..... - औओचिनाति/ । सम्यक, योग्य .................. स्‌म्मा 

संहरति । सभागृह/शाला .................. साला 
वेतन, पगार ८.७० - वैतन | सुखी (माणूस) ................. - सुखी 
रगात त हा चा पिणं | तवा ताज सुखं 
विखरणे ................. - विप्पकिरति | स्वर्ग ............................ स्‌ग्ग 
विकणे .................. - विक्किणाति । सारखे (असणे) ................. विय 
विकसित करणे ............... क. काका कातताताता - सीह 
विचार-विमर्श ................ २ गिन्तति | शुर (वदया... सुरा 
वाटणे»... - विभजति | संयमी, नेमस्त ............... - मतञ्ञू 
ब 000्तनण - पदार्थ | संबोधन करणे ............ - आमन्तेति 
विमाण ८८७५-७०-०३ खण्ड | सर्वज्ञ ........................ - सब्बञ्ञू 
व्याधी, रोग ................... » व्याधि । सरोवर ५. पोक्खरणी 
वर्जिणे, सोडणे, टाळणे - परिवज्जेति | साप .................. - सप्पाअहि/उरग 
सिंचणे, शिपडणे ........... सिञ्चति | सावली .......................... - छाया 
स्पर्श करणे ................... फुसति | सूचना देणे ................ - आरोचेति 
सय ० स सच्च । सोने ................ - हिरञ्ञ, सुवण्ण 
समजणे ................. - अधिगच्छति | सखी ............................ - सखी 
समुद्र, सागर .. - समुद्द, उदधि, सिन्थु । सोडून देणे, मुक्त करणे ... - मुञ्चति 
सतारा 1000. - सप्पुरिस । सोडणे, अस्विकार करणे ... - पजहति 
सभा ............................ - सभा | सर्वज्ञ ........................ सब्बञ्ञू 
सल्ला ......................... - ओवाद । शिकवणे ...................... वाचेति 
सल्ला देणे .................. न बिदात | दि मामाला सीघं 
सर्व... - सब्ब | शीर्ष (डोके) ................... सीस 
सांत्वन करणे ........... - समस्सासेति | शिकारी, व्याध ................ ल्द्द्क 


[१४४] प्रारंभिक पाठी 


शेत .............................. खेत्त | श्रेष्ठी, सावकार ................ सेट्टी 
शिवणे 227: - सिब्बति । श्रोता ............................ *शोतु 
शिशू ............................. - सुसु । हत्ती ................ - हत्थी/करी/दाठी 
(परि) शोध घेणे .......... - परियेसति | हत्तीण ......................... - कणेरु 
गरत बाणे. ०. सर । हरीण ............................ - मिग 
शरीर ........................... - काय । हात .............................. - हत्थ 
गांगा 1800000000. - साखा । हितचिंतक .................. - अत्थञ्ञू 
शिल्प आणि शास्त्र ............ - सिप्प | हिमालय .................... - हिमवन्तु 
शकणे ...................... सक्कोति | हिंसा करणे .................. हिंसति 
शिकणे .................... - उग्गण्हाति । हसणे .......................... - हसति 
शिजवणे ....................... - पचति | हाताचा तळवा ................. - पाणि 
शिल्य ८... धना - सिप्प । होणे ..................... - भवति/होति 
शील ............................. - सील । हिंडणे/प्रवास करणे ..... - आहिण्डति/ 
॥ंखरावा 5000 - विनेतू चरति 
८ ककत त च - सत्तुअरि | हौद, विहीर .................... - वापी 
शक्तिशाली ........... - बली, बलवन्तु | हरविणे ..... - पराजेति अनुक्रमणिका 
त वा -सद्धा 


श्री सत्यनारायणजी गोयन्का यांचा जन्म म्यंमा (ब्रम्हदेश) च्या मांडळे शहरात 
सन १९२४ मध्ये झाला. दहाव्या वर्गात सार्‍या ब्रम्हदेशात सर्वप्रथम आल्यावरही 
पारिवारिक कारणांमुळे त्यांना पुढे शिकता आठे नाही. त्यांनी लहान वयातच 
अनेक वाणिज्यिक व औद्योगिक संस्थांची स्थापना केळी व खूप धन अर्जित केले. 
अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक केंद्रांची स्थापना केली. ते सततच्या तनावामुळे 
तीव्र डोकेदुखी (१॥1॥टठा81]18) ने आजारी झाठे, ज्याचा इलाज ब्रम्हदेशातीठच 
नाहीत तर विश्‍वातील प्रसिध्द डॉक्टरही करू शकले नाहीत. तेव्हा एकाने त्यांना 


रळ (> 


विपश्यना करण्यासाठी प्रेरित केठे, जे आज त्यांच्या व अनेकांच्या कल्याणाचे 
कारण झाठे. 
सयाजी ऊ बा खिन यांच्याकडून श्री गोयन्काजी सन १९५७५ ला विपश्यना 


र व 


विद्या शिकळे आणि चौदा वर्षापर्यंत त्यांच्या पायाशी बसून अभ्यास 
करण्यासोबतच त्यांनी बुध्दवाणीचेही अध्ययन केळे. सन १९६९ मध्ये ते भारतात 
आळे आणि त्यांनी मुंबईत पहिळे शिविर घेतले. त्यानंतर शिविरांची रांगच लागली. 
सन १९७६ ला इगतपुरीत पहिठे निवासी विपश्यना केंद्र बनठे. आतापर्यंत विश्‍व- 
भरात जवळपास १७२ केंद्र बनली आहेत व रोज नवीन केंद्रांची स्थापना होत 
आहे. जेथे प्रशिक्षित केठेल्या जवळपास १२०० विपश्यनाचार्यांच्या सहकार्याने 
विश्‍वातील ५९ भाषंमध्ये १० दिवसांच्या शिबिरा व्यतिरिक्त, अनेक केंद्रांवर २०, 
3०, ४५, व ६० दिवसांची शिविरे आयोजित केली जातात. सर्व शिबिरांचे 
संचालन निशुल्क असते. भोजन, निवास इत्यादींचा खर्च शिविराने लाभान्वित 
साधकांच्या स्वैच्छिक दानाने चालतो. ह्याच्या सर्वहितकारी स्वरूपाला पाहून 
जगातीळ अनेक कारागृहात व शाळांमध्येच नाही तर पोलिस, न्यायाधीश, 
सरकारी अधिकारी इत्यादींसाठीही शिविरे आयोजित केली जातात. 


1531) 978-81-7414-369-3 


१२] - 


॥॥2 6 


